RNI No. MAHBIL/ 2009/37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक १४७]] 


मंगळवार, ऑक्टोबर ३१, २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३९ 


[ पृष्ठे ८६, किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ३५४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९ ६३. 

क्रमांक कृपमं -०८१७ / प्र.क्र . १६४ / २१-स . - महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १९ ६३ (१९ ६४ चा २०) याच्या 
कलम ६० च्या पोट - कलम ( १) आणि पोट-कलम ( २) च्या खंड ( ड) व ( यू) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत 
त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासनाने आणखी करण्याचे योजिलेल्या नियमांचा पुढील मसुदा हा , त्यामुळे 
बाधा पोचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ६० च्या पोट- कलम ( ३ ) द्वारे आवश्यक 
असल्याप्रमाणे याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे; आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा महाराष्ट्र शासनाकडून अधिसूचना 
काढण्यापूर्वी विभागाने भरावयाचा दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल . 

२. पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे उपरोक्त दिनांकापूर्वी, उक्त मसुद्यासंदर्भात कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही 
हरकती व सूचना प्राप्त होतील त्या शासन विचारात घेईल. 


मसुदा नियम 


" 


मुख्य नियम 


असा 


(१ ) या नियमास महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) ( सुधारणा) नियम, २०१७ असे म्हणावे. 

( २) महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) ( सुधारणा) नियम , २०१७ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य 
करण्यात आला आहे.) 

( एक ) खंड (पाच ) आणि ( सहा) वगळण्यात येतील ; 

( दोन ) खंड ( चौदा ), (पंधरा ) आणि ( सोळा ) वगळण्यात येतील . 
( ३) मूळ नियमातील नियम ३५, ३५ अ, ३५ अअ, ३५ अ, १ अ, ३५ ब, ३५ बब , ३६ ते ४०, ४० अ, ४१, ४१ अ, ४१ ब, ४१ क , ४१ ड, ४१ ई, 
४१ एफ , ४३ ते ५४, ५४ अ , ५५ ते ६०, ६० अ, ६०ब , ६० क , ६१, ६१ अ, ६१ ब, ६२ ते ७१ , ७१ अ आणि ७२ ते ९ ० वगळण्यात येतील. 

( ४ ) मूळ नियमास जोडलेला नमुना- ८ अ , नमुना- ८ ब, नमुना- ९, नमुना- १० , नमुना- १० अ, नमुना- १० ब, नमुना- १० क , नमुना- ११, 
नमुना- ११ अ, नमुना- ११ ब, नमुना- ११ क , नमुना- १२, नमुना- १३, नमुना- १४ आणि नमुना- १५ वगळण्यात येतील . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विजय कुमार, 


शासनाचे प्रधान सचिव, 


( १ ) 


भाग चार - ब - ३५४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७ / कार्तिक ९ , शके १ ९ ३ ९ 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मंत्रालय विस्तार इमारत , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३. 

क्रमांक कृपमं -०८१७ /प्र.क्र . १६४ / २१-स . - महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९ ६३ ( १९ ६४ चा २० ) याच्या 
कलम ६० च्या पोट -कलम (१) आणि पोट- कलम (२ ) च्या खंड (ड ) व ( यू) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत 
त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासनाने करण्याचे योजिलेल्या नियमांचा पुढील मसुदा हा , त्यामुळे बाधा 
पोचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ६० च्या पोट- कलम ( ३ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे 
याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे; आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा महाराष्ट्र शासनाकडून अधिसूचना काढण्यापूर्वी 
विभागाने भरावयाचा दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल . 

२ . पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे उपरोक्त नमूद केलेल्या तारखेपर्यंत प्राप्त झालेल्या प्रारुपावरील हरकती व सूचनांचा 
विचार शासनामार्फत करण्यात येईल . 


मसूदा नियम 


१ . 


. 


२ . 


या नियमांना, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समित्या ( समितीची निवडणूक ) नियम , २०१७ असे म्हणावे. 
व्याख्या. या नियमांत संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 
( १) “ अधिनियम ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९ ६३ ( १९ ६४ चा महा. २०), असा 


आहे ; 


•. 


( २) “ मतपेटी " 

यात राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने मान्य केले असेल त्याप्रमाणे अशा संकल्पनेत बनवलेले मतदारांनी 
मतपत्रिका टाकण्यासाठी वापरलेली कोणतीही पेटी , पिशवी किंवा इतर वस्तू किंवा, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र , यांचा समावेश होतो 

( ३ ) “ उपविधी ” याचा अर्थ, अधिनियमान्वये तयार केलेले उपविधी, असा आहे ; 
( ४ ) “ समिती ” याचा अर्थ, या अधिनियमाच्या कलम २ च्या पोट - कलम ( फ ) ( आय ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे समिती , 


असा 


आहे ; 


.. 


( ५ ) “ मतदारसंघ ” याचा अर्थ, या नियमांमध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणेनिर्वाचक विभाग , असा आहे ; 

( ६ ) “ मतमोजणी प्रतिनिधी ” याचा अर्थ, उमेदवाराने, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाद्वारे नियुक्त केलेल्या निवडणूक निर्णय 
अधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीने आपला मतमोजणी प्रतिनिधी म्हणून नेमलेली व्यक्ती, असा आहे ; 

( ७ ) “ निवडणूक कार्यक्रम घोषित झाल्याचा दिनांक ” याचा अर्थ, प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्याचा दिनांक, असा आहे ; 
( ८ ) 

जिल्हा निवडणूक अधिकारी " याचा अर्थ, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या पर्यवेक्षणाखाली व नियंत्रणाखाली, 
जिल्ह्यातीलकिंवा प्रदेशातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला त्यांची कार्ये 
पार पाडताना सहाय्य करण्याकरिता जिल्हाधिकारी किंवा, यथास्थिति, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था याच्या दर्जा पेक्षा कमी दर्जा नसेल 
असा, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने मान्यता दिलेलाकिंवा मान्यता दिलेले अधिकारी , असा आहे ; 

(९ ) “ निवडणूक ” याचा अर्थ, कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या, समितीस किंवा समितीच्या सदस्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना निवडून 
देण्यासाठी घेतलेली निवडणूक , असा आहे ; 

( १० ) “ निवडणूक प्रतिनिधी ” याचा अर्थ, ज्या व्यक्तीचेनाव अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट आहे व ज्या व्यक्तीस उमेदवा 
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाद्वारे नियुक्त केलेल्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीने आपला निवडणूक प्रतिनिधी 
म्हणून 

नेमले आहे अशी व्यक्ती, असा आहे ; 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


( ११) “ सूचना फलक याचा अर्थ, असा फलक जो बाजार समिती, निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक निर्णय 
अधिकारी यांच्या कार्यालयात किंवा कार्यालयानजीक सूचना लावण्याच्या प्रयोजनासाठी ठेवलेला फलक , असा आहे ; 

( १२) “ मतदान प्रतिनिधी ” याचा अर्थ, ज्या व्यक्तीचे नाव अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट आहे व ज्या व्यक्तीस उमेदवाराने राज्य 
सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाद्वारे नियुक्त केलेल्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीने आपला मतदान प्रतिनिधी म्हणून नेमले 
आहे अशी व्यक्ती, असा आहे ; 
( १३ ) मतदान अधिकारी 

याचा अर्थ, मतदान केंद्राध्यक्षाला सहाय्य करण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने नेमलेली 
कोणतीही व्यक्ती असा आहे ; 

( १४ ) “ मतदान केंद्राध्यक्ष " याचा अर्थ,निवडणूक घेण्याकरिता निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने नेमलेली कोणतीही व्यक्ती, 


“ 


" 


असा 


आहे ; 


(१५ ) “ सार्वजनिक सुट्टी " याचा अर्थ, परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१ (१८८१ चा २६ ) याच्या कलम २५ च्या प्रयोजनाकरिता 
ज्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी असेल असा कोणताही दिवस, असा आहे आणि त्यामध्ये राज्यातील सरकारी कार्यालयांसाठी सुट्टी म्हणून राज्य 
शासनाने किंवा त्या जिल्ह्यासाठी स्थानिक सुट्टी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्याने अधिसूचित केलेल्या इतर कोणत्याही दिवसाचा समावेश होतो 

( १६ ) “ राखीव जागा याचा अर्थ, महिला, अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती, निराधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती) किंवा 
भटक्या जमातीकिंवा इतर मागासप्रवर्ग यांतील व्यक्तींसाठी 

राखून जागा , असा आहे ; 
( १७) “ निवडणूक निर्णय अधिकारी ” याचा अर्थ, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने या नियमाच्या प्रकरण चार खालील 
कोणतीही निवडणूक पार पाडण्यासाठी नियुक्त केलेला निवडणूक निर्णय अधिकारी असा आहे आणि त्यामध्ये सहायक निवडणूक 
अधिकाऱ्याचा समावेश होतो ; 


ठेवलेली जागा , 


.. 


“ 


" 


" 


" 


( १८ ) “ राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण ” याचा अर्थ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा.२४ ) याच्या 
कलम ७३ कब अन्वये राज्य शासनाने घटित केलेले राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , असा आहे ; 

( १ ९ ) “ कलम याचा अर्थ, अधिनियमाचे कलम , असा आहे ; 
( २० ) “ सचिव याचा अर्थ, कलम २ च्या खंड ( आर) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे सचिव, असा आहे ; 

( २१ ) “ मतदार याचा अर्थ ( एक ) जो शेतकरी प्रारूप मतदार यादीचा कार्यक्रम प्रसिद्ध करण्याच्या दिनांकाला बाजार समितीच्या 
कार्यक्षेत्रात राहत आहे, ज्याने किमान १० आर इतकी जमीन धारण केली आहे, ज्याचे वय १८ वर्षाहून कमी नाही आणि ज्यांनी त्याच्या / 
तिच्या अधिसूचित शेतमालाची विक्री मागील पाच वर्षात किमान तीन वेळा केलेली आहे असा शेतकरी; (दोन) परवानाधारक व्यापारी / 
अडत्या ; (तीन ) परवानाधारक हमाल आणि मापाडी, असा आहे ; 

मतदार यादी ” याचा अर्थ, नियम ६ आणि ७ नुसार अंतिम केल्याप्रमाणे मतदाराची यादी , असा आहे ; 
( २३ ) या नियमामध्ये वापर करण्यात आलेले परंतु त्यात व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना अधिनियमामध्ये त्यास अनुक्रमे 
जे अर्थ नेमून दिलेले असतील तेच अर्थ असतील . 


“ 


• 
. 


३. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे अधिकार ( रा.स.नि.प्रा.).- राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणास, कृषि उत्पन्न बाजार 
समित्यांच्या निवडणुका पार पाडण्यासाठी खालील अधिकार असतील : 

( एक ) निवडणुका घेण्याच्या प्रयोजनार्थ असलेल्या राज्य शासनाच्या किंवा कोणत्याही कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या किंवा कोणत्याही 
स्थानिक संस्थेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याचीकिंवा कर्मचाऱ्याची कोणत्याही पदावर तशा पदनामांसह व कर्तव्यांसह नेमणूक करणे ; आणि 
अशा प्रकारे नेमणूक केलेल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याने किंवा कर्मचाऱ्याने त्याला नेमून दिलेली कर्तव्ये पार पाडणे त्याच्यावर बंधनकारक 
असेल . ही कर्तव्ये पार पाडण्यात कसूर केल्यास , तो , भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या प्रकरण १० च्या अर्थांतर्गत लोकसेवकाच्या 
कायदेशीर प्राधिकाराचा अवमान केल्याबद्दल खटला दाखल केला जाण्यासाठी पात्र असेल : 

परंतु , राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणास सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, राज्य शासनाच्या जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा 
उप निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यास किंवा कर्मचाऱ्यास, या खंडान्वये त्याचे अधिकार वापरण्याचे निदेश देता 


येतील : 


: 


भाग चार - ब - ३५४-१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७ / कार्तिक ९ , शके १ ९ ३ ९ 


परंतु आणखी असे की , असा अधिकारी किंवा कर्मचारी, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या सर्वसाधारण देखरेखीखाली व 
नियंत्रणाखाली काम करील ; 

( दोन ) निवडणूक घेण्यासाठी त्यास आवश्यक वाटत असेल अशी कोणतीही शासकीय किंवा खाजगी जागा, वाहने, सेवा किंवा इतर 
कोणतीही साधनसामग्री यांची राज्य शासनाचे कोणतेही कार्यालय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था यांच्याकडून मागणी करणे. अशी 
मागणी केल्यावर , ज्यांच्याकडे अशी मागणी केली असेल त्या प्राधिकाऱ्याने जागा, वाहने किंवा, यथास्थिति , इतर कोणतीही साधनसामग्री 
यांचा ताबा, मागणी करणाऱ्या प्राधिकरणाकडेकिंवा याबाबतीत प्राधिकरणाने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीकडे तात्काळ सुपूर्द करणे 
बंधनकारक असेल : 

परंतु, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणास सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे राज्य शासनाच्या जिल्हा उप निबंधकाच्या 
दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यास किंवा कर्मचाऱ्यास, या खंडान्वये त्याचे अधिकार वापरण्याचेनिदेश देता येतील 

( तीन) निवडणुका सुरळीतपणे व मुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी त्यावर लक्ष ठेवण्याच्या दृष्टीने, नेमणूक करण्यात येतील 
असे निरीक्षक व क्षेत्रीय अधिकारी यांची जसजशी आवश्यकता असेल तेव्हा व त्याप्रमाणे, नेमणूक करणे 

( चार) निवडणुका सुरळीतपणे व मुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी, अधिनियमांच्या व नियमांच्या तरतुदींशी विसंगत नसतील 
असे विशेष किंवा सर्वसाधारण आदेश किंवानिदेश देणे ; 

( पाच) कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनी निवडणूक निधीत आगाऊ जमा करावयाची आवश्यक असलेली निवडणूक खर्चाची रक्कम 
कलम १४ च्या पोट -कलम (१ ) अन्वये जमा करण्याबाबत सर्वसाधारण अथवा विशेष आदेश देणे . 

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाची, कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी : 

(१) अधिनियमाच्या व या नियमातील तरतुदींनुसार कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका या राज्य सहकारी निवडणूक 
प्राधिकरणामार्फत घेतल्या जातील किंवा घेण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. 

( २ ) प्रत्येक वर्षीनिवडणुकास पात्र असणाऱ्या बाजार समित्यांची यादी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण आणि जिल्हा निवडणूक 
अधिकारी नमुना -१ मध्ये ठेवतील. 

( ३ ) कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव, ज्या कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका, अधिनियमाच्या कलम १४ च्या 
पोट-कलम (१ ) च्या खंड (ब ) अन्वये घ्यावयाच्या आहेत त्या संबंधात , प्रत्येक वर्षी ३० नोव्हेंबर रोजी किंवा त्यापूर्वी जिल्हा निवडणूक 
अधिकाऱ्याला ज्या बाजार समितीचा कार्यकाल लगतनंतरच्या वर्षी संपुष्टात येणार आहे त्या समितीच्या संबंधात नमुना २ मध्ये याचा 
अहवाल सादर करील व जिल्हा निवडणूक अधिकारी , आपल्या शेऱ्यासह सदर अहवाल दरवर्षी ३१ डिसेंबर रोजी किंवा त्यापूर्वी राज्य 
सहकारी निवडणूक प्राधिकरणास सादर करील . 

असा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर १५ दिवसांत राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण त्यावर्षी निवडणुकीस पात्र असलेल्या बाजार 
समित्यांची यादी प्रसिद्ध करील. 

भाग - दोन 


मतदार यादी तयार करणे 


५ . 


बाजार कार्यक्षेत्राचे शेतकरी मतदारसंघात भागाप्रमाणे ( गणाप्रमाणे) विभाजन करणे : 

प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याच्या तारखेला शेतकरी मतदारसंघासाठी प्रत्येक बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील विद्यमान यादीतील 
मतदारांचे शक्य होईल तेवढे १५ समान भागात ( गण ) विभाजन करण्यात येईल आणि प्रत्येक विभागातून (गण) एक जागा निवडण्यात येईल : 

परंतु , प्रारूप यादीचा कार्यक्रम प्रसिद्ध करण्यापूर्वी एक महिना अगोदर जिल्हा निवडणूक अधिकारी बाजार कार्यक्षेत्राचे भाग ( गण ) 
घोषीत करील आणि शेतकरी मतदारसंघातून राखीव जागा लॉटरी पद्धतीने घोषित करील . 
६ . मतदार यादी तयार करणे : 

(१ ) जिल्हाधिकारी , जी व्यक्ती किमान १० आर इतकी शेतजमीन धारण करीत आहे व ती बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील आहे 
अशा शेतकरी मतदारसंघाची गावनिहाय यादी संबंधित कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवाला व जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याला बाजार 
समितीचा कार्यकाल संपण्याअगोदर किमान १८० दिवस आधी प्राथमिक मतदार यादी तयार करण्यासाठी देईल किंवा देण्याची व्यवस्था 


करील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १९ ३ ९ 


५ 


( २) जिल्हाधिकाऱ्याकडून यादी प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत संबंधित कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव नमुना - ४ 
मध्ये प्रारूप मतदार यादी तयार करील . अशा प्रारूप मतदार यादीमध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी मागील पाच वर्षांमध्येकिमान तीन वेळा अधिसूचित 
केलेला शेतमाल संबंधित बाजार समितीमध्ये विक्री केलेला आहे अशा शेतकऱ्यांची नावे समाविष्ट करण्यात येतील . परवानाधारक व्यापारी 
व अडते यांनी संबंधित बाजार समितीकडे सादर केलेल्या आणि बाजार समितीने नमुना-३ मध्ये लावलेल्या नोंदवहीच्या आधारे अशा 
शेतमालाची विक्री निश्चित करण्यात येईल . 

व्यापारी आणि अडत्यांच्या मतदार संघाच्या बाबतीत , ज्यांनी अधिनियमाच्या कलम १३ च्या पोट-कलम (१ ) च्या खंड ( ब ) मध्ये 
तरतूद केल्याप्रमाणे असे काम करण्यासाठी म्हणून परवाना धारण केला असेल त्या व्यापाऱ्यांची व अडत्यांची नावे प्रारुप मतदार यादीमध्ये 
समाविष्ट करण्यात येतील. 


हमाल व मापाडी मतदारसंघाच्या बाबतीत, बाजार क्षेत्रात असे काम करणाऱ्या हमालांची व मापाड्यांची नावे प्रारुप मतदार यादीत 
समाविष्ट करण्यात येतील. 


: 


बाजार 


शेतकरी मतदार संघासाठी विभाग ( गण) निहाय समाविष्ट करण्यात आलेली शेतकऱ्याची नावे वर्णक्रमानुसार समाविष्ट करण्यात 
येतील 

परंतु, ज्या कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक काही अपरिहार्य कारणामुळे कार्यकाल संपण्यापूर्वी होऊ 
शकत नसल्यास राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने ठरविलेल्या दिनांकानुसार प्रारूप मतदार यादी तयार करण्यात येईल : 

परंतु असे की , ज्या कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर अधिनियमाच्या कलम १३ चे पोट - कलम ( २) चे दुसरे परंतुक कलम १५ अ किंवा 
कलम ४५ अन्वये प्रशासक अथवा प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे अशा कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या मतदारांची 
प्रारुप यादी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने ठरविलेल्या दिनांकानुसार तयार करण्यात येईल . 

( ३ ) बाजार समितीच्या संबंधित सचिवाने नमुना - ४ मध्ये प्रमाणित केलेल्या अधिप्रमाणित प्रारुप मतदार याद्यांच्या चार प्रती, 
समितीच्या संबंधित सचिवामार्फत समितीचा कार्यकाल समाप्त होण्याच्या दिनांकापूर्वी एकशे पन्नास दिवस अगोदर संबंधित जिल्हा निवडणूक 
अधिकारी किंवा राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरणाद्वारे निदेशित करील असा अन्य अधिकारी यांना मुद्रित त्याचप्रमाणे डिजिटल स्वरुपात 
पाठविण्यात येतील. संबंधित बाजार समितीचा सचिव नमुना-३ मध्ये ठेवलेल्या अभिलेखानुसार प्रारुप मतदार यादी प्रमाणित करील . 

जिल्हा निवडणूक अधिकारी प्रारूप याद्या मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत, संस्थेच्या सभासदांकडून दावे व हरकती मागवील. 
प्रारुप मतदार यादीच्या प्रती, जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याच्या व बाजार समितीच्या सूचना फलकावर लावण्यात येतील. 

( ४ ) कोणतीही कृषि उत्पन्न बाजार समिती नियम ६ च्या उप - कलम ( ३) मध्ये तरतूद केल्यानुसार प्रारुप मतदार यादीच्या प्रती, जिल्हा 
निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे नियत दिनांकास किंवा त्यापूर्वी पाठविण्यास कसूर करील तर , जिल्हा निवडणूक अधिकारी स्वतःकिंवा 
याबाबतीत त्याने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तींमार्फत, उप -नियम (१ ) अन्वये त्यास प्राप्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या यादीच्या आधारे 
अशी प्रारुप मतदार यादी तयार करील आणि त्यासाठी आलेला खर्च, जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे संबंधित कृषि उत्पन्न बाजार 
समितीकडून किंवा इतर जबाबदार व्यक्तींकडून वसूल करण्यात येईल . 

( ५ ) जिल्हा निवडणूक अधिकारी, लगतच्या पूर्ववर्ती उप-नियम ( ४ ) अन्वये कार्यवाही करीत असेल तर , तो संस्थेच्या सदस्यांकडून , 
दावे व हरकती मागविण्यासाठी, संस्थेकडून अशी यादीमिळाल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत, त्याच्या सूचना फलकावर व त्या 
संबंधित कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या सूचना फलकावर प्रारुप मतदार यादी लावावयाची व्यवस्था करील. 

( ६ ) कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या शेतकरी मतदार संघाच्या प्रारूप मतदार यादीमध्ये समाविष्ट करावयाच्या तपशीलात , नमुना-४ 
मध्ये आडनाव, नाव , वडिलांचे/ पतीचे नाव ( वर्णक्रमानुसार ), वय, लिंग आणि पत्ता इ. अंतर्भूत असेल. 
७. प्रारूप मतदार यादीवरील दावे व हरकती : 

( १) दावेकिंवा हरकती मागविण्यासाठी कोणतीही प्रारुप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल तेव्हा, कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या 
प्रारुप मतदार यादीत ज्यांचे नाव असेल त्या कोणत्याही सदस्यास, यादीतील नाव किंवा पत्ता किंवा इतर तपशील यांच्यासंबंधातील कोणतीही 
अकृती किंवा चूक , प्रारुप मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून दहा दिवसांच्या आत कार्यालयीन वेळेत लेखी स्वरूपात जिल्हा 
निवडणूक अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून देता येईल. 


. 


- 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


~ 


( २ ) प्रत्येक दावा किंवा हरकत लेखी स्वरूपात दाखल करण्यात येईल आणि ज्या कारणावरून दावा करण्यात किंवा, यथास्थिति , 
हरकत घेण्यात आलेली असेल ती कारणे त्यात नमूद करण्यात येतील व त्यासंदर्भातील पुरावा, कोणताही असल्यास सोबत जोडण्यात 
येईल . 


दिनांकापासून 


( ३) जिल्हा निवडणूक अधिकारी याबाबतीत आवश्यक वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर किंवा राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या 
निदेशानुसार , प्रत्येक दावा किंवा हरकत विचारात घेईल आणि दावेकिंवा हरकती प्राप्त होण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापासून दहा 
दिवसांच्या आत संबंधित व्यक्तींना त्यावरील त्याचा निर्णय लेखी देईल . त्यानंतर हरकती व दावे प्राप्त होण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम 

पंधरा दिवसांच्या कालावधीच्या आत अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल . सर्व दावे व हरकतींवर निर्णय दिल्यानंतर , 
जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून अंतिम रूप दिलेली यादी ही अंतिम मतदार यादी असेल. 

( ४ ) मतदारांच्या अंतिम यादीच्या प्रती जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या सूचना फलकावर तसेच संबंधित कृषि उत्पन्न 
बाजार समितीच्या सूचना फलकावर, निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यापूर्वी किमान दहा दिवस अगोदर आणि कोणतीही हरकत व दावे 
निकालात काढल्यापासून पंधरा दिवसानंतरचा कालावधी नसेल अशा कालावधीत नमुना -५ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात येतील. 


८. मतदान करण्याचा अधिकार : 


( १ ) संबंधित मतदार संघाच्या अंतिम मतदार यादीमध्ये व ज्या व्यक्तीचे नाव नोंदवलेले आहे त्या प्रत्येक व्यक्तीस त्या मतदार संघात 
मतदान करण्याचा अधिकार आहे. 

शेतकरी मतदार संघामध्ये मतदाराचे नाव ज्या विभागात ( गण ) नोंदविण्यात आलेले आहे फक्त त्याच विभागात ( गण ) त्याला मतदान 
करता येईल . 


( २) ज्या व्यक्तीला तुरूंगवास वा जन्मठेपेची शिक्षा झालेली आहे किंवा कायदेशीररित्या पोलीस कस्टडी मिळालेली आहे अशा 
व्यक्तींना मतदान करता येणार नाही. 


भाग तीन 


समितीचा सदस्य होण्यासाठीची पात्रता 


९ . निवडून यावयाच्या अर्हताप्राप्त व्यक्ती 


( १) जी व्यक्ती शेतकरी आहे आणि जी बाजार क्षेत्रात राहत आहे आणि राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने विनिर्दिष्ट केलेल्या 
दिनांकास जिचे वय एकविस पेक्षा कमी नसेल आणि जिला आवश्यकता पडल्यास जिल्हाधिकारी किंवा यथास्थिति, जिल्हा उपनिबंधक यांनी 
अधिनियम किंवा नियमान्वये अपात्र ठरविलेले नसेल आणि जिचे नाव अंतिम मतदार यादीमध्ये समाविष्ट असेल अशी प्रत्येक व्यक्ती 
शेतकरी मतदार संघाकडून घेण्यात येणाऱ्या निवडणुकीसाठी पात्र असेल . 

( २) या नियमान्वये जिचे नाव व्यापारी मतदार संघाच्या मतदार यादीमध्ये असेल अशी प्रत्येक व्यक्ती, व्यापारी मतदार संघातून 
घेण्यात येणाऱ्या निवडणुकीसाठी पात्र असेल . 

( ३) जिचे नाव नियम ६ व ७ अन्वये तयार करण्यात आलेल्या मतदार यादीमध्ये समाविष्ट आहे आणि जिला या नियमान्वये अपात्र 
ठरविण्यात आलेले नाही अशी प्रत्येक व्यक्ती, बाजार समितीची निवडणूक लढविण्यास पात्र असेल . 

( ४ ) या नियमान्वये जिचे नाव हमाल व मापाडी मतदार संघाच्या मतदार यादीमध्ये समाविष्ट आहे अशी प्रत्येक व्यक्ती, हमाल व 
मापाडी मतदार संघातून निवडणूक लढविण्यास पात्र असेल . 
१०. समिती सदस्यत्वासाठीच्या अपात्रता : 
(१) बाजार समितीची सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठी किंवा सदस्य असण्यासाठी एखादी व्यक्ती पुढील बाबतीत , 

( अ) जिला भारतामधील न्यायालयाने दोषी ठरविण्यात आले असेल आणि त्या अपराधासाठी सहा महिन्यांपेक्षा जास्त मुदतीची शिक्षा 
न्यायालयाने दिली असेल व राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशाद्वारे अशी अपात्रता काढून टाकण्यात आली नसेल तर ; किंवा 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


७ 


( ब ) तिची वयाची २१ वर्षे पूर्ण झाली नसेल ;किंवा 
( क ) ती विकल मनाची असेल तिला सक्षम न्यायालयाने तसे घोषित केले असेल ;किंवा 
( ड ) ती अमुक्त नादार असेल; किंवा 
(इ ) ती बहिरी आणि मुकी असेल तर ; किंवा 
( फ ) बाजार समितीस देणे असलेल्या कोणत्याही फी किंवा आकाराची रक्कम देण्यात तिने कसूर 

केली असेल . 
( ग ) ती बाजार समितीची किंवा शासनाची असेल किंवा स्थानिक प्राधिकरणाची कर्मचारी असेल किंवा बाजार समितीची व्यापारी , 
अडत्या , हमाली किंवा तोलारी या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही अनुज्ञप्ती धारण करीत असेल तर ; किंवा 

( ह ) जर तिचे प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे किंवातिच्या भागीदाराद्वारे कोणत्याही संविधेत किंवा रोजगारात किंवा बाजार समितीच्या 
वतीने किंवा बाजार समितीच्या अधीन कोणताही भाग किंवा हितसंबंध असेल तर ; किंवा 

( आय ) जर तिने अधिनियम किंवा नियम किंवा त्याखाली केलेले उपविधी यांचा एकाहून अधिक वेळा भंग केला असेल तर ; किंवा 
( जे ) तिने अधिनियम किंवानियमाद्वारे आवश्यक केल्याप्रमाणे कोणत्याही विक्रेत्याला किंवा अडत्याला रकमा प्रदान करण्यात कसूर 

किंवा 


•• 


केली असेल तर , 


( के ) तिला अधिनियम किंवा त्याखाली केलेल्या नियम याद्वारे अपात्र ठरविण्यात आले असेल तर ; 
ती अपात्र ठरेल. 


( २ ) ( एक ) एखादी व्यक्ती सर्वसाधारणपणे बाजार क्षेत्रामध्ये राहात नसेल किंवा बाजार समितीने तिला दिलेली अनुज्ञप्ती रद्द करण्यात 
किंवा ती तहकुब करण्यात आली असेल किंवातिचे नवीकरण करण्यात आले नसेल तर , व्यापाऱ्यांच्या मतदार संघाचे प्रतिनिधीत्व करणारी म्हणून 
त्या व्यक्तीची निवड करता कामा नये 

( दोन) एखाद्या व्यक्तीची मुख्य प्राप्ती शेतीपासून नसेल किंवा त्याच्याजवळ व्यापाऱ्याची अनुज्ञप्ती असेल किंवा ज्या कुटुंबाजवळ किंवा 
पेढीजवळ व्यापाऱ्याची किंवा अडत्याची अनुज्ञप्ती आहे अशा एकत्र कुटुंबात किंवा पेढीमध्ये त्याचा हितसंबंध असेल तर , त्या व्यक्तीची 
शेतकऱ्यासाठी असलेल्या मतदार संघाचे प्रतिनिधीत्व करणारा सदस्य म्हणून निवड करता कामा नये. 

स्पष्टीकरण. या उप नियमाच्या प्रयोजनासाठी एखादी व्यक्ती, कॅलेंडर वर्षातील १८० दिवसांपेक्षा कमी नसेल इतके दिवस बाजार क्षेत्रात 
राहात असेल तर तो अशा क्षेत्रात सर्वसाधारणे रहात असल्याचे समजण्यात येईल . 
( ३ ) जेव्हा उप नियम (१) मध्ये नमूद केलेल्या अपात्रतेसंबंधी, कोणतेही प्रश्न उपस्थित होतात त्यावेळी ते प्रश्न निर्णयासाठी संचालकांकडे 
पाठविण्यात येतील. अशा रीतीने संदर्भित प्रत्येक प्रश्नाचा निर्णय ३० दिवसांच्या आत संचालकाने दिला पाहिजे. संचालकाच्या निर्णयानुसार 
किंवा यथास्थिती, अपिलातील निर्णयानुसार ती व्यक्ती अपात्र ठरली असेल तर तिला ती संचालकाने किंवा, यथास्थिति अपील प्राधिकाऱ्याने 
ज्या दिनांकास निर्णय दिला असेल त्या दिनांकापासून पद धारण करण्याचे बंद करील. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, या संबंधीचा 
निर्णय मिळाल्यानंतर समितीचा कार्यकाल १ वर्षाहून अधिक असेल तर उर्वरित कालावधीसाठी तरतूद केल्याप्रमाणे पोट निवडणूक घेईल. 
( ४ ) सदस्याला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याखेरीज कोणत्याही अशा प्रश्नावर कोणताही निर्णय घेण्यात येणार नाही . 
( ५ ) संचालकाच्या निर्णयाने व्यथित झालेल्या सदस्य असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, ज्या दिनांकाला सदर निर्णय कळविण्यात आला असेल 
त्या दिनांकापासून तीस दिवसाचे आत राज्य शासनाकडे अपील करता येईल . 


भाग चार 


निवडणुका घेण्यासाठीची प्रशासकीय यंत्रणा 
११. निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक असलेले निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी व असे 
इतर अधिकारी यांची नेमणूक : 

( १) राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचीनियुक्ती करील आणि त्याला मदत करण्यासाठी , सहायक 
निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या एका किंवा अधिक व्यक्तींची देखील नियुक्ती करता येईल. 

( २ ) प्रत्येक सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी , निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचे नियंत्रण आणि राज्य सहकारी निवडणूक 
प्राधिकरणाचे सर्वसाधारण नियंत्रण यांच्या अधीन राहून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची सर्वकिंवा कोणतीही कार्ये पार पाडण्यास सक्षम 
असेल : 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


१४ . 


परंतु , कोणताही सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी , नामनिर्देशन पत्राच्या छाननीशी संबंधित असतील अशी, निवडणूक निर्णय 
अधिकाऱ्याची कोणतीही कार्ये पार पाडणार नाही मात्र, उक्त कार्ये पार पाडण्यापासून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला अपरिहार्यपणे 
प्रतिबंधित केलेले नसेल तर ती बाब अलाहिदा 

परंतु आणखी असे की , राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणास , जर निवडणूक निर्णय अधिकारी आपली कार्ये पार पाडण्यास 
असमर्थ असेल तर, अशा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांला बदलता येईल . 
१२. निरीक्षकाची नेमणूक .. -राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणास , कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांवर लक्ष 
ठेवण्यासाठी आणि राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने निरीक्षकावर सोपविलेली इतर कार्ये पार पाडण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्याला 
निरीक्षक म्हणून 

नामनिर्देशित करता येईल . 
१३. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचे सर्वसाधारण कर्तव्य. - कोणत्याही निवडणुकीत, हे नियम व याबाबत त्याखाली काढलेले 
आदेश यांमध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने, कार्यक्षमपणे निवडणूक घेण्यासाठी आवश्यक असतील अशा सर्व कृती आणि गोष्टी करणे हे 
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचे सर्वसाधारण कर्तव्य असेल . 

मतदान केंद्र. - निवडणूक निर्णय अधिकारी, आवश्यकता असेल तर, ज्या मतदारसंघाची निवडणूक घ्यावयाची असेल अशा 
कोणत्याही मतदारसंघासाठी पुरेशा प्रमाणात मतदान केंद्रांची तरतूद करील व बाजार समितीच्या सूचना फलकावर आणि त्याला योग्य 
वाटेल अशा अन्य रीतीने अशाप्रकारे तरतूद केलेली मतदान केंद्रे आणि ज्यासाठी त्या मतदान केंद्रांची अनुक्रमे तरतूद करण्यात आली 
असेल ती मतदान क्षेत्रे दर्शविणारी यादी प्रसिद्ध करील . 
१५. मतदान केंद्राध्यक्ष आणि मतदान अधिकारी यांची नेमणूक. 

( १) निवडणूक निर्णय अधिकारी, प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी, मतदान केंद्राध्यक्ष आणि त्याला आवश्यक वाटेल अशा मतदान 
अधिकाऱ्याची किंवा अधिकाऱ्यांची नेमणूक करील, परंतु, जी व्यक्ती संबंधित बाजार समितीकडून किंवा तिच्या वतीने कामावर लावलेली 
असेल किंवा त्या निवडणुकीत किंवा निवडणुकीसंबंधी उमेदवारासाठी अन्यथा काम करीत असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीची नेमणूक 
करणार नाहीः 

परंतु, मतदान केंद्रावर मतदान अधिकारी गैरहजर असेल तर , मतदान केंद्राध्यक्षास , जी व्यक्ती संबंधित बाजार समितीकडून किंवा 
तिच्या वतीने कामावर लावलेली असेल किंवा निवडणुकीत किंवा निवडणुकीसंबंधी, त्या उमेदवारासाठी अन्यथा काम करीत असेल अशा 
कोणत्याही व्यक्तीव्यतिरिक्त, मतदान केंद्रावर उपस्थित असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीची , अशा अधिकाऱ्याच्या अनुपस्थितीत मतदान 
अधिकारी म्हणून नेमणूक करता येईल आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यास त्याप्रमाणे कळविता येईल . 

( २) मतदान केंद्राध्यक्षाने तसा निर्देश दिला असेल तर, मतदान अधिकारी, अधिनियमाखालील किंवा तद्न्वये केलेले कोणतेही नियम 
यांखालील मतदान केंद्राध्यक्षाची सर्वकिंवा कोणतीही कार्ये पार पाडील. 

( ३) आजारपणामुळे किंवा अन्यथा अथवा इतर अपरिहार्य कारणामुळे मतदान केंद्राध्यक्षास , मतदान केंद्रावर उपस्थित राहणे शक्य 
झाले नसेल तर, त्याच्या अनुपस्थितीमध्ये अशी कार्ये पार पाडण्यासाठी, मतदान केंद्राध्यक्षाकडून त्यापूर्वी ज्यास प्राधिकृत करण्यात आले 
असेल अशा मतदान अधिकाऱ्याकडून त्याची कार्ये पार पाडण्यात येतील. 

मतदान केंद्राध्यक्षाचे आणि मतदान अधिकाऱ्यांचे सर्वसाधारण कर्तव्य . 

( १) मतदान केंद्रावर कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि मतदान योग्यप्रकारे होत आहे हे पाहणे , हे मतदान केंद्राध्यक्षाचे सर्वसाधारण 
कर्तव्य असेल. 


. 


१६ . 


( २ ) मतदान केंद्रावर मतदान केंद्राध्यक्षाला त्याची कामे पार पाडण्यात मदत करणे हे , त्या मतदान केंद्रावरील मतदान अधिकाऱ्याचे 
कर्तव्य असेल. 


१७. नियंत्रण 


या नियमांशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबीसंबंधात नियुक्त करण्यात आलेले निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहाय्यक 
निवडणूक निर्णय अधिकारी , केंद्राध्यक्ष, मतदान अधिकारी आणि अन्य व्यक्ती हे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या सर्वसाधारण 
मार्गदर्शन , पर्यवेक्षण व नियंत्रणाखाली काम करतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


भाग - पाच 


- 


निवडणुका घेणे 
१८. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे : 

( १) निवडणूक निर्णय अधिकारी, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या पूर्वमान्यतेने , निवडणुकीच्या विविध टप्प्यांचा कार्यक्रम 
आखून संस्थेची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून दहा दिवसांच्या आत तो जाहीर करील. हा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे 


असेल : 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


एक निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचा दिनांक 


निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याच्या वेळेस घोषित करावयाचा निवडणुकीचा दिनांक 


दोन नामनिर्देशन करण्याचा शेवटचा दिनांक 


निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून ५ दिवस 


तीन मिळालेल्या नामनिर्देशनपत्रांच्या यादीच्या प्रसिद्धीचा नामनिर्देशनासाठी निश्चित केलेल्या शेवटच्या दिनांकापर्यंत जसजशी मिळतील त्याप्रमाणे. 


दिनांक 


चार 


नामनिर्देशनपत्रांच्या छाननीचा दिनांक 


नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यासाठी निश्चित केलेल्या शेवटच्या दिनांकानंतरचा दुसऱ्या 
दिवशी 


छाननी पूर्ण झाल्यानंतरच्या दिनांकाच्या दुसऱ्या दिवशी 


पाच छाननीनंतर वैध नामनिर्देशनपत्रांच्या यादीच्या 

प्रसिद्धीचा दिनांक 


सहा 


ज्या दिनांकापर्यंत उमेदवारी मागे घेता येईल 


छाननीनंतर वैध नामनिर्देशन पत्रांच्या यादीच्या प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत 


तो दिनांक 


उमेदवारी मागे घेण्यासाठी निश्चित केलेल्या अंतिम दिनांकाच्या लगतनंतरचा दिवस 


सात निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची अंतिम 

यादी प्रसिद्ध करण्याचा व निशाण्याचे वाटप 


करण्याचा दिनांक 


आठ 


ज्या दिनांकास ज्या वेळी व ज्या ठिकाणी मतदान 
घेण्यात येईल तो दिनांक , ती वेळ व ते ठिकाण / 


निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांच्या अंतिम यादीच्या प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून ७ दिवस 
अगोदरचा नसेल व १५ दिवसांनंतरचा नसेल असा दिनांक (निवडणूक निर्णय अधिकारी वेळ 
व ठिकाण निश्चित करील) . 


ठिकाणे , आवश्यक असल्यास, 


नऊ 


मतमोजणीचा दिनांक , वेळ व ठिकाण 


ज्या दिनांकास मतदान घेण्यात येईल त्या दिनांकापासून तिसऱ्या दिवसाच्या आत (निवडणूक 
निर्णय अधिकारी वेळ व ठिकाण निश्चित करील) . 


दहा 


मतदानाचे निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 


मतमोजणीनंतर लगेच. 


स्पष्टीकरण : 


( अ ) वरील प्रकरणांत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे गणना करतानाचा दिनांक हा जर सार्वजनिक सुट्टीचा दिवस असेल तर , तिचा निकट अनुवर्ती कामाचा 
दिवस , त्या त्या कारणांसाठी निश्चित करण्यात येईल . 

( ब) प्रत्येक मतदान केंद्रामधील मतदारांच्या संख्येनुसार मतदान केंद्रांची संख्या व त्यांचीठिकाणे, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकाऱ्याशी विचारविनिमय 
करुन निश्चित करण्यात येतील. जेथे संपूर्ण बाजार क्षेत्रात मतदान केंद्रेविखुरली असतील त्या बाबतीत निवडणूक निर्णय अधिकारी, त्याच्या कार्यालयात किंवा 
त्यास योग्य वाटेल अशा सुरक्षित ठिकाणी सर्व मतपेट्या किंवा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे मिळण्याची व्यवस्था करील . 

निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची रीत : 

( एक ) निवडणूक निर्णय अधिकारी नियम १८ अन्वये नमुना ६ मध्ये काढलेल्या आदेशाची प्रत , एकतर बाजार समितीस जातीने देईल किंवा बाजार 
समितीच्या नोंदणी केलेल्या पत्त्यावर , नोंदणीकृत डाकेने किंवाविशेष दूतामार्फत पाठवील आणि बाजार समितीच्या सूचना फलकावर लावण्याचेकिंवा बाजार 
समितीच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे निदेश देईल . त्याशिवाय उक्त निवडणूक कार्यक्रम , राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या तर्फे त्यांच्या सूचना 
फलकावर लावण्यात येईल किंवा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल ; 


भाग चार - ब - ३५४-२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७ / कार्तिक ९ , शके १ ९ ३ ९ 


; 


( दोन) प्रत्यक्ष मतदानाची वेळ निवडणूक कार्यक्रमामध्ये नमूद करण्यात यावी ; 

( तीन ) निवडणूक निर्णय अधिकारी निवडणुकीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांकरिता जेथे जेथे आवश्यक असेल तेथे तेथे वेळ , तारीख आणि ठिकाण निश्चित 
करील व त्याने जाहीर करावयाच्या निवडणूक कार्यक्रमांमध्ये नमूद करण्यात येईल ; 

( चार ) निवडणूक निर्णय अधिकारी, निवडणुकीचा कार्यक्रम किमान एका स्थानिक वृत्तपत्रात देखील प्रसिद्ध करील; 

( पाच) राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय, या नियमान्वये निश्चित केलेले दिनांक मतदानासाठी निश्चित केलेल्या दिनांकापासून 
सात दिवसांच्या आत बदलता येणार नाहीत . 


२० . 


उमेदवारांचे नामनिर्देशन : 


( १) अधिनियम, नियम आणि संबंधित बाजार समितीचे उप विधि यांच्या तरतुदींअन्वये एखादी जागा भरण्यासाठी एखादा सदस्य निवडला जाण्यास 
अर्हताप्राप्त असेल आणि त्याचे नाव अंतिम मतदार यादीत नमूद केलेले असेल तर , ती जागा भरण्यासाठी निवडणुकीतील उमेदवार म्हणून , अशा कोणत्याही 
सदस्यास नामनिर्देशित करता येईल . 

( २) नियम २१ अन्वये सादर केलेले प्रत्येक नामनिर्देशनपत्र , नमुना - ७ मध्ये पूर्णपणे भरण्यात येईल : 

परंतु, नामनिर्देशनपत्रातील निशाणी संबंधातील प्रतिज्ञापत्र भरण्यातील कसूर ,किंवा ते पूर्ण करण्यातील दोष हा या नियमांच्या अर्थांतर्गत , महत्त्वाचा दोष 
असल्याचे मानण्यात येणार नाही. 

( ३ ) अंतिम मतदार यादीमध्ये जिचे नाव नोंदविण्यात आलेले आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीला निवडणुकीसाठी एखाद्या उमेदवाराचे नामनिर्देशन 
करण्यासाठी सूचक किंवा अनुमोदक होता येईल . 

( ४ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी अथवा त्यांनी त्यासाठी प्राधिकृत केलेला अधिकारी नमुना - ७ मधील नामनिर्देशनपत्र कोणत्याही मतदारास किंवा 
बाजार क्षेत्रात राहणाऱ्या शेतकऱ्यास, त्याने मागणी केल्यावर , राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने निश्चित केलेले शुल्क भरल्यानंतर पुरविण्यात येईल . 
२१. 

नामनिर्देशनपत्र सादर करणे आणि वैध नामनिर्देशनपत्रासाठी आवश्यक असलेल्या बाबी : 


( १) नियम १८ अन्वयेनियत केलेल्या , नामनिर्देशन करण्यासाठीच्या अंतिम दिनांकास किंवा तत्पूर्वी, प्रत्येक उमेदवार, उक्त नियमांन्वये घोषित केलेल्या 
कार्यक्रमामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या वेळी आणि ठिकाणी, नियम २० द्वारे तरतूद केल्याप्रमाणे पूर्ण भरलेले आणि उमेदवाराने स्वतः स्वाक्षरी केलेले आणि त्याच्या 
मतदार संघातील दोन मतदारांनी, ज्यापैकी एक सूचक व अन्य अनुमोदक असेल, त्यांची स्वाक्षरी केलेले नामनिर्देशनपत्र, एकतर व्यक्तीशः किंवा त्याचे नाव 
सुचविणाऱ्या व्यक्तीमार्फत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या स्वाधीन करील. 

( २) या नियमांन्वये मतदार म्हणून कोणत्याही अपात्रतेच्या अधीन नसलेल्या आणि ज्यासाठी उमेदवार नामनिर्देशित केले असतील त्या मतदार 
संघासाठीच्या मतदार यादीत ज्याच्या नावाची नोंद केलेली असेल त्या कोणत्याही व्यक्तीस सूचक किंवा अनुमोदक म्हणून स्वाक्षरी करता येईल. सदर व्यक्ती 
एकाहून अधिक नामनिर्देशन पत्रावर स्वाक्षरी करणार नाही. 

( ३) राखीव मतदार संघाकरिता कलम १३ (१) च्या तरतुदींन्वये सादर केलेल्या नामनिर्देशनपत्रांच्या बाबतीत, उमेदवाराने नामनिर्देशन पत्रामध्ये तो 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती किंवा इतर मागासवर्ग यापैकी कोणत्या वर्गात मोडत आहे याचा 
तपशील नमूद केला पाहिजे. तसेच नामनिर्देशन पत्रासोबत स्वतः प्रमाणित केलेले जातीचे प्रमाणपत्र तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र 
जोडलेले असले पाहिजे . 


4 


( ४ ) नामनिर्देशनपत्र दाखल केल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने उमेदवार हा शेतकरी असल्याचे तसेच बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात राहत 
असल्याबाबत खात्री केली पाहिजे. त्याचप्रमाणे व्यापारी अन्य मतदार संघातील सूचक अनुमोदकांची नावे, त्यांचे मतदार यादीतील क्रमांक याबाबत खात्री केली 
पाहिजे : 

परंतु, निवडणूक निर्णय अधिकारी उक्त नावांच्या अथवा बाजार समितीच्या बाबतीत नामनिर्देशन पत्रामधील कोणताही लेखन वा तांत्रिक दोष दूर 
करण्याची परवानगी देईल , जेणेकरून मतदार यादीतील त्यांच्या संबंधित नोंदीशी त्या अनुरूप होतील आणि जेथे आवश्यक असेल तेथे उक्त नोंदीमधील 
कोणताही लेखन वा तांत्रिक दोष दुर्लक्षित करील. 

( स्पष्टीकरण :- निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची खात्री होण्यासाठी उमेदवाराने अधिनियमाच्या कलम-२ (१)( ख ) नुसार तो हा शेतकरी व बाजार 
समितीच्या कार्यक्षेत्रातील रहिवाशी असल्याबाबत संबंधित गावच्या तलाठ्याने दिलेला दाखला नामनिर्देशनपत्रासोबत जोडला पाहिजे . संबंधित तलाठ्याने 
दिलेला दाखला हा तो उमेदवार हा शेतकरी व कार्यक्षेत्रातील रहिवाशी असल्याबाबतचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला पाहिजे .) 

( ५ ) एका उमेदवाराला एकाच मतदार संघातून एकापेक्षा जास्त नामनिर्देशनपत्र दाखल करता येतील : 

परंतु, एका उमेदवाराला किंवा त्याच्या वतीने एका मतदार संघातून चारपेक्षा जास्त नामनिर्देशनपत्रे दाखल करता येणार नाहीत. तसेच निवडणूक निर्णय 
अधिकाऱ्यालाही ती स्वीकारता येणार नाहीत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


११ 


२२. 

निवडणुकीसाठी निशाण्या : 

(१) निवडणूक निर्णय अधिकारी, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने विनिर्दिष्ट केलेल्या निशाण्यांमधून उमेदवारास निवडणुकीच्यावेळी निवडता 
येतील अशा निशाण्या विनिर्दिष्ट करील, परंतु, मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाशी संबंधित असतील अशा कोणत्याही निशाण्या तो नेमून देणार नाही. 

( २) जेव्हा अशा कोणत्याही निवडणुकीच्या वेळी उमेदवाराकडून किंवा त्याच्यावतीने एकापेक्षा अधिक नामनिर्देशनपत्र देण्यात येतील त्याबाबतीत , प्रथम 
देण्यात आलेल्या नामनिर्देशन पत्रात निशाण्यांच्या संबंधात करण्यात आलेली प्रतिज्ञापत्रे , जरी उक्त नामनिर्देशनपत्र फेटाळण्यात आले असले तरी, नियम २ ९ च्या 
उप नियम ३ अन्वये विचारात घेण्यात येतील व निशाण्यांच्या संबंधातील इतर कोणतीही प्रतिज्ञापत्रे विचारात घेण्यात येणार नाहीत . 


२३ . अनामत रक्कम आणि शुल्क 

(१ ) उमेदवाराने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे खाली विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे रक्कम जमा केल्याखेरीज,किंवा जमा करण्याची व्यवस्था केल्याखेरीज , 
एखाद्या मतदारसंघातून त्याला निवडणुकीसाठी यथोचितरित्या नामनिर्देशित करण्यात आले असल्याचे समजण्यात येणार नाही : 


राखीव जागेशिवाय अन्य उमेदवारासाठी 


राखीव उमेदवारासाठी अनामत रक्कम 


नामनिर्देशन शुल्क 


अनामत रक्कम 


रु . ५००० 


रु . १००० 


रु . २०० 


परंतु, उमेदवाराने एकाच मतदारसंघातील निवडणुकीसाठी एकाहून अधिक नामनिर्देशनपत्रे दाखल केली असतील त्याबाबतीत, यानियमान्वये त्याने 
एकाहून अधिक अनामत रक्कम जमा करणे आवश्यक असणार नाही : 


परंतु, आणखी असे की , उमेदवाराने त्याचे नामनिर्देशन मागे घेतल्यास , अनामत रक्कम त्याने नामनिर्देशन मागे घेतल्याच्या दिनांकापासून पंधरा 
दिवसांच्या आत परत करण्यात येईल . 


नामनिर्देशनाची नोटीस आणि छाननीची वेळ व जागा. 


- 


निवडणूक निर्णय अधिकारी , नियम २१ अन्वये नामनिर्देशनपत्र मिळाल्यानंतर , ते देणाऱ्या व्यक्तीस किंवा व्यक्तींना, नामनिर्देशनाच्या छाननीसाठी 
निश्चित केलेला दिवस, वेळ , आणि जागा याबाबत कळवील, आणि त्या नामनिर्देशनपत्रावर अनुक्रमांक नोंदवून त्याची पोच पावती देईल आणि त्यावर ज्या 
तारखेस आणि ज्यावेळेस ते नामनिर्देशन त्याच्याकडे पाठविण्यात आले असेल ती तारीख व वेळ नमूद असलेला दाखला स्वाक्षरीत करील, आणि त्यानंतर शक्य 
तितक्या लवकर उमेदवार आणि सूचक दोघांच्या नामनिर्देशन पत्रात अंतर्भूत असणाऱ्या वर्णनासारखे वर्णन असणाऱ्या नामनिर्देशनाची नोटीस आपल्या 
कार्यालयात ठळक जागी लावण्याची व्यवस्था करील. 


२५ . 


नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 


. 


(१ ) नियम २० अन्वये नामनिर्देशनपत्रांच्या छाननीसाठी तारीख निश्चित केल्यानंतर , उमेदवार आणि प्रत्येक उमेदवाराने यथोचितरीत्या लेखी प्राधिकृत 
केलेला एक सूचक यांना, याबाबत नियत केलेल्या वेळी आणि जागी उपस्थित राहता येईल , आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी, नियम २१ अन्वये आवश्यक 
असल्याप्रमाणे पाठविण्यात आलेल्या, अशा सर्व उमेदवारांच्या नामनिर्देशनपत्रांच्या तपासणीसाठी सर्व वाजवी सोयी त्यांना उपलब्ध करून देईल अथवा त्या 
देण्याची व्यवस्था करील. नामनिर्देशनपत्रांच्या छाननीस इतर कोणत्याही व्यक्तीला उपस्थित राहता येणार नाही. 

( २) निवडणूक निर्णय अधिकारी, त्यानंतर त्या नामनिर्देशनपत्रांची तपासणी करील आणि कोणत्याही नामनिर्देशनासंबंधी घेण्यात येतील अशा सर्व 
आक्षेपांवर निर्णय देईल आणि एकतर असे आक्षेप घेण्यात आल्यावर किंवा स्वतः होऊन , त्यास आवश्यक वाटेल अशी संक्षिप्त चौकशी, कोणतीही असल्यास, 
ती केल्यानंतर , पुढीलपैकी कोणत्याही कारणासाठी कोणतेही नामनिर्देशनपत्र फेटाळता येईल 

( अ ) अधिनियम व नियम याद्वारे किंवा तद्न्वये जागा भरण्यासाठी निवडून येण्यास उमेदवार अनर्ह असेल तर , 
( ब ) सूचक किंवा अनुमोदक नामनिर्देशनपत्रावर स्वाक्षरी करण्यास अनर्ह असेल तर , 
( क ) या नियमांचेनियम १० , २१ व २३ च्या तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदीचे पालन करण्यात कसूर झाली असेल तर, 

( ड ) उमेदवाराची किंवा त्याच्या सूचकाची अथवा अनुमोदकाची नामनिर्देशनपत्रावरील सही खरी नसेल तर . 
( ३) ज्या नामनिर्देशनपत्रासंबंधात कोणतीही नियमबाह्य गोष्ट घडली नसेल अशा दुसऱ्या एखाद्या नामनिर्देशनपत्राद्वारे एखादा उमेदवार यथोचितरीत्या 
नामनिर्देशित करण्यात आला असेल तर, उप नियम ( २) चा खंड ( क ) किंवा ( ड ) मधील कोणत्याही मजकुरामुळे , पहिल्या नामनिर्देशनपत्रासंबंधात कोणतीही 
नियमबाह्यता घडली आहे या कारणावरुन , कोणत्याही उमेदवाराचे दुसरे नामनिर्देशनपत्र फेटाळण्याचा अधिकार मिळतो असे समजता येणार नाही. 

( ४ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी, गंभीर स्वरूपाचा नसेल अशा कोणत्याही दोषावरुन कोणतेही नामनिर्देशनपत्र फेटाळणार नाही . 


भाग चार - ब - ३५४-२अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७ / कार्तिक ९ , शके १ ९ ३ ९ 


( ५ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी, नियम १८ अन्वये याबाबत नियत केलेल्या तारखेस छाननी करील आणि दंगा किंवा उघड हिंसाचार किंवा त्याच्या 
नियंत्रणाबाहेरील कारणे यामुळे अशा कामकाजामध्ये व्यत्यय किंवा अडथळा आला असेल त्याव्यतिरिक्त , कामकाज स्थगित करण्यास मान्यता देणार नाही : 

परंतु , निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीने कोणताही आक्षेप घेतला असेल त्याबाबत , संबंधित उमेदवारास , त्या आक्षेपाचे 
खंडन करण्यासाठी , वैध नामनिर्देशनांची यादी प्रसिद्ध होण्याच्या लगतपूर्वीच्या दिवसानंतरची नसेल अशी मुदत देण्यात येईल आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी , 
ज्या तारखेपर्यंत कामकाज स्थगित करण्यात आले असेल त्या तारखेस आपला निर्णय नोंदवील. 

( ६ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी, प्रत्येक नामनिर्देशनपत्रावर, ते स्वीकारल्याचाकिंवा ते फेटाळण्याचा आपलानिर्णय पृष्ठांकित करील आणि नामनिर्देशनपत्र 
फेटाळण्यात आले असेल तर , फेटाळण्याच्या आपल्या कारणांच्या संक्षिप्त निवेदनाची लेखी नोंद करील, आणि अशा निवेदनाची एक प्रत संबंधित उमेदवार किंवा 
त्याचा सूचक यांनी मागणी केल्यास देईल . प्रस्तुत निवेदनाची एक प्रत न चुकता राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला पाठविण्यात येईल. 
२६. 

वैध नामनिर्देशनांची यादी प्रसिद्ध करणे 


सर्व नामनिर्देशनपत्रांची छाननी करण्यात आल्यानंतर आणि ते स्वीकारल्याच्या किंवा फेटाळल्याच्या निर्णयाची नोंद करण्यात आल्यानंतर लगेचच , 
निवडणूक निर्णय अधिकारी, ज्यांची नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात आली असतील त्या उमेदवारांची यादी तयार करील. छाननी संपल्यानंतर लगेच, पुढील 
दिवशी निवडणूक निर्णय अधिकारी आपल्या सूचना फलकावर ती यादी लावील आणि ती यादी अशारितीने ज्या दिनांकास आणि ज्या वेळेस लावण्यात आली 
असेल तो दिनांक आणि वेळ यांची नोंद करील : 


.. 


परंतु, अपील प्राधिकाऱ्यापुढे दाखल करण्यात आलेल्या अपिलामध्ये नामनिर्देशनपत्र वैध ठरलेल्या उमेदवारांची नावे निवडणूक निर्णय अधिकारी, वैध 
नामनिर्देशनांच्या यादीत समाविष्ट करण्यास सक्षम असेल. 


२७. अपील : 


(१) नामनिर्देशनपत्र फेटाळण्याबाबतच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही उमेदवारास, ते नामनिर्देशनपत्र 
फेटाळल्याच्या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन दिवसात जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याकडे, आणि ज्यावेळी जिल्हा निवडणूक अधिकारी हे स्वतः 
निवडणूक निर्णय अधिकारी असतील त्यावेळी पणन संचालकाकडे अपील दाखल करता येईल . असे अपील प्राप्त झाल्याचा दिनांकापासून दहा 
दिवसाच्या आत ते निकाली काढतील आणि त्यावरील त्यांचा निर्णय अंतिम असेल . 


( २) निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी नामनिर्देशनपत्र मजुरी व नामंजुरीबाबत दिलेल्या निर्णयाविरूध्द केलेल्या अपिलावरील जिल्हा निवडणूक 
अधिकारी किंवा पणन संचालक यांनी या नियमानुसार दिलेला निर्णय हा अंतिम व निर्णायक असेल. 


२८ . उमेदवारी मागे घेणे : 

( १) कोणत्याही उमेदवारास, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे आपल्या सहीनिशी पाठविलेल्या लेखी नोटिशीद्वारे आपली उमेदवारी पुढीलप्रमाणे मागे 
घेता येईल : 

( अ ) ज्यावेळी नियम २७ नुसार अपील दाखल केलेले नसेल आणि नियम २७ च्या उप नियम (१) मधील तरतुदीनुसार अपिलाची मुदत 
संपल्यानंतर लगेच ; 


( ब) ज्या दिवशी जिल्हा निवडणूक अधिकारी किंवा यथास्थिति पणन संचालक यांनी अपिलावर दिलेल्या निर्णयाच्या दुसऱ्या दिवसापासून . 
( २) उमेदवारी मागे घेण्यासाठी उप नियम ( १) अन्वये निश्चित केलेल्या शेवटच्या दिवशी दुपारी ३-०० वाजण्यापूर्वी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे 
नोटीस पाठविण्यात येईल . 

( ३) ती नोटीस , एकतर उमेदवारास स्वतः किंवा त्याच्या सूचकास जातीने लेखी स्वरूपात देता येईल . 

( ४) उप नियम ( १) अन्वये जिला आपली उमेदवारी मागे घेतल्याची नोटीस देण्यात आली असेल अशा व्यक्तीस , ती नोटीस रद्द करण्याची मुभा देण्यात 
येणार नाही . 


( ५ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी, उमेदवारी मागे घेतल्याच्या नोटीशीचा खरेपणा आणि उप नियम (१) अन्वये ती देणाऱ्या व्यक्तीची ओळख याबाबत 
खात्री पटल्यावर , त्याच्या कार्यालयातील सूचना फलकावर ती नोटीस लावण्याची व्यवस्था करील. 
२९. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी तयार करणे आणि निशाण्यांचे वाटप करणे : 

(१ ) उमेदवारी मागे घेण्याकरिता निश्चित करण्यात आलेल्या शेवटच्या तारखेच्या लगतनंतरच्या दिवशी निवडणूक निर्णय अधिकारी , निवडणूक 
लढविणाऱ्या उमेदवारांची, म्हणजेच ज्यांची नामनिर्देशनपत्रे अंतिमरीत्या स्वीकारण्यात आली असतील आणि ज्यांनी आपली उमेदवारी विहित मुदतीत मागे 
घेतली नसेल अशा उमेदवारांची मराठीत यादी तयार करील आणि ती नमुना-८ मध्ये त्याच्या कार्यालयातील सूचना फलकावर प्रसिद्ध करील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


१३ 


( २) उक्त यादीत, नावे वर्णानुक्रमानुसार समाविष्ट असतील. असा वर्णानुक्रम हा , प्रस्तावकांची, इतर उमेदवारांची आडनावे , आणि नावे यांसह 
उमेदवारांच्या आडनावांच्या संदर्भानुसार निर्धारित करण्यात येईल . 

( ३) मतदान आवश्यक असेल त्याबाबतीत , निवडणूक निर्णय अधिकारी, निवडणूक लढविणाऱ्या उमदेवारांनी आपापल्या नामनिर्देशनपत्रामध्ये व्यक्त 
केलेल्या निशाण्यांच्या पसंतीचा विचार करील, आणि 


( अ) निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारास , व्यवहार्य असेल तेथवर, त्याच्या पसंतीनुरुप वेगवेगळे चिन्ह नेमून देईल , आणि 


( ब ) निवडणूक लढविणाऱ्या एकाहून अधिक उमेदवारांनी एकाच निशाणीसाठी आपली पसंती दर्शविली असेल तेव्हा, प्रथम आलेल्याला प्रथम 
प्राधान्य या तत्त्वावर ती निशाणी नेमून देईल आणि असे नियतवाटप अंतिम असेल. परंतु, जर निवडून द्यावयाच्या एकूण जागांच्या ३० टक्यांपेक्षा 
अधिक उमेदवारांनी एकत्र येऊन गट तयार करून सर्व संबंधित उमेदवारांनी सह्या केलेल्या लेखी सामूहिक अर्जाद्वारे एकाच निशाणीची मागणी केली 

असेल तेव्हा, त्यास निवडणूक निर्णय अधिकारी एक सामायिक निशाणी देईल . 
( ४ ) प्रत्येक उमेदवारास त्याला नेमून देण्यात आलेल्या निशाणीबाबत तात्काळ कळविण्यात येईल आणि राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने पाठविलेला 
त्या निशाणीचा नमुना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडून पुरविण्यात येईल . 
३०. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी : 

निवडणूक निर्णय अधिकारी , निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची, यादी तयार केल्यानंतर लगेच त्या यादीची एक प्रत त्याच्या कार्यालयाच्या सूचना 
फलकावर लावील तसेच त्याची एकेक प्रत निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला, जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याला व संबंधित बाजार समितीला देईल . 
३१. निवडणूक प्रतिनिधींची नेमणूक करणे : 

( १) एखाद्या उमेदवारास, स्वतःचा निवडणूक प्रतिनिधी म्हणून एखाद्या व्यक्तीची नेमणूक करावयाची असल्यास, तो अशी नेमणूक, उप-नियम (३ ) च्या 
तरतुदींच्या अधीन राहून, नमुना -९ मध्ये करील. उमेदवार अशा नेमणुकीसंबंधीची नोटीस निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला नामनिर्देशनपत्र सादर करतेवेळी किंवा 
त्यानंतर अथवा त्यापूर्वी केव्हाही किंवा निशाण्यांच्या वाटपाच्यावेळी, नेमणूक पत्र देऊन किंवा अग्रेषित करून देईल. 

( २) उमेदवार , स्वतःची सही असलेले एक लेखी प्रतिज्ञापत्र निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे दाखल करून निवडणूक प्रतिनिधीची नेमणूक कोणत्याही 
वेळी रद्द करू शकेल. ज्या दिवशी असे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात येईल त्या दिवसापासून अशी नेमणूक रद्द केली जाईल . अशाप्रकारे निवडणूक प्रतिनिधीची 
नेमणूक रद्द करण्यात आली असेल, अथवा त्याचे निधन झाले असेल त्याबाबतीत, मग ही घटना निवडणुकीपूर्वी किंवा निवडणुकीच्या दरम्यान , किंवा 
निवडणुकीनंतर , परंतु उमदेवाराच्या निवडणूक खर्चाचा हिशोब निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे विहित रितीने दाखल करण्यापूर्वी घडलेली असो, उमेदवारास , 

आपला निवडणूक प्रतिनिधी म्हणून अन्य एखाद्या व्यक्तीची नेमणूक करता येईल आणि त्यासंबंधीची नोटीस, पहिल्या निवडणूक प्रतिनिधीच्या बाबतीत ती ज्या 
पद्धतीने देण्यात आली होती त्याच पद्धतीने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला देण्यात येईल . 

( ३) उमेदवारास जिचे नाव मतदार यादीत आहे अशा व्यक्तीची निवडणूक प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक करता येईल. 

( ४ ) जी व्यक्ती कोणत्याही अनर्हतेच्या अधीन, उक्त अधिनियम , नियम किंवा उपविधि याअन्वये मतदार म्हणून अनर्ह असेल अशा कोणत्याही 
व्यक्तीची, जोपर्यंत ती अनर्ह असणे चालू असेल तोपर्यंत किंवा तिचे नाव , ज्या मतदारसंघाकरिता उमेदवार नामनिर्देशित करण्यात आला असेल त्या 
मतदारसंघाच्या मतदार यादीत नसेल तोपर्यत , अशा कोणत्याही व्यक्तीची निवडणूक प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती केली जाणार नाही. 
३२. मतदान प्रतिनिधीची आणि मतमोजणी प्रतिनिधीची नेमणूक 

( १) जिचे मतदान घेतले जाणार असेल अशा निवडणुकीत, निवडणूक लढविणाऱ्या कोणत्याही उमेदवारास , प्रत्येक मतदान केंद्रावर , अशा उमेदवाराचा 
मतदान प्रतिनिधी आणि मतमोजणी प्रतिनिधी म्हणून काम करण्यासाठी, ज्यांचे नाव मतदार यादीत आहे असा एक प्रतिनिधी आणि एक बदली प्रतिनिधी यांची 
नेमणूक करता येईल . अशी नेमणूक उमेदवाराच्या सहीने नमुना- १० मधील लेखी पत्राद्वारे करण्यात येईल . 

( २) उमेदवार ते नेमणुकीचे पत्र मतदान प्रतिनिधीला देईल व तो प्रतिनिधी ते मतदानासाठी निश्चित केलेल्या तारखेस मतदान केंद्राध्यक्षास सादर करील 
आणि त्याच्या समक्ष, त्यात अंतर्भूत असलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर सही करील. मतदान केंद्राध्यक्ष, त्याला सादर केलेले ते पत्र स्वतःच्या ताब्यात ठेवील. मतदान 
प्रतिनिधीने या नियमाच्या तरतुदींचे पालन केलेले असल्याखेरीज, त्याला मतदान केंद्रावरील कोणतेही काम पार पाडण्यास परवानगी देण्यात येणार नाही . 

( ३) मतदान प्रतिनिधींना, उमेदवाराने, नमुना- १० मध्ये दिलेल्या प्राधिकारानुसार मतमोजणी प्रतिनिधी म्हणून काम करता येईल . 

( ४ ) निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारास, आपल्या सहीने, नमुना- १० मधील दोन प्रतीतील लेखी पत्राद्वारे त्याचे मतमोजणी प्रतिनिधी म्हणून काम 
करण्यासाठी, दोनपेक्षा अधिक नसतील इतक्या प्रतिनिधींची नेमणूक करता येईल. मतमोजणीस प्रारंभ करण्यापूर्वी उमेदवार , अशा मतमोजणी प्रतिनिधींच्या 
नेमणुकीबाबतची सूचना, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला, नेमणुकीबाबतचे पत्र त्या अधिकाऱ्याकडे अग्रेषित करून देईल. उमेदवार नेमणूक पत्राची दुसरी प्रत 
मतमोजणी प्रतिनिधीलाही देईल . असा मतमोजणी प्रतिनिधी, मतमोजणीकरिता निश्चित केलेल्या तारखेस, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यास ती प्रत सादर करील 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


आणि तिच्यात अंतर्भूत असलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर त्याच्या समक्ष सही करील. निवडणूक निर्णय अधिकारी त्याला सादर केलेली दुसरी प्रत स्वतःच्या अभिरक्षेत 
ठेवून घेईल. कोणत्याही मतमोजणी प्रतिनिधीस, त्याने या तरतुदींचे पालन केलेले असल्याखेरीज, मतमोजणीसाठी निश्चित केलेल्या जागी कोणतेही कार्य पार 
पाडण्यास परवानगी देण्यात येणार नाही. 


३३. मतदानापूर्वी उमेदवाराचे निधन होणे : 

निवडणूक लढविणाऱ्या एखाद्या उमेदवाराचेनिधन झाल्यास आणि त्याच्या मृत्यूची बातमी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला मतदानास प्रारंभ होण्यापूर्वी 
मिळाली असेल तर, निवडणूक निर्णय अधिकारी, उमेदवाराच्या मृत्यूच्या वस्तुस्थितीबद्दल खात्री पटल्यावर , मतदानाबाबत प्रत्यादेश देईल आणि राज्य सहकारी 
निवडणूक प्राधिकरणाला निवडणुकीच्या संदर्भातील कार्यवाहीसह त्याबाबत कळवील आणि, निवडणुकीसंदर्भातील सर्व कामकाजास, नवीन निवडणूक 
असल्याप्रमाणे सर्व बाबतीत , नव्याने प्रारंभ करण्यात येईल : 

परंतु, मतदानाबाबत प्रत्यादेश देताना जो निवडणूक लढविणारा उमेदवार होता अशा कोणत्याही व्यक्तीच्या बाबतीत, आणखी नामनिर्देशन करण्याची 
आवश्यकता असणार नाही : 

परंतु आणखी असे की, मतदानाबाबत प्रत्यादेश देण्यापूर्वी, जिने नियम २८ अन्वये आपली उमेदवारी मागे घेतल्याची नोटीस दिली असेल अशी कोणतीही 
व्यक्ती, अशा प्रत्यादेशानंतर, निवडणुकीसाठी उमेदवार म्हणून नामनिर्देशित केली जाण्यास पात्र असणार नाही : 

परंतु तसेच की, ज्या उमेदवाराचे नामनिर्देशन प्रत्यादेश देण्यापूर्वी स्वीकारले आहे त्या उमेदवाराची उमेदवारी मागे घेण्याची कोणतीही नवीन नोटीस 
निवडणूक निर्णय अधिकारी अशा प्रत्यादेशानंतरच्या निवडणुकीसाठी स्वीकारणार नाही. 


३४. बिनविरोध निवडणे : 


नियम २८ अन्वये ज्या मुदतीच्या आत उमेदवारी मागे घेता येईल ती मुदत संपल्यानंतर ज्यांचे नामनिर्देशन स्वीकारण्यात आले आहे अशा मतदार 
संघातील उमेदवारांची संख्या ही , भरावयाच्या जागांच्या संख्येएवढी अथवा त्यापेक्षा कमी असेल तर, निवडणूक निर्णय अधिकारी ती जागा किंवा यथास्थिति , त्या 
त्या प्रमाणातील जागा भरण्यासाठी असा उमेदवार किंवा असे सर्व उमेदवार यथोचितरीत्या निवडून आले असल्याचे तात्काळ जाहीर करील आणि नमुना - ११ 
मध्ये प्रतिज्ञापत्र करून ते प्रमाणित करील आणि , राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणास त्याबाबत कळवील . 


. 


भाग सहा 


मतदानाची गोपनीयता 


३५. मतदानाची गोपनीयता राखणे : 


प्रत्येक अधिकारी , लिपीक , प्रतिनिधी किंवा इतर व्यक्ती जे मतदानाचेकिंवा मतमोजणीचे वेळी कर्तव्य पार पाडीत असतील त्यांनी गोपनीयता सांभाळली पाहिजे 
तसेच काही विशिष्ट कारणासाठी दिलेल्या अधिकाराशिवाय किंवा कोणत्याही कायद्यान्वये अधिकार असल्याखेरीज गोपनीयता सांभाळण्यासाठी मदत केली पाहिजे . 
तसेच गोपनीयतेचा भंग करता कामा नये . 


भाग सात 


मतदान 


३६. लढविण्यात आलेल्या निवडणुकीत मतदान करण्याची रीत : 

( १) कलम ३४ द्वारे अंतर्भूत करण्यात आल्याखेरीज अन्य बाबतीत , मतदान घेण्यात येईल . 

( २) जेथे मतदान घेण्यात येते त्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये, यात यापुढे तरतूद केलेल्या रितीने मतपत्रिकेद्वारे किंवा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राने मते देण्यात 
येतील आणि बदली व्यक्तीमार्फत कोणतीही मते स्वीकारण्यात येणार नाहीत . 


( ३ ) प्रत्येक मतदाराला सबंधित जागेकरिता एका उमेदवाराला मत देण्याचा अधिकार राहील . 


३७. मतपेटी किंवा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र : 

प्रत्येक मतपेटी किंवा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र हे, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून मान्यता देण्यात येईल अशा स्वरूपाचे असेल . 
३८. मतपत्रिकेचा नमुना : 

प्रत्येक मतपत्रिका नमुना-१२ मध्ये असेल आणि उमेदवारांची नावे, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांच्या यादीत ती ज्या क्रमाने असतील त्याच क्रमाने 
मतपत्रिकेवर लावण्यात येतील . उमेदवाराला एखादे टोपण नाव असल्यास त्याचा समावेश करण्यात येईल. तथापि , दोन किंवा त्याहून अधिक उमेदवारांचे नाव 
सारखेच असेल तर , त्यांचा व्यवसाय किंवा निवासस्थान याची त्यापुढे भर घालून किंवा, निवडणूक निर्णय अधिकारी ठरवील अशा इतर कोणत्याही रितीने 
त्यातील फरक दाखविला जाईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


१५ 


३ ९ . मतदान केंद्रांवरील व्यवस्था : 


. 


(१) प्रत्येक मतदान केंद्राच्या बाहेरील बाजूस पुढील गोष्टी प्रदर्शित करण्यात येतील : 

( अ ) ज्या क्षेत्राच्या मतदान केंद्रावर मतदारांना मतदान करण्याचा हक्क असेल ते क्षेत्र आणि ज्या मतदान केंद्रात एकाहून अधिक मतदान केंद्र 
असतील, अशा प्रत्येक मतदान केंद्रनिहाय , अशा केंद्रांसाठी नेमून दिलेल्या मतदारांचा तपशील विनिर्दिष्ट करणारी एक नोटीस , आणि 

( ब) निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांच्या त्यांना नेमून दिलेल्या निशाण्यांसह त्यांच्या यादीची एक प्रत . 
( २) प्रत्येक मतदान केंद्रामध्ये , ज्यात मतदारांना, कोणाच्याही निरीक्षणाविना त्याची मते नोंदविता येतील असे एक किंवा अधिक मतदान कक्ष उभारण्यात 
येतील . 


( ३) निवडणूक निर्णय अधिकारी, प्रत्येक मतदान केंद्राला पुरेशा प्रमाणात मतपेट्या किंवा इलेक्ट्रोनिक मतदान यंत्रे , मतपत्रिका , अशा मतदान केंद्रात ज्या 
क्षेत्रातील मतदारांना मतदानाचा हक्क आहे त्या मतदान क्षेत्रातील किंवा क्षेत्रांतील मतदारांच्या यादीच्या प्रती, मतपत्रिकांवर विभेदक खुणेचा ठसा 
उमटविण्यासाठी साधने आणि मतपत्रिकांवर खूण करण्यासाठी मतदारांना आवश्यक असलेल्या वस्तू पुरवील. निवडणूक निर्णय अधिकारी , प्रत्येक मतदान 
केंद्राला, अशा मतदान केंद्रात मतदान घेण्यासाठी आवश्यक असतील अशी इतर साधनसामग्री आणि उपसाधनेही पुरवील. 
४०. मतदान केंद्रात प्रवेश : 


मतदान केंद्राध्यक्ष, मतदान केंद्रात कोणत्याही एका वेळी प्रवेश देण्यासाठी मतदारांचे प्रमाण नियमित करील आणि पुढील व्यक्तींव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींना प्रवेश 
देणार नाही : 


( अ ) मतदान अधिकारी : 


( ब) निवडणुकीशी संबंधित कामावर असलेले लोकसेवक ; 
( क ) निवडणूक अधिकारी किंवा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या व्यक्ती ; 


( ड ) उमेदवार , त्यांचे निवडणूक प्रतिनिधी आणि नियम ३२ च्या तरतुदींस अधीन राहून , प्रत्येक उमेदवाराचा एक मतदान प्रतिनिधी ; 


( ई ) मतदाराबरोबर असलेले कडेवरील मूल ; 


( फ ) मदतीशिवाय ज्याला हालचाल करता येत नाही अशा, अंध किंवा अपंग मतदारासोबत असलेली एखादी व्यक्ती ; 


. 


( ग) मतदाराची ओळख पटविण्याच्या प्रयोजनासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा मतदान केंद्राध्यक्ष नियुक्त करील अशा इतर व्यक्ती. 
४१. मतदानासाठी मतपेट्या तयार करणे : 

( १) मतपेटीच्या सुरक्षिततेसाठी एखादी कागदी मोहोर वापरात आणण्यात आली असेल त्याबाबतीत, मतदान केंद्राध्यक्ष, त्या कागदी मोहोरेवर आपली 
स्वतःची सही करील आणि उपस्थित असलेल्या मतदान प्रतिनिधींपैकी ज्यांची त्यावर सह्या करण्याची इच्छा असेल त्यांच्या सह्या घेईल . 

( २) मतदान केंद्राध्यक्ष , त्यानंतर अशा रितीने स्वाक्षरित केलेली कागदी मोहोर , तिच्यासाठी मतपेटीत ठेवलेल्या जागी लावील आणि त्यानंतर त्या 
मतपेटीत मतपत्रिका टाकण्यासाठी फट उघडी राहील अशा रितीने ती पेटी सुरक्षित आणि मोहोरबंद करील. 

( ३ ) मतपेटी सुरक्षित करण्यासाठी वापरण्यात आलेली मोहोर व अशा रितीने लावण्यात येईल की , जेणेकरुन पेटी बंद केल्यानंतर मोहोर तोडल्याशिवाय 
ती उघडता येऊ शकणार नाही . 


( ४ ) मतपेटी सुरक्षित करण्यासाठी कागदी मोहोरांचा वापर करणे आवश्यक नसेल त्याबाबतीत, मतदान केंद्राध्यक्ष , मतपेटीत मतपत्रिका टाकण्यासाठी 
फट उघडी राहील अशारितीने मतपेटी सुरक्षित व मोहोरबंद करील आणि उपस्थित असलेल्या मतदान प्रतिनिधींना, त्यांची इच्छा असल्यास, त्यांच्या मोहोरा 
लावण्यास परवानगी देईल . 


( ५ ) मतदान केंद्रात वापरण्यात आलेल्या प्रत्येक मतपेटीला आतून आणि बाहेरून दोन्ही बाजूस , पुढील गोष्टी चिन्हांकित असलेल्या मोहोरा लावलेल्या 
असल्या पाहिजेत : 


( अ) मतदारसंघाचा अनुक्रमांक , कोणताही असल्यास आणि त्याचे नाव ; 
( ब ) मतदान केंद्राचा अनुक्रमांक आणि त्याचे नाव ; 
( क ) मतदान संपल्यावर मतपेटीच्या केवळ बाहेरील बाजूकडील खूणचिठ्ठीवर लिहावयाचा आहे असा मतपेटीचा अनुक्रमांक , आणि 

( ड ) मतदानाच दिनांक . 
( ६ ) मतदानास प्रारंभ होण्याच्या लगतपूर्वी, मतदान केंद्राध्यक्ष, उपस्थित मतदान प्रतिनिधींना आणि इतर व्यक्तींना मतपेटी रिकामी असल्याचे आणि 
तिच्यावर, या नियमांच्या उप -नियम ( ५ ) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या खूणचिठ्ठ्या असल्याचे दाखवील. 


१६ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


( ७) त्यानंतर मतपेटी बंद करून मोहोरबंद आणि सुरक्षित करण्यात येईल आणि ती , मतदान केंद्राध्यक्ष आणि मतदान प्रतिनिधी यांच्या नजरेसमोर राहील 
अशा जागी ठेवण्यात येईल . 


४२ . मतदानासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र तयार करणे : 

जर इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रामार्फत मतदान घेण्याचे ठरविलेले असेल तर , या नियमानुसार तांत्रिकदृष्ट्या जितपत शक्य असेल तितपत राज्य सहकारी 
निवडणूक प्राधिकरणाकडून त्याबाबतची कार्यपद्धती विनिर्दिष्ट करण्यात येईल. 


४३. मतदारांची ओळख पटविणे : 


( १) मतदान केंद्राध्यक्षास मतदान केंद्रावर मतदारांची ओळख पटविण्यासाठी किंवा मतदान घेताना त्याला सहाय्य करण्यासाठी, त्यास योग्य वाटेल अशा 
व्यक्तींची नियुक्ती करता येईल . 

( २) प्रत्येक मतदार मतदान केंद्रात प्रवेश करतेवेळी, भारताचा निवडणूक आयोग,केंद्र सरकार अथवा राज्य शासन यांच्याकडून विहित करण्यात आलेला 
छायाचित्र असलेला ओळखीचा पुरावा स्वतः जवळ बाळगील . 

( ३ ) प्रत्येक मतदार मतदान केंद्रात प्रवेश करील तेव्हा, मतदान केंद्राध्यक्ष किंवा याबाबत त्याने प्राधिकृत केलेला मतदान अधिकारी मतदाराचे नाव आणि 
इतर तपशील मतदार यादीतील संबंधित नोंदीशी ताडून पाहील आणि त्यानंतर मतदाराचा अनुक्रमांक , नाव, इतर तपशील पुकारील. 

( ४ ) एखाद्या व्यक्तीच्या , मतपत्रिका मिळविण्याच्या अधिकाराबाबत निर्णय घेताना, मतदान केंद्राध्यक्ष किंवा यथास्थिति , मतदान अधिकारी , मतदार 
यादीतील कोणत्याही नोंदीतील लेखन वा मुद्रण दोषांकडे, ज्या मतदाराशी ती नोंद संबंधित आहे तो मतदार आणि ती व्यक्ती एकच आहे याबाबत त्यांची खात्री 
झाली तर, दुर्लक्ष करील . 
४४. ओळखीबाबत आक्षेप घेणे : 


. 


, 


. 


( १) कोणत्याही मतदान प्रतिनिधीस , आपण विशिष्ट मतदार आहोत असा दावा करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीच्या ओळखीबाबत , मतदान केंद्राध्यक्षाकडे अशा 
प्रत्येक आक्षेपासाठी ५० रुपये याप्रमाणे रोख रक्कम जमा करून आक्षेप घेता येईल . 


( २ ) अशी रक्कम त्या व्यक्तीने जमा केल्यावर, मतदान केंद्राध्यक्ष , 

( अ ) जिला आक्षेप घेतलेला आहे , त्या व्यक्तीस तोतयेगिरीबद्दल होणाऱ्या शास्तीसंबंधी इशारा देईल ; 

( ब) मतदार यादीतील संबंधित नोंद संपूर्णपणे वाचील आणि त्या नोंदीत निर्दिष्ट केलेली व्यक्ती तीच आहे किंवा काय याबाबत तिच्याकडे 
विचारणा करील ; 


( क ) नमुना क्रमांक- १३– मधील आक्षेपित मतदारांच्या यादीत तिचे नाव आणि पत्ता नोंदवील ; आणि 


• 


( ड ) उक्त यादीत तिची सही करण्यास तिला फर्मावील . 


( ३ ) त्यानंतर मतदान केंद्राध्यक्ष , आक्षेपाबाबत संक्षिप्त चौकशी करील आणि त्यास त्या प्रयोजनासाठी 


( अ ) आक्षेप घेणाऱ्या व्यक्तीस आक्षेपाबाबत पुरावा दाखल करण्यास आणि जिच्याबाबत आक्षेप घेतलेला असेल त्या व्यक्तीस तिच्या 
ओळखीबाबतचा पुरावा दाखल करण्यास भाग पाडता येईल ; 

( ब ) आक्षेप घेतलेल्या व्यक्तीस , तिची ओळख पटवून देण्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक असलेला कोणताही प्रश्न विचारता येईल 


आणि तिला शपथेवर उत्तर देण्यास भाग पाडता येईल ; आणि 


.. 


( क ) आक्षेप घेतलेल्या व्यक्तीस आणि साक्षीपुरावा देऊ करणाऱ्या इतर कोणत्याही व्यक्तीस शपथ घेण्यास लावता येईल. 
( ४ ) जर, चौकशीनंतर , मतदान केंद्राध्यक्षास, आक्षेप सिद्ध झालेला नाही असे वाटल्यास तो, जिच्याबाबत आक्षेप घेतलेला असेल त्या व्यक्तीस मतदानाची 
परवानगी देईल आणि आक्षेप सिद्ध झालेला आहे असे त्यास वाटल्यास आक्षेप घेतलेल्या व्यक्तीस मतदान करण्यास मनाई करता येईल 
( ५ ) जर मतदान केंद्राध्यक्षाच्या मते आक्षेप क्षुल्लक स्वरूपाचा असेल किंवा सद्भावनापूर्वक घेण्यात आला नसेल तर , तो उप -नियम (१) अन्वये ठेवलेली 
अनामत रक्कम निवडणूक निधीमध्ये जमा करण्यात यावी असा निदेश देईल आणि इतर कोणत्याही बाबतीत, तो चौकशी करून आक्षेप घेणाऱ्या व्यक्तीस 
ती रक्कम परत करील. 


४५. तोतयेगिरीविरुद्ध खबरदारी घेणे : 


( १ ) मतदारांच्या तोतयेगिरीस प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने , ज्याच्या ओळखीबाबत मतदान केंद्राध्यक्ष किंवा, यथास्थिति , मतदान अधिकारी याची खात्री 
पटली असेल असा प्रत्येक मतदार , मतदान केंद्राध्यक्षाला किंवा मतदान अधिकाऱ्याला आपल्या डाव्या अंगठ्याची तपासणी करण्यास आणि त्यावर पक्क्या 
शाईची खूण करण्यास परवानगी देईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


१७ 


( २) जर कोणताही मतदार उपनियम ( १) अनुसार , त्याच्या डाव्या अंगठ्याचेनिरीक्षण करू देण्यास किंवा त्यावर खूण करू देण्यास नकार देईल किंवा 
त्याच्या डाव्या अंगठ्यावर आधीच अशी खूण केलेली असेल किंवा शाईची खूण काढून टाकण्याच्या हेतूने तो कोणतेही कृत्य करील तर, त्यास कोणतीही 
मतपत्रिका दिली जाणार नाही किंवा मतदान करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही . 


( ३ ) मतदाराच्या डाव्या अंगठ्यासंबंधीचा या नियमातील कोणताही निर्देश हा , जर मतदाराला डावा अंगठा नसेल तर त्याबाबतीत त्याच्या डाव्या हाताच्या 
इतर कोणत्याही बोटासंबंधीचा निर्देश आहे असे समजले जाईल आणि त्याच्या डाव्या हाताची सर्व बोटेच नसतील त्या बाबतीत , तो त्याच्या उजव्या हाताचा 
अंगठा किंवा इतर कोणतेही बोट यासंबंधीचा निर्देश आहे असे समजले जाईल आणि दोन्ही हातांची सर्व बोटे नसतील त्या बाबतीत त्याला असलेल्या त्याच्या 
डाव्या किंवा उजव्या हाताचे टोक यासंबंधीचा निर्देश आहे , असे समजले जाईल . 


४६. मतपत्रिका देणे : 


( १) मतदान सुरु करण्यासाठी निश्चित केलेल्या वेळेपूर्वी कोणत्याही मतदारास कोणतीही मतपत्रिका देण्यात येणार नाही . 

( २) मतदान समाप्त होण्याच्या वेळी मतदान केंद्रावर जे मतदार उपस्थित असतील त्यांच्याखेरीज , इतर कोणत्याही मतदारास , मतदान समाप्तीसाठी 
निश्चित केलेल्या वेळेनंतर कोणतीही मतपत्रिका देण्यात येणार नाही. अशा मतदारांना मतदान संपल्यानंतरही त्यांची मते नोंदविण्याची परवानगी देण्यात येईल . 


( ३) मतदाराला मतपत्रिका देण्यापूर्वी प्रत्येक मतपत्रिकेवर 


( अ ) जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी निदेश देईल अशा विभेदक चिन्हाचा शिक्का मारण्यात येईल; आणि 


- 


( ब ) तिच्या मागच्या बाजूस मतदान केंद्राध्यक्ष पूर्ण स्वाक्षरी करील. 
( ४ ) मतदाराला मतपत्रिका देतेवेळी, मतदान अधिकारी, नोंद करण्यासाठी स्वतंत्रपणे ठेवलेल्या मतदारांच्या यादीच्या प्रतीमध्ये त्या मतदाराच्या नावासमोर 
मतपत्रिकेच्या अनुक्रमांकाची नोंद करील . 

( ५ ) उपनियम ( ४ ) मध्ये तरतूद केली असेल ते खेरीजकरुन, मतदान केंद्रातील कोणतीही व्यक्ती, विशिष्ट मतदारांना दिलेल्या मतपत्रिकांचे अनुक्रमांक 
टिपून घेणार नाही. 


४७. मतदानाची कार्यपद्धती : 


( १) मतपत्रिका मिळाल्यावर , मतदार ताबोडतोब 

( एक ) मतदान कक्षांपैकी एका मतदान कक्षाकडे जाईल ; 
( दोन ) ज्या उमेदवाराला मत देण्याची त्याची इच्छा असेल त्या उमेदवाराच्या निशाणीवर किंवा तिच्याजवळ , त्याला त्या प्रयोजनासाठी पुरविण्यात 
आलेल्या साधनाने खूण करील ; 
( तीन ) आपले मत दिसू नये यासाठी मतपत्रिकेची घडी करील ; 


( चार ) आवश्यक वाटल्यास , मतपत्रिकेवरील विभेदक चिन्ह मतदान केंद्राध्यक्षास दाखवील ; 


( पाच ) घडी केलेली मतपत्रिका मतपेटीत टाकील 


४८ . 


( सहा) मतदान केंद्रातून निघून जाईल. 
( २ ) एक मतदार मतदान कक्षात असताना दुसऱ्या कोणत्याही मतदारास आत प्रवेश देण्यात येणार नाही . 

अंध किंवा अपंग मतदारांच्या मताची नोंदणी : 

( १) अंधत्वामुळे किंवा इतर शारीरिक अपंगत्वामुळे एखाद्या मतदारास मतपत्रिकेवरील निशाण्या ओळखणे अशक्य आहे किंवा सहाय्याशिवाय मतपत्रिकेवर 
खूण करणे अशक्य आहे याविषयी मतदान केंद्राध्यक्षाची खात्री पटली असेल तर , मतदान केंद्राध्यक्ष, त्या मतदारास , त्याच्यावतीने व त्याच्या इच्छोनुसार, 
मतपत्रिकेवर मत नोंदविण्यासाठी आणि आवश्यक असल्यास , मत गुप्त राहावे म्हणून मतपत्रिकेची घडी करून ती मतपेटीत टाकण्यासाठी , ज्याचे वय १८ 
वर्षांहून कमी नाही असा एखादा सोबती मतदान कक्षात त्याच्याबरोबर नेण्यास परवानगी देईल : 

परंतु , कोणत्याही व्यक्तीस कोणत्याही मतदान केंद्रावर त्याच दिवशी एकाहून अधिक मतदारांचा सोबती म्हणून काम करण्यास परवानगी दिली जाणार 
नाही : 


. 


. 


परंतु , आणखी असे की , या नियमान्वये कोणत्याही दिवशी, मतदाराचा सोबती म्हणून काम करण्यास एखाद्या व्यक्तीस परवानगी देण्यापूर्वी, त्याने 
मतदाराच्या वतीने नोंदविलेले मत तो गुप्त ठेवील आणि त्याने त्याच दिवशी यापूर्वी दुसऱ्या एखाद्या मतदाराचा सोबती म्हणून कोणत्याही मतदान केंद्रावर काम 
केलेले नाही, असे त्याने नमुना-१४ मध्ये जाहीर करणे आवश्यक असेल. 

( २) मतदान केंद्राध्यक्ष, या नियमाखालील अशा सर्व प्रकरणांची नोंद नमुना-१५ मध्ये ठेवील . 
भाग चार - ब - ३५४-३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


४ ९ . खराब झालेल्या आणि परत केलेल्या मतपत्रिका : 

( १) एखाद्या मतदाराने अनवधानाने आपली मतपत्रिका, अशा रीतीने वापरली असेल की , मतपत्रिका म्हणून तिचा सोयीस्करपणे वापर करणे शक्य नसेल 
तर , त्या मतदारास ती मतदान केंद्राध्यक्षाकडे परत करता येईल आणि ही गोष्ट अनावधानाने घडल्याबद्दल केंद्राध्यक्षाची खात्री पटवून दिल्यानंतर त्याला दुसरी 
मतपत्रिका देण्यात येईल आणि अशा परत केलेल्या मतपत्रिकेवर मतदान केंद्राध्यक्ष " खराब झाली, रद्द केली ” असा मजकूर लिहील (चिन्हाकित करील ). 

( २) एखाद्या मतदाराने मतपत्रिका मिळाल्यावर तिचा उपयोग न करण्याचे ठरविल्यास , तो , ती मतपत्रिका मतदान केंद्राध्यक्षाकडे परत करील आणि अशा 
रीतीने परत केलेल्या मतपत्रिकेवर मतदान केंद्राध्यक्ष " परत केलेली - रद्द केलेली ” असा मजकूर लिहील ( असे चिन्हाकित करील ). 

( ३ ) उपनियम (१) किंवा उपनियम ( २ ) अन्वये रद्द करण्यात आलेल्या सर्व मतपत्रिका वेगळ्या पाकिटात ठेवण्यात येतील . 
५०. दुबार नोंदलेली मते : 

( १) आपण अमुक एक मतदार आहोत असे सांगून एखादी व्यक्ती मतदान करून गेल्यानंतर, जर दुसरी एखादी व्यक्ती आपण तोच विशिष्ट मतदार 
आहोत असे सांगून मतपत्रिकेची मागणी करील तर , त्या व्यक्तीस स्वतःची ओळख पटवून देण्यासंबंधात , मतदान केंद्राध्यक्ष विचारील, अशा प्रश्नांची 
समाधानकारक उत्तरे दिल्यानंतर, या नियमांच्या पुढील तरतुदींना अधीन राहून, इतर कोणत्याही मतदाराप्रमाणे ( यात यापुढे “ दुबार नोंदलेल्या मतपत्रिका " 
असा निर्देश करण्यात आला आहे ) मतपत्रिकेवर खूण करण्याचा हक्क असेल. 

( २ ) अशी प्रत्येक व्यक्ती , दुबार नोंदलेली मतपत्रिका मिळण्यापूर्वी, नमुना-१६ मधील सूचीतील तिच्याशी संबंधित नोंदीसमोर आपल्या नावाची सही 


करील. 


( ३ ) दुबार नोंदलेली मतपत्रिका, मतदानासाठी वापरण्यात येणाऱ्या इतर मतपत्रिकांप्रमाणेच असेल; फक्त 

( अ) ती मतदान केंद्रावर उपयोगात आणण्यासाठी देण्यात आलेल्या मतपत्रिकांच्या गठ्ठयातील शेवटच्या क्रमांकाची असेल; आणि 

( ख) तिच्या मागच्या बाजूवर मतदान केंद्राध्यक्षांने “ दुबार नोंदलेली मतपत्रिका ” असे स्वतः लिहून त्यावर स्वतःची सही केलेली असेल. 
( ४ ) दुबार नोंदलेल्या मतपत्रिकेवर मतदान कक्षात जाऊन खूण केल्यावर , मतपत्रिकेची घडी घालून मतदार ती मतपत्रिका, मतपेटीत न टाकता मतदान 
केंद्राध्यक्षाकडे देईल, व मतदान केंद्राध्यक्ष ती मतपत्रिका त्या प्रयोजनासाठी ठेवलेल्या लिफाफ्यात ठेवील . 
५१. मतदान समाप्त करणे : 

( १ ) मतदान केंद्राध्यक्ष , नियम १८ अन्वये याबाबतीत निश्चित करण्यात आलेल्या वेळी मतदान केंद्र बंद करील आणि त्यानंतर कोणत्याही मतदाराला 
मतदान केंद्रात प्रवेश देणार नाही : 

परंतु, मतदान केंद्र बंद होण्यापूर्वी, तेथे हजर असलेल्या सर्व मतदारांना मतदान करू देण्यात येईल. 

( २) मतदान केंद्र बंद होण्यापूर्वी एखादा मतदार तेथे हजर होता किंवा कसे असा प्रश्न उद्भवल्यास, त्या बाबतीत मतदान केंद्राध्यक्ष निर्णय देईल आणि 
त्याचा निर्णय अंतिम असेल . 
५२. मतदानानंतर मतपेट्या मोहोरबंद करणे : 

( १) मतदान समाप्त झाल्यानंतर व्यवहार्य असेल तेथवर , मतदान केंद्राध्यक्ष कोणत्याही उमेदवारांच्या किंवा त्यांच्या मतदान प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत 
मतपेटीची फट बंद करील आणि फट बंद करण्यासाठी मतपेटीला कोणतीही यांत्रिक कळ नसेल तर तो , ती फट मोहोरबंद करील आणि हजर असलेल्या 
कोणत्याही मतदान प्रतिनिधींना त्याची स्वतःची मोहोर लावण्यास परवानगी देईल . 

( २) त्यानंतर ती मतपेटी मोहोरबंद करण्यात येईल व सुरक्षित ठेवली जाईल. 

( ३) पहिली मतपेटी भरल्यामुळे दुसऱ्या मतपेटीचा उपयोग करणे भाग पडले तर , दुसऱ्या मतपेटीचा उपयोग करण्यापूर्वी प्रथम पहिली मतपेटी उपनियम 
(१) व ( २) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे बंद करून मोहोरबंद केली जाईल ; व सुरक्षित ठेवली जाईल . 
५३. मतपत्रिकांचा हिशेब : 

( १) मतदान संपल्यांनतर मतदान केंद्राध्यक्ष, मतपत्रिकांच्या हिशेबाची नोंद नमुना क्रमांक- १७ मध्ये करील व तो नमुना निराळ्या पाकिटात भरून त्यावर 
मतपत्रिकांचा हिशेब ” असे शब्द लिहील . 

( २) एखाद्या मतदान प्रतिनिधीची, मतपत्रिकांच्या हिशेबात केलेल्या नोंदीची सत्य प्रत घेण्याची इच्छा असेल तर , मतदान केंद्राध्यक्ष त्याला तसे करण्याची 
परवानगी देईल व सत्य प्रत म्हणून ती साक्षांकित करील . 
५४. इतर पाकिटे मोहोरबंद करणे : 
(१) मतदान केंद्राध्यक्ष नंतर पुढीलप्रमाणे निरनिराळी पाकिटे तयार करील : 
( अ ) खुणा केलेली मतदारांच्या यादीची प्रत ; 
( ब ) न वापरलेल्या मतपत्रिका ; 
( क ) खराब झालेल्या व परत केलेल्या मतपत्रिका ; 
( ड ) दुबार नोंदलेल्या मतपत्रिका आणि दुबार नोंदलेल्या मतपत्रिकांची यादी असलेला लिफाफा 
( ई ) आक्षेपित मतांची यादी; आणि 
( फ ) निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निदेशानुसार मोहोरबंद पाकिटात ठेवावयाची इतर कोणतीही कागदपत्रे . 

( २ ) असे प्रत्येक पाकीट , मतदान केंद्राध्यक्षाची आणि उपस्थित असणाऱ्या मतदान प्रतिनिधींपैकी मोहोर लावण्याची ज्यांची इच्छा असेल अशा 
प्रतिनिधींची मोहोर लावून , मोहोरबंद करण्यात येईल . 


“ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


१ ९ 


५५. मतपेट्या, पाकिटे इत्यादी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे पाठविणे : 

(१) त्यानंतर मतदान केंद्राध्यक्ष, खालील वस्तू, निवडणूक निर्णय अधिकारी निदेश देईल त्या ठिकाणी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या स्वाधीन करील 
किंवा स्वाधीन करण्याची व्यवस्था करील , 


( अ ) मतपेट्या 


( ब ) मतपत्रिकांचा हिशेब ; 
( क ) नियम ५४ मध्ये निर्दिष्ट केलेली, मोहोरबंद केलेली पाकिटे ; आणि 

( ड ) मतदानाच्या वेळी वापरलेली इतर सर्व कागदपत्रे . 
( २) मतमोजणी सुरु होईपर्यंत , निवडणूक निर्णय अधिकारी सर्व मतपेट्या, पाकिटे आणि इतर कागदपत्रे यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी आणि त्यांच्या 
सुरक्षित अभिरक्षेसाठी पुरेशी व्यवस्था करील . 
५६. मतपेट्या नष्ट इत्यादी झाल्यास नव्याने मतदान घेणे : 
( १) जर एखाद्या निवडणुकीच्या वेळी, 

( अ) एखाद्या मतदान केंद्रावर उपयोगात आणलेली कोणतीही मतपेटी, मतदान केंद्राध्यक्ष किंवानिवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या अभिरक्षेतून 
बेकायदेशीरपणे काढून घेण्यात आली किंवा ती अपघाताने किंवा हेतुपूर्वक नष्ट करण्यात आली किंवा गहाळ करण्यात आलीकिंवा त्या मतदान केंद्रावर 
निकाल निश्चित ठरवणे अशक्य होईल इतक्या प्रमाणात तिची नासधूस करण्यात आली किंवा तीत ढवळाढवळ करण्यात आली; किंवा 

( ब) जिच्यामुळे मतदानावर अनिष्ट परिणाम घडण्याची शक्यता असेल अशी कोणतीही चूक किंवा नियमबाह्यता कार्यपद्धतीत घडली, तर 
निवडणूक निर्णय अधिकारी ती गोष्ट जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांना ताबडतोब कळवील . 

( २) जिल्हा निवडणूक अधिकारी असा अहवाल मिळाल्यावर किंवा या नियमातील उप नियम (१) सर्व महत्त्वपूर्ण परिस्थिती विचारात घेतल्यानंतर, 
किंवा या नियमातील उप -नियम ( १) मध्ये उल्लेखिलेली परिस्थिती स्वतः विचारात घेऊन आणि राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या सर्वसाधारण 
अथवा विशेष आदेशांना अधीन राहून , एकतर 

( अ) त्या मतदान केंद्रावरील मतदान निरर्थक असल्याचे घोषित करील, त्या मतदान केंद्रावर नव्याने निवडणूक घेण्यासाठी एखादा दिवस नेमील 
आणि वेळ निश्चित करील . त्यास योग्य वाटेल अशा रितीने असा नेमलेला दिवस व अशी निश्चित केलेली वेळ अधिसूचित करील ; किंवा 

( ब) त्या मतदान केंद्रावर नव्याने घेतलेल्या मतदानाच्या निकालाचा निवडणुकीच्या निकालावर कोणत्याही प्रकारे परिणाम होणार नाही किंवा 
कार्यपद्धतीमधील चूक किंवा नियमबाह्यता तेवढी मोठी नाही याबद्दल खात्री झाल्यास , तो निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यास निवडणुकीसाठी त्यास योग्य 
वाटतील असे निदेश देईल किंवा अशी कार्यवाही करील . 

( ३) या अधिनियमाच्या तरतुदी किंवा त्याखाली केलेलेनियम हे, मूळ मतदानास ज्याप्रमाणे लागू होतात , त्याप्रमाणे अशा प्रत्येक मतदानाला लागू 
होतील . 


भाग आठ 


मतमोजणी व निवडणूक निकाल जाहीर करणे 


५७. 


मतमोजणी : 


मतदान घेतलेल्या प्रत्येक निवडणुकीत, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या पर्यवेक्षणानुसार किंवा पर्यवेक्षणाखाली आणि निदेशानुसार किंवा निदेशाखाली 
मतमोजणी करण्यात येईल आणि निवडणूक लढविणारा प्रत्येक उमेदवार आणि त्याचा मतमोजणी प्रतिनिधी यांस मतमोजणीच्या वेळी उपस्थित राहण्याचा 
अधिकार असेल. निवडणूक निर्णय अधिकारी , मतमोजणी प्रक्रिया मुक्त, निःपक्ष व पारदर्शक रितीने चालावी म्हणून प्रत्येक उमेदवारामागे आवश्यक असेल अशा 
संख्येत उमेदवारांच्या मतमोजणी प्रतिनिधींना हजर राहू देईल . 
५८. मतमोजणीसाठी निश्चित केलेल्या जागी प्रवेश : 
( १) निवडणूक निर्णय अधिकारी मतमोजणीसाठी निश्चित केलेल्या जागी, 

( अ) मतमोजणीत त्याला सहाय्य करण्यासाठी तो नेमणूक करील अशा व्यक्ती ; 
( ब) जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्ती; 
( क ) निवडणुकीच्या संबंधात कामावर असलेले लोकसेवक ; आणि 
( ड ) उमेदवार व त्यांचे मतमोजणी प्रतिनिधी, 


यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींना प्रवेश देणार नाही . 


( २) उप नियम (१) च्या खंड ( क ) अन्वये, संस्थेने नियुक्त केलेल्या किंवा अन्यथा निवडणुकीत उमेदवारासाठी काम करीत असलेल्या कोणत्याही 
व्यक्तीची नेमणूक करण्यात येणार नाही. 
भाग चार - ब - ३५४-३अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


( ३ ) एखाद्या विशिष्ट टेबलावरील किंवा टेबलांच्या गटावरील मतमोजणीवर कोणता मतमोजणी प्रतिनिधी लक्ष ठेवील किंवा कोणते प्रतिनिधी लक्ष 
ठेवतील हे निवडणूक निर्णय अधिकारी ठरवील. 

( ४) मतमोजणीच्या वेळी स्वतः गैरवर्तणूक करणाऱ्या किंवा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या कायदेशीर निदेशांचे पालन करण्यात कसूर करणाऱ्या 
कोणत्याही व्यक्तीस , जेथे मतमोजणी चालू असेल त्या जागेतून, निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा कर्तव्य बजावणारा कोणताही पोलीस अधिकारी किंवा 
निवडणूक निर्णय अधिकारी याबाबतीत प्राधिकृत करील अशी कोणतीही व्यक्ती बाहेर काढील . 
५ ९. मतपेट्यांची छाननी व त्या उघडणे : 

(१) निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यास, एकाहुन अधिक मतदान केंद्रात वापरलेल्या मतपेट्या एकाच वेळी उघडून त्यांतील मतपत्रिकांची मोजणी करून घेता 
येईल . 

( २ ) मतमोजणीच्या टेबलावर कोणतीही मतपेटी उघडण्यापूर्वी, त्या टेबलाजवळ उपस्थित असलेल्या मतमोजणी प्रतिनिधीस , मतपेटीवर लावण्यात 
आली असेल अशी कागदी मोहोर किंवा इतर कोणतीही मोहोर तपासून पाहण्यास व ती जशीच्या तशीच आहे याबद्दल स्वतःची खात्री करून घेण्यास परवानगी 
देण्यात येईल . 


( ३) निवडणूक निर्णय अधिकारी, कोणत्याही मतपेटीत खरोखरच फेरफार करण्यात आलेला नाही याबद्दल स्वतःची खात्री करून घेईल . तो फेरफार 
करण्यात आलेल्या मतपेटीतील मतपत्रिकांची मोजणी करणार नाही आणि त्या मतदान केंद्राच्याबाबतीत नियम ५२ मध्ये ठरवून दिलेली कार्यपद्धती अनुसरील. 


६०. मतपत्रिकांची छाननी व त्या बाद करणे : 


( १) प्रत्येक मतपेटीतून काढलेल्या मतपत्रिकांचे सोईस्कर असे गढे करण्यात येतील व त्यांची छाननी करण्यात येईल. 
( २) ( अ) मतपत्रिकेवर, मतदार ओळखणे शक्य होईल अशाप्रकारची कोणतीही खूण किंवा लिखाण असेल, किंवा 

( ब ) तीवर मत नोंदविलेले नसेल, किंवा 


( क ) एकच उमेदवार निवडावयाचा असेल त्यावेळी, त्या मतपत्रिकेवर एकापेक्षा अधिक मतदारांना मते दिली असतील ; किंवा 

( ड ) एकापेक्षा अधिक उमेदवार निवडावयाचे असतील त्या वेळी, मतदाराने मतपत्रिकेवर जेवढी मते देण्याचा त्याचा हक्क असेल त्याहून अधिक 
मते नोंदवलेली असतील , किंवा 


( इ) कोणत्या मतदारास मत देण्यात आले आहे याबद्दल शंका निर्माण व्हावी अशा रितीने मतपत्रिकेवरील मत दर्शवणारी खूण केलेली असेल , 
किंवा 


( फ ) ती मतपत्रिका बनावट असेल ,किंवा 
( ग ) ती मतपत्रिका खरीखुरी मतपत्रिका म्हणून ओळखता येणार नाही इतकी खराब झाली असेल किंवा छिन्नविछिन्न झाली असेल ,किंवा 

( ह ) त्या मतपत्रिकेचा अनुक्रमांक किंवा तिचे स्वरूप हे, मतदान केंद्रावर वापरण्यासाठी अधिकृत केलेल्या मतपत्रिकेच्या अनुक्रमांकापेक्षा 
किंवा, यथास्थिति, स्वरूपापेक्षा भिन्न असेल, किंवा 

( आय) नियम ४७ च्या उप नियम ( ३) च्या तरतुदींन्वये मतपत्रिकेवर असावयास हवी अशी खूण तीवर नसेल तर , 
निवडणूक निर्णय अधिकारी ती मतपत्रिका बाद ठरवील : 


परंतु , 

( अ ) या उप-नियमाच्या खंड ( ज ) किंवा ( झ ) मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असणारा कोणताही दोष हा , मतदान केंद्राध्यक्ष किंवा मतदान अधिकारी 
यांच्या कोणत्याही चुकीमुळे किंवा कसुरीमुळे निर्माण झाला आहे याविषयी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची खात्री पटल्यास, केवळ अशा दोषाच्या 
कारणास्तव ती मतपत्रिका बाद ठरवण्यात येणार नाही ; 


( ब) दिलेले मत हे विशिष्ट उमेदवारासाठीच आहे हा हेतू मतपत्रिकेवर केलेल्या खुणेमुळे स्पष्ट होत असेल तर, मत दर्शवणारी खूण ही अस्पष्ट 
आहे किंवा एकाहून अधिक वेळा केली आहे केवळ याच कारणास्वत ती मतपत्रिका बाद ठरवण्यात येणार नाही. 

( ३) उप नियम (२) अन्वये कोणतीही मतपत्रिका बाद ठरविताना , निवडणूक निर्णय अधिकारी उपस्थित असलेल्या प्रत्येक मतमोजणी प्रतिनिधीस 
मतपत्रिका तपासण्याची वाजवी संधी देईल. 


अशी अक्षरे लिहील आणि बाद केल्याची 


( ४ ) बाद केलेल्या प्रत्येक मतपत्रिकेच्या मागे निवडणूक निर्णय अधिकारी रबरी ठशाच्या सहाय्याने “ बाद 
कारणे संक्षिप्तपणे नमूद करील . 

( ५ ) या नियमान्वये बाद केलेल्या सर्व मतपत्रिका एका गठ्ठयात एकत्रित करण्यात येतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९ , शके १ ९ ३ ९ 


२१ 


६१. मतमोजणीची कार्यपद्धती : 


(१) नियम ६० अन्वये बाद करण्यात न आलेली प्रत्येक मतपत्रिका एक वैध मत म्हणून मोजण्यात येईल : 

परंतु , दुबार नोंदलेल्या मतपत्रिका असलेला लिफाफा उघडला जाणार नाही आणि अशा मतपत्रिकेची मोजणी केली जाणार नाही. 
( २ ) मतदान केंद्रावर वापरण्यात आलेल्या सर्व मतपेट्यांमध्ये असलेल्या सर्व मतपत्रिकांची मोजणी पूर्ण करण्यात आल्यानंतर, निवडणूक निर्णय 
अधिकारी नमुना १८ मधील निकाल पत्रकात नोंदी करील आणि तपशील जाहीर करील . 

( ३ ) त्यानंतर वैध मतपत्रिकांचा एकत्रित गठ्ठा करण्यात येईल आणि बाद मतपत्रिकांच्या गठ्ठयाबरोबरच तो एका वेगळ्या पाकिटात ठेवण्यात येईल . ते 
पाकीट मोहोर लावून बंद करण्यात येऊन त्यावर पुढील तपशील नमूद करण्यात येईल : 

( अ ) मतदारसंघाचे नाव ; 


( ब ) ज्या मतदान केंद्रावर मतपत्रिकांचा उपयोग करण्यात आला आहे त्या केंद्राचा तपशील ; आणि 


( क ) मतमोजणीची तारीख. 


. 


६२. मतमोजणी सतत चालू ठेवणे 

निवडणूक निर्णय अधिकारी, शक्य असेल तेथवर मतमोजणीचे काम सतत चालू ठेवील आणि मतमोजणी तहकूब करावी लागणार असेल अशा मध्यंतराच्या 
कोणत्याही कालावधीत मतपत्रिका, पाकिटे व निवडणुकीच्या संबंधातील इतर कागद , स्वतःची मोहोर लावून आणि ज्याची इच्छा असेल अशा उमेदवारांची किंवा 
मतमोजणी प्रतिनिधींची मोहोर लावून , मोहोरबंद करील आणि अशा मध्यंतरामध्ये ते त्याच्या सुरक्षित अभिरक्षेत राहतील याबद्दल पुरेशी खबरदारी घेण्याची व्यवस्था 
करील. 

६३. नव्याने मतदान घेण्यात आल्यानंतर मतमोजणीस पुन्हा सुरूवात करणे : 

( १) नियम ५६ अन्वये नव्याने मतदान घेण्यात आल्यास, ते मतदान पूर्ण झाल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकारी, त्याने त्याबाबतीत निश्चित केली 
असेल आणि त्याबद्दल उमेदवारांना पूर्वीच सूचना देण्यात आलेली असेल अशा दिनांकास , वेळेस व ठिकाणी मतमोजणीस पुन्हा सुरूवात करील. 

( २) नियम ६१ आणि ६२ च्या तरतुदी, शक्य असतील तेथवर, अशा नंतरच्या मतमोजणीस लागू होतील. 
६४. मतांची फेरमोजणी : 

(१) मतमोजणी पूर्ण झाल्यानंतर, निवडणूक निर्णय अधिकारी, नमुना १८ मधील निकाल पत्रकात प्रत्येक उमेदवाराला देण्यात आलेल्या मतांची एकूण 
संख्या नमूद करील आणि ती घोषित करील : 

परंतु , एकतर राखीव किंवा बिनराखीव जागांवरील कोणत्याही उमेदवारांना सारखी मते पडली आहेत आणि कोणताही एक उमेदवार निवडून आल्याचे 
जाहीर करण्यासाठी एका जादा मताची आवश्यकता आहे असे आढळून येईल तेव्हा, ज्या व्यक्तीस किंवा व्यक्तींना असे जादा मत दिले असल्याचे मानण्यात 
येईल त्याची निश्चिती, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत आणि उपस्थित राहण्याची ज्यांची इच्छा असेल असे उमेदवार यांच्या उपस्थितीत आणि 
निवडणूक निर्णय अधिकारी ठरवील अशा रितीनेचिठ्या काढून , करण्यात येईल. 

( २ ) असे जाहीर करण्यात आल्यानंतर , उमेदवारास किंवा त्याच्या अनुपस्थितीत त्याच्या निवडणूक प्रतिनिधीस, अशी फेरमतमोजणीची मागणी तो का 
करीत आहे याची कारणे नमूद करून, अगोदर मोजणी केलेल्या सर्वकिंवा कोणत्याही मतपत्रिकांची फेरमोजणी करण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला 
योग्य वाटेल अशा अनामत रकमेसह निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे लेखी अर्ज करता येईल . 

( ३) असा अर्ज करण्यात आल्यानंतर , निवडणूक निर्णय अधिकारी, त्याबाबतीत निर्णय देईल आणि त्यास, तो अर्ज संपूर्णतःकिंवा अंशतः मान्य करता 
येईल किंवा असा अर्ज क्षुल्लक किंवा गैरवाजवी आहे असे त्यास दिसून आल्यास, तो पूर्णतः फेटाळता येईल . 

( ४ ) उप नियम (३ ) खालील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा प्रत्येक निर्णय लेखी असेल आणि त्याची कारणेही त्यात नमूद केलेली असतील . 
( ५) निवडणूक निर्णय अधिकारी उप नियम ( ३) अन्वये अर्जास संपूर्णतः किंवा अंशतः मान्यता देण्याचे ठरवील तर तो , 

( अ ) आपल्या निर्णयानुसार मतपत्रिकांची फेरमोजणी करील ; 
( ब) अशा फेरमोजणीनंतर , नमुना-१८ मधील निकालपत्रकात आवश्यक त्या मर्यादेपर्यंत सुधारणा करील ; आणि 
( क ) त्याने अशारीतीने केलेली 

सुधारणा 

जाहीर करील. 
( ६) प्रत्येक मतदाराला देण्यात आलेल्या एकूण मतांची संख्या उप नियम ( १) किंवा उप नियम ( ५ ) अन्वये जाहीर करण्यात आल्यानंतर, निवडणूक 
निर्णय अधिकारी नमुना-१८ मधील निकालपत्र पूर्ण करून त्यावर स्वाक्षरी करील : 

परंतु, मतमोजणी पूर्ण झाली असेल त्यावेळी उपस्थित असलेल्या उमेदवारांना उप नियम ( २) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करण्याची वाजवी संधी दिली जाईपर्यंत मतमोजणी पूर्ण झाल्यावर या उप नियमान्वये कोणतीही उपाययोजना करता कामा नये. 


. 


. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७ / कार्तिक ९ , शके १ ९ ३ ९ 


६५. निकाल घोषित करणे आणि समितीच्या सदस्यांची नावे प्रसिद्ध करणे : 


निवडणूक निर्णय अधिकारी नंतर , ज्याला सर्वात अधिक वैध मते देण्यात आली असतील असा उमेदवार निवडून आला असल्याचे घोषित करील 
आणि नमुना -१ ९ मधील निवडणुकीचे विवरण प्रमाणित करील आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी हा स्वतः निवडणूक निर्णय अधिकारी नसेल त्याबाबतीत 
निवडणूक निर्णय अधिकारी विवरणाच्या सही केलेल्या प्रती जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याकडे पाठवील. असे घोषणापत्र मिळाल्यानंतर जिल्हा निवडणूक 
अधिकारी , राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या सर्वसाधारण अथवा विशेष आदेशांना अधीन राहून, समितीच्या सर्वनिर्वाचित सदस्यांची नावे प्रसिद्ध करील 
आणि त्यांचे कायमचे पत्ते व ज्या मतदारसंघातून ते निवडून आले असतील त्या मतदारसंघांची नावे यासहित त्यांच्या नावांची सूची त्याच्या कार्यालयाच्या सूचना 
फलकावर लावण्याची व्यवस्था करील आणि संबंधित बाजार समितीच्या सूचना फलकावर लावण्यासाठी आणि तिच्या अभिलेखासाठी त्या समितीच्या 
नोंदणीकृत पत्त्यावर त्याची एक प्रत पाठवील. जिल्हा निवडणूक अधिकारी निवडून आलेल्या समिती सदस्यांची यादी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडे 
पाठवील. 
६६. एकापेक्षा जास्त जागेवर निवड होणे : 

एखादी व्यक्ती समितीवर एकाहून अधिक जागांवर निवडून आल्यास, निवडणुकीचा निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीच्या 
आत त्याने एक सोडून बाकी जागांचा राजीनामा स्वतः हाताने लिहून व तो राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणास किंवा यथास्थिति , याबाबतीत त्यांनी 
प्राधिकृत केलेला असेल अशा अधिकाऱ्यास उद्देशून देईल . त्या सर्वच जागा रिक्त होतील. असा राजीनामा प्राप्त झाल्यावर किंवा अशा रीतीने रिक्त 
जागांकरिता, जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाशी सल्लामसलत करून रिक्त जागा भरण्याबाबत निवडणूक घेण्याची 
व्यवस्था करील. 


भाग नऊ 


निवडणूक खर्च 
६७. निवडणूक खर्चाचा हिशेब : 

( १) कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या सदस्यांच्या निवडणुकीशी संबंधित किंवा निवडणूक घेण्यासाठी जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी अथवा निवडणूक 
निर्णय अधिकारी यांनी केलेला सर्व खर्च हा , राज्य शासनाला देय असलेला खर्च असेल , व ती रक्कम अधिनियमाच्या कलम ५७ द्वारे तरतूद केल्याप्रमाणे जमीन 
महसुलाची थकबाकी असल्याप्रमाणे बाजार समितीकडून वसुलीयोग्य असेल . 

( २) जिल्हा निवडणूक अधिकारी किंवा यथास्थिति , निवडणूक निर्णय अधिकारी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार बाजार समितीच्या निवडणुका अथवा पोट -निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक असेल असा खर्च करील. 

( ३) जिल्हा निवडणूक अधिकारी किंवा, यथास्थिति , निवडणूक निर्णय अधिकारी , पैसे प्राप्त झाल्याचे विवरण व बाजार समितीची सर्वसाधारण 
निवडणूक अथवा पोट -निवडणूक घेण्यासाठी झालेला व त्याची प्रमाणके ( व्हावचर्स ) सर्वसाधारण निवडणुकीच्या किंवा पोट-निवडणुकीच्या दिनांकापासून तीन 
महिन्याच्या आत राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडे पाठवील. जिल्हा निवडणूक अधिकारी, खर्च न केलेली शिल्लक रक्कम, कोणतीही असल्यास , 
बाजार समितीला परत करील. 


. 


भाग दहा 
निवडून आलेल्या उमेदवारांची नावे प्रसिद्ध करण्याची रीत 
६८. समितीच्या सदस्यांची नावे प्रसिद्ध करणे : 

( १) नियम ३४ अथवा ६५ अन्वये निवडणूक निकाल मिळाल्यावर, जिल्हा निवडणूक अधिकारी, निवडून आलेल्या समितीच्या सर्व सदस्यांची नावे दोन 
दिवसांच्या आत प्रसिद्ध करील आणि अधिनियमात तरतूद केल्याप्रमाणे त्यांचे कायमचे पत्ते व ज्या मतदारसंघातून ते निवडून आले असतील त्या मतदारसंघांची 
नावे यासह एकत्रित त्यांच्या अशा नावाची यादी त्याच्या कार्यालयातील आणि बाजार समितीतील सूचना फलकावर अथवा कोणत्याही ठळक जागी प्रदर्शीत 
करील. 

( २) जिल्हा निवडणूक अधिकारी, निवडून आलेल्या समितीच्या सर्व सदस्यांच्या नावाची यादी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , संचालक आणि 
संबंधित बाजार समितीला पाठवील. 
६ ९. उमेदवाराची अनामत रक्कम परत करणे अथवा समपहत करणे : 

( १) नियम २३ अन्वये ठेवलेली अनामत रक्कम , एकतर ती ठेवणाऱ्या व्यक्तीला अथवा तिच्या प्रतिनिधी वारसाला परत करण्यात येईल अथवा 
निवडणूक निधीत समपहत करण्यात येईल . 

( २) या नियमात यानंतर ज्या प्रकरणांचा उल्लेख करण्यात आला आहे त्यांव्यतिरिक्त इतर बाबतीत , निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर, जमेल 
तितक्या लवकर अनामत रक्कम परत करण्यात येईल . 

( ३) जर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांच्या यादीत उमेदवाराचे नाव दर्शविले नसेल अथवा मतदान सुरू होण्याअगोदर त्याचेनिधन झाले असेल तर, 
त्याची अनामत रक्कम, यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर किंवा यथास्थिति , त्याच्या मृत्यूनंतर , जमेल तितक्या लवकर , परत करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


२३ 


( ४ ) उप नियम (३) च्या तरतुदींस अधीन राहून, मतदान घेण्यात आले असेल त्या निवडणुकीत जर उमेदवार निवडून आला नसेल व त्याला मिळालेल्या 
वैध मतांची संख्या, सर्व उमेदवारांना मिळालेल्या वैध मतांच्या एकूण संख्येच्या एक दशांशापेक्षा अधिक नसेल तर, किंवा यथास्थिति निवडणुकीत एकापेक्षा 
अधिक उमेदवार निवडून येतील त्याबाबतीत , मिळालेल्या वैध मतांच्या एकूण संख्येला, निवडावयाच्या सदस्य संख्येने भागल्यानंतर ती एक दशांशापेक्षा अधिक 
नसेल तर, त्याची अनामत रक्कम जप्त होईल . 


- 


भाग अकरा 


निवडणूक विषयक कागदपत्रांचा ताबा व विल्हेवाट लावणे 
७०. निवडणुकीसंबंधीची कागदपत्रे अभिरक्षेत ठेवणे : 

नियम ५४ मध्ये निर्दिष्ट केलेली पाकिटे व निवडणुकीसंबंधीची इतर सर्व कागदपत्रे , निवडणूक निर्णय अधिकारी, निवडणूक निकाल घोषित केल्याच्या 
दिनांकापासून ६ महिन्यांपर्यंत किंवा निवडणुकीसंबंधीच्या विवादाच्याबाबतीत , संचालकाने किंवा त्याने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीने निदेश दिल्याप्रमाणे 
अभिरक्षेत ठेवील . 


७१. निवडणूक कागदपत्रे सादर करणे व त्यांची तपासणी : 


( १) निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या अभिरक्षेत असताना, 


( अ ) न वापरलेल्या मतपत्रिकांची पाकिटे ; 


( ब) वैध, दुबार नोंदलेली अथवा नाकारलेल्या अशा वापरलेल्या मतपत्रिकांची पाकिटे ; 


( क ) मतदार यादीच्या चिन्हांकित प्रतीची पाकिटे , 


उघडण्यात येणार नाहीत आणि संचालक किंवा त्याने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीच्या आदेशाखेरीज, त्यातील कागदपत्रांचे कोणीही व्यक्ती अथवा 
प्राधिकारी, यांजकडून तपासणी करण्यात येणार नाही अथवा ती कागदपत्रे त्यांच्यापुढे सादर करण्यात येणार नाहीत. 
( २) निवडणुकीशी संबंधित असलेली इतर सर्व कागदपत्रे लोकांना तपासणीसाठी खुली असतील. 
७२. निवडणुकविषयक कागदपत्रांची विल्हेवाट लावणे : 

नियम ५४ मध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेली पाकिटे आणि निवडणुकीशी संबंधित इतर सर्व कागदपत्रे सहा महिन्यापर्यंत ठेवण्यात येतील व 
त्यानंतर ती , राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण अथवा न्यायालय किंवा इतर कोणतेही सक्षम प्राधिकरण यांच्याकडून दिलेल्या कोणत्याही निदेशांना 
अधीन राहून , नष्ट करण्यात येतील . 


भाग बारा 


प्रासंगिक रिक्त पदे 


७३. 


प्रासंगिक रिक्त पदे भरावयाची रीत : 


एखाद्या बाजार समितीच्या सदस्याचेनिधन झाल्यामुळे, त्याने राजीनामा दिल्यामुळे, त्याला अनर्ह ठरविल्यामुळे अथवा त्याला काढून टाकण्यात 
आल्यामुळे अथवा त्याच्या पदाची मुदत संपण्यापूर्वी अथवा अन्यथा सदस्य म्हणून काम करण्यास तो असमर्थ झाल्याने रिक्त झालेल्या पदाच्या बाबतीत, 
बाजार समितीचा सचिव अशा रिक्त झालेल्या जागांच्याबाबतीत राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला ताबडतोब कळवील व अधिनियमात तरतूद 
केल्याप्रमाणे ती भरण्यात येतील. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७/ कार्तिक ९ , शके १ ९ ३ ९ 


नमुना -१ 
| नियम ४ ( २) पहा 


पुढील वर्षी निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकांच्या तपशिलासंबंधात राज्य सहकारी 

निवडणूक प्राधिकरणाने ठेवावयाची कृषि उत्पन्न बाजार समितीची नावे दर्शविणारी नोंदवही 


अ.क्र . 


विभाग 


जिल्हा 


शेरा 


तालुका बाजार 

समितीसाठी निवडून द्यावयाच्या पदाधिकान्यां विद्यमान 
समितीचे सदस्यांची एकूण संख्या 

च्या मागिल 

समितीची 
नाव 

निवडणुकीचा | मुदत ज्या 
संपूर्ण पत्ता 

दिनांक दिवशी 

संपते तो 
शेतकरी अडते व हमाल व 

दिनांक 
मतदार व्यापारी मापाडी 
संघ 

मतदार मतदार 

संघ 
४ 

६ ७ ८ ९ 

१० 


१ 


३ 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७ / कार्तिक ९ , शके १ ९ ३ ९ 


२५ 


नमुना २ 

[ नियम ४ ( ३) पहा 
कृषि उत्पन्न बाजार समितीचा कालावधी समाप्त झाल्याचा दरवर्षी ३० नोव्हेंबर पूर्वी बाजार 
समितीमार्फत राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणास पाठवावयाच्या अहवालाचा नमुना 


अ.क्र . 


बाजार समितीचे विद्यमान बाजार 
नाव व पत्ता समितीच्या 

पदसिद्ध 


मतदार 
संघाचे 


प्रत्येक मतदारसंघातून शेरा 
निवडावयाच्या, बाजार 
समितीच्या सदस्यांची संख्या 


नाव 


सदस्यांची मुदत 


ज्या दिवशी संपते 
तो दिनांक 

३ 


१ 


२ 


४ 


६ 


टिप : 


कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिव यांनी संस्थेची तात्पुरती मतदार यादी सात 
दिवसांच्या आत खालील बाबींचा अंतर्भाव करून देत असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
खालीलप्रमाणे द्यावे . 


प्रमाणपत्र 


मी , श्री/ श्रीमती. 
समिती 


कृषि उत्पन्न बाजार 


सचिव, 
याद्वारे प्रमाणित करतो/ करते की , 


१ 


२ 


कृषि उत्पन्न बाजार समितीची तात्पुरती मतदार यादी ही, मुदत संपण्याच्या दिनांकापूर्वी तयार 
करील . 
नमुन्यामध्ये सादर केलेली माहिती खरी व कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या अभिलेखाशी जुळणारी 
आहे . 
प्रारुप मतदार यादीमध्ये समाविष्ट करावयाचे तपशील हे या नियमातीलनियम ६ नुसार 
असतील. 


३ 


ठिकाण 


दिनांक 


कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवाचे नाव व सही 


भाग चार - ब - ३५४-४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७/ कार्तिक ९ , शके १ ९ ३ ९ 


नमुना -३ 


(नियम ६ ( ३ ) पहा ) 


ज्या शेतक - यांनी त्यांच्या शेतमालाची ७/१२ नोंदी प्रमाणे कृषि उत्पन्न बाजार समिती मध्ये विक्री केलेली आहे त्या शेतकऱ्यांची नावे 

दर्शविणारा प्रत्येक बाजार समितीने निवडणूकीच्या प्रयोजनासाठी ठेवलेला नोंदवहीचा नमुना : 
कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे नांव : 


अ.क्र . 


गांव 


पत्ता 


दर 


शेतक 
याचेनांव 


आणलेला 


शेतमाल विक्रीसाठी 
विक्री 
केल्याचा एकूण 
दिनांक 

शेतीमाल 

(क्विंटल ) 
5 

6 


शेतमालाची 

वसूल वसूल 
एकूण केलेली केलेली 
किंमत 

एकूण |एकूण 
बाजार फी पर्यवेक्षण 

फी 
9 

10 


1 


2 


3 


8 


सचिव 


सभापती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर ३१, २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


२७ 


नमुना ४ 


[ नियम ६ ( ६ ) पहा ] 

प्रारुप मतदार यादी 
कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे नाव व पत्ता 


1 


2 


मतदार संघाचे/ विभागाचे( गण ) नांव 


3 


प्रारुप मतदार यादी प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकास एकूण पात्र मतदार संख्या 


वय 


लिंग 


पत्ता 


अ.क्र . मतदारांची यादी वर्णानुक्रमे । 

आडनाव, पहिले नांव , 


मधले नाव ) 


1 


2 


3 


4 


5 


ठिकाण : 


बाजार समितीची 

मोहर 


दिनांक : 


बाजार समितीच्या सचिवाचे नाव व स्वाक्षरी 


भाग चार - ब - ३५४-४अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर ३१, २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


नमुना -५ 


[ नियम ७ पहा ] 
अंतिम मतदार यादी 


1 


कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे नाव व पत्ता: 


2 


मतदार संघाचे/ विभागाचे ( गण ) नाव : 


3 


प्रारुप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याच्या दिनांकास एकूण मतदार : -- 


4 


अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याच्या दिनांकास एकूण पात्र मतदार : ----- 


अ.क्र . 


मतदाराचे नाव ( आडनाव, 
पहिले नाव , मधले नाव ) 


लिंग 


पत्ता 


1 


2 


3 


4 


5 


ठिकाण : 


बाजार समितीची 

मोहर 


दिनांक : 


जिल्हानिवडणूक अधिका-याचे नाव व स्वाक्षरी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


२ ९ 


नमुना -६ 
[ नियम १ ९ ( एक ) पहा ] 


निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालय , 
( सद्याचे कार्यालयीन पदनाम नमूद करावे ) 

कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे नाव 


तालुका 


जिल्हा 


नियम १९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन आणि राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण किंवाजिल्हा सहकारीनिवडणूक अधिकारी यांनी 
जाहीर केलेल्या उपरोक्त कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या सदस्यांच्या निवडणुकीकरिता मी , 

(कार्यालयीन पदनाम) आणि 
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी अथवा राज्य सहकारीनिवडणूक प्राधिकरण यांच्या पूर्वमान्यतेने , 

कृषि 
उत्पन्न बाजार समिती 

, तालुका 

जिल्हा 

यांच्या समितीच्या सदस्यांचीनिवडणूक घेण्याकरिता नियुक्त केलेला , 
निवडणूक निर्णय अधिकारी, याद्वारे, 

-कृषि उत्पन्न बाजार समिती . 

तालुका 

-म्हणून ओळखल्या जाणान्या 
बाजार समितीच्या सदस्याची / सदस्यांची निवड करण्याच्या निवडणुकीच्या कार्यक्रमातील विविध टप्पे तयार करीत व जाहीर करीत आहे आणि यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूचीच्या स्तंभ- (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मतदारसंघाच्या किंवा मतदारसंघांच्या (यात यानंतर ज्याचा निर्देश संबंधित मतदारसंघ असा करण्यात आला आहे.) 
संबंधातील निवडणुका घेण्याचेनियत करीत आहे . 


अनुसूची 


अ.क्र . 


मतदार 
संघाचे 
नाव 


नामनिर्देशनपत्रे 
दाखल 
करण्यासाठीचा 
दिनांक ( ज्या जागी 
नामनिर्देशनपत्रे 
मिळतील ती जागा ) 


नामनिर्देश नामनिर्दश वध नामनिर्देशन उमर्द निवडणूक मतदान ज्या मतमोजणी मतदानाचे 
नपत्रांची न पत्रांची सूची वाराने लढविणान्या दिनांकास 

निकाल 
सूची पत्रांच्या प्रसिद्ध नामनिर्देश उमेदवारांना घण्यात येईल दिनार्क , घोषित 
प्रसिद्ध छाननीचा करण्याचा दिनांकन पत्रे निशाणीचे वाटप व तो दिनांक , 

करण्याचा 
करणे दिनांक व मागे तिम यादीचे 

दिनाक 
घेण्याचा प्रकाशन करण्याचा मतदानाचे 
दिनांक दिनांक 


वेळ व 


वेळ व 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


10 


11 


निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयाचा पत्ता : 


संपर्क क्र .: -- 


इ- मेल : 


निवडणूक निर्णय अधिका-याचे नाव स्वाक्षरी व मोहर 
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण/ जिल्हा निवडणूक अधिकारी 

यांच्या मान्यतेने 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १९ ३ ९ 


नमुना -७ 
[ नियम २० ( २) पहा ] 

नामनिर्देशनपत्राचा नमुना 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती 

--तालुका 

-जिल्हा ---------- ची निवडणूक 
( सूचकाने भरावयाचे) 


मो. 
यांना .. 


--याद्वारे श्री./ श्रीमती 
.या मतदारसंघातील उमेदवार म्हणून नामनिर्देशित करीत आहे. 


१. मतदारसंघाचे नाव : 


२. उमेदवाराचेनाव :---- 


( आइनाव ) 


( नाव ) 


( वडिलांचे / पतीचे नाव) 


३. उमेदवाराचे वय : 


४. उमेदवाराचा टपालाचा संपूर्ण पत्ता : 


(निवासी पत्त्याबाबतचा पुरावा व ओळखपत्राची छायांकित प्रत जोडावी) 
५.संपर्क क्रमांक 

( अ) निवास / कार्यालय - 


( ब ) भ्रमणध्वनी क्र .... 


( क ) इ- मेल आय डी 


( ड ) आधार कार्ड क्र . 


६. मतदारसंघाचे/ विभागाचे (गण) नाव 
( एक) राखीव जागा असलेल्या मतदारसंघात, उमेदवार ज्या अनुसूचित जातीचा किंवा अनुसूचित जमातीचा किंवा 
इतर मागास प्रवर्गाचा किंवा भटक्या जाती किंवा विमुक्त जमातीचाकिंवाविशेष मागास प्रवर्गाचा असेल त्याचा 
तपशील नमूद करावा. 
( दोन) ज्या मतदारसंघात /विभागात ( गण) उमेदवाराचे नाव मतदार यादीत मतदार म्हणून नोंदलेले आहे त्या 
( तीन) ज्यात उमेदवाराचेनाव मतदार म्हणून नोंदलेले असेल त्या पूर्वोल्लिखित मतदारसंघाच्या मतदारांच्या 
यादीतील उमेदवाराचा अनुक्रमांक : 
७. सूचकाचेनाव: 
( आडनाव ) 

(नाव ) 

( वडिलांचे/पतीचे नाव ) 


८.संपर्क क्रमांक ( अ) निवास / कार्यालय 

( ब) भ्रमणध्वनी क्र ... 

( क ) इ - मेल आय डी 
९. मतदारसंघाच्या / विभागाच्या (गण) मतदार यादीतील सूचकाचा अनुक्रमांक: 

सूचकाची स्वाक्षरी 
१०. अनुमोदकाचे नाव 


( आडनाव ) 


( नाव ) 


( वडिलांचे /पतीचेनाव) 


११. मतदारसंघाच्या विभागाच्या (गण) मतदार यादीतील अनुमोदकाचा अनुक्रमांक: 


अनुमोदकाची स्वाक्षरी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर ३१, २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


३१ 


नमुना ८ 


(नियम २९ (१ ) पहा ) 
निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांची अंतिम यादी 


-यांच्या 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती ---- 

-तालुका 

-जिल्हा 
समिती सदस्यांची 

मतदार संघातील /विभागातील (गण) निवडणूक 


अ.क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


उमेदवाराचा पत्ता 


उमेदवाराला नेमून दिलेली निशाणी 


१ 


२ 


3 


४ 


ठिकाण 


दिनांक 


निवडणूक निर्णय अधिका- याची स्वाक्षरी 


टीप : 


निवडणूक लढविणा - या उमेदवारांची नावे त्यांच्या आडनावाच्या इंग्रजी 
वर्णमालेप्रमाणे लिहावीत . आडनाव नसल्यास त्यांच्या पहिल्या नावाप्रमाणे यादी 
तयार करण्यात यावी. निवडणूक निर्णय अधिका-याच्या कार्यालयाच्या व बाजार 
समितीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या सूचना फलकावर सदर यादी प्रसिध्द 
करण्यात यावी. 


३२ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर ३१, २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


नमुना ९ 


(नियम ३१ (१ ) पहा ) 

निवडणूक प्रतिनिधींची नेमणूक 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती -तालुका 

-जिल्हा 
संघातील / विभागातील (गण ) समितीचीनिवडणूक 


-न्यांची मतदार 


प्रति , 


निवडणूक निर्णय अधिकारी 


मी ............ ....... वरील निवडणुकीतील उमेदवार , याद्वारे अशी नोटीस 
देतो की , मी .......... 

( मतदार यादीतील अनुक्रमांक .........) याची 
उक्त निवडणुकीत माझा निवडणूक प्रतिनिधी म्हणून आजपासून नेमणूक करीत आहे. 


ठिकाण : 


दिनाकं : 


उमेदवाराची स्वाक्षरी 


मी वरील नेमणूक स्वीकारीत आहे. 


ठिकाण : 


दिनाकं : 


... 


maaaaaaaa .. 


निवडणूक प्रतिनिधीची स्वाक्षरी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७ / कार्तिक 


९ , 

शके 


१ ९ ३ ९ 


mr 


नमूना १० 


( नियम ३२ (१ ) पहा ) 
मतदान प्रतिनिधींची/मतमोजणी प्रतिनिधींची नेमणूक 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती 

...-- तालुका 

जिल्हा .... यांची 
मतदारसंघातील / विभागातील ( गण ) समिती सदस्यांची निवडणूक 


प्रति . 
निवडणूक निर्णय अधिकारी / मतदान केंद्राध्यक्ष, 


मी . 


श्री / श्रीमती 
मंडप क्रमांक 


विद्यमान निवडणुकीतील उमदेवार , याद्वारे विनंती करतो की , मी 

यांना मतदान प्रतिनिधीम्हणून मतदान केंद्रावर मतदान केंद्र/ मतदान 
येथे उपस्थित राहण्यासाठी नियुक्त करीत आहे. 


उमेदवाराची स्वाक्षरी 


दिनाक 


मी मतदान प्रतिनिधी म्हणून काम करण्यास संमती देतो / देते . 


मतदान प्रतिनिधीची स्वाक्षरी 


दिनाकं 


निवडणूक निर्णय अधिकारी / मतदान अधिकारी यांच्यासमोर सही करून मतदान / मतमोजणी 

प्रतिनिधीने द्यावयाचे प्रतिज्ञापत्र , 
मी, याद्वारे घोषित करतो को , मी , 

(मतदार संघाचे नाव) मतदारसंघातील निवडणुकीच्या 
वेळी, अधिनियम किंवा त्याखालीलनियम किंवा उपविधी अन्वयेनिषिद्ध असलेले कोणतेही कृत्य करणार नाही. 


दिनांक : 


मतदान प्रतिनिधीची / मतमोजणी प्रतिनिधीची स्वाक्षरी 


दिनांक : 


माझ्यासमोर सही केली. 


निवडणूक निर्णय अधिकारी/ मतदान अधिकारी. 


भाग चार - ब - ३५४-५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७ / कार्तिक ९ , शके १ ९ ३ ९ 


नियम ११ 


( नियम ३४ पहा ) 


बिनविरोध निवडणुकीच्या निकालाच्या प्रतिज्ञापत्राचा नमुना 


जिल्हा 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती 

तालुका 
यांची 

मतदारसंघातील / विभागातील (गण) 
( वर्षे) कालावधीसाठी निवडणूक 


निवडणुकीचेवर्ष 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था निवडणूक नियम २०१४ च्या नियम ३० मध्ये अंतर्भूत असलेल्या 
तरतुदींना अनुसरून, मी घोषित करतो की, श्री./ श्रीमती 

वरील 
मतदारसंघातील / विभागातील ( गण ) एक जागा/ अनेक जागा भरण्यासाठी त्या मतदारसंघात : 
एकटाच / ते एकटेच बिनविरोध उमेदवार असल्याने यथोचितरीत्या निवडून आला आहे । 
निवडून आले आहेत . 


मी असे देखील प्रमाणित व घोषित करतो की , व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यासाठी निवडून 
द्यावयाच्या जागांवर वर नमूद केलेले उमेदवार यथोचितरीत्या निवडून आलेले आहेत. 


ठिकाण: 


दिनाकं : 


निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


३५ 


नमूना १२ 


( नियम ३८ पहा ) 


मतपत्रिकेचा नमुना 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती 

--तालुका. 

जिल्हा........ 
यांची ........... 

...... मतदारसंघातील / विभागातील (गण ) निवडणूक . 


निवडणुकीचे वर्ष : ..... 


अनुक्रमांक : 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती 

--- ता . 

-जिल्हा 
यांची 

मतदारसंघातील / विभागातील (गण ) निवडणूक . 


निवडणुकीचे वर्ष 


अ.क्र . 


उमेदवाराचेनाव 


नेमून दिलेली निशाणी 


-- 


2 


3 


भाग चार - ब - ३५४-५अ 


३६ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७ / कार्तिक ९ , शके १ ९ ३ ९ 


नमुना -१३ 


(नियम ४४ ( २ ) ( क ) पहा ) 

आक्षेपित मतांची यादी 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती 

-तालुका 

जिल्हा 
यांची 

मतदार संघातील / विभागातील (गण) निवडणूक . 
( अ ) मतदार संघाचे/ विभागाचे(गण) नाव 
( ब) मतदान केंद्र ( ठिकाण ) 
( क ) मतदान केंद्राचा क्रमांक ( कोणताही असल्यास ) 
नोंदीचा मतदाराचे नाव मतदार यादीनुसार मतदाराची सही किंवा आक्षेप घेणा- या 
अनुक्रमांक 

मतदाराचा अनुक्रमांक | अंगठयाचीनिशाणी व 


व्यक्तीचे नाव 


त्याचा पत्ता 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


दिलेली अनामत दिलेला 

प्रत्येक प्रकरणातील 
रक्कम ( रु .) ओळखीबाबतचा पुरावा मतदान केंद्राध्यक्षाचा 

आदेश 


अनामत रक्कम परत अनामत रक्कम 
करण्यात येईल तेव्हा ती परत न दिल्यास 
मिळाल्याबद्दल आक्षेप मतदान 
घेणाऱ्याची सही केंद्राध्यक्षाचे शेरे 


६ 


१० 


ठिकाण : 


दिनांक : 


मतदान केंद्राध्यक्षाची स्वाक्षरी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


नमुना -१४ 


( नियम ४८ (१ ) पहा ) 


अंध किंवा अपंग मतदाराच्या सोबत्याने करावयाच्या प्रतिज्ञापत्राचा नमुना 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती 
जिल्हा 

यांची 
समिती सदस्यांचीनिवडणूक . 


---, तालुका 
मतदार संघातील / विभागातील ( गण ) 


मतदार केंद्राचा क्रमांक व नाव 


वय 


मी , 
राहणार 


याद्वारे घोषित करतो की : 


( अ) मी जो वरील निवडणुकीतील अंध/ अपंग मतदार आहे व ज्याचे नाव असून मतदार 
यादीतील अनुक्रमांक 

--वर आहे त्या श्री / श्रीमती 
यांचा सोबती म्हणून काम करु इच्छितो; 


( ब) मी आजच्या दिवशी यापूर्वी कोणत्याही मतदान केंद्रावर इतर कोणत्याही मतदाराचा सोबती 
म्हणून काम केलेले नाही: 
( क ) उपरोक्त मतदाराच्या वतीने मी नोंदलेले मत गुप्त ठेवीन. 


ठिकाण : 


दिनांक : 


सोबत्याची स्वाक्षरी 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


नमुना -१५ 


( नियम ४८ ( २) पहा ) 


अंध आणि अपंग मतदारांची यादी 


...... कृषि उत्पन्न बाजार समिती 

-यांची 
व्यवस्थापन समिती सदस्यांची निवडणूक. 


--, तालुका 
मतदारसंघातील / विभागातील (गण) 


, जिल्हा. 


मतदान केंद्राचा क्रमांक व नाव : 


मतदाराचा 


सोबत्याचे संपूर्ण 


मतदाराचे 
संपूर्ण नाव 


सोबत्याची सही किंवा 
सोबत्याचा पत्ता 

अंगठ्याचा ठसा 


अनुक्रमांक 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


ठिकाण : 


दिनाकं : 


मतदान केंद्राध्यक्षाची स्वाक्षरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


३ ९ 


३ 


नमूना - १६ 


( नियम ५० ( २) पहा ) 


जिल्हा. 


प्रदत्त मतदारांची यादी 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती 

तालुका.. 
यांचीनिवडणूक . 
( अ) मतदारसंघाचे / विभागाचे(गण) नाव 
( ब) मतदानकेंद्र(ठिकाण ) 
( क ) मतदान केंद्राचा क्रमांक कोणताही असल्यास 


नोंदीचा 


अनुक्रमांक 


पत्ता 


मतदाराचे मतदार 
नाव यादीतील 

मतदाराचा 
अनक्रमांक 


मतदाराचा प्रदत्त मतपत्रिके ज्या व्यक्तीने पूर्वीच मतदाराची सही 
चा अनुक्रमांक मतदान केले 

मतदान केले असेल किंवा 
त्याला देण्यात अंगठ्याचा ठसा 
आलेल्या मतपत्रिकेचा 
अनक्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


ठिकाण: 


दिनांक : 


मतदान केंद्राध्यक्षाची स्वाक्षरी 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७ / कार्तिक ९ , शके १ ९ ३ ९ 


नमुना -१७ 


( नियम ५३ (१) पहा ) 


मतपत्रिकांचा हिशेब 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती......... 

तालुका. 
जिल्हा............. यांची मतदार संघातील / विभागातील ( गण) निवडणूक , 

मतदार संघ /विभाग (गण ) 


amarrier 


अ.क्र . 


अनुक्रमांक 


एकूण संख्या 


१ 


३ 


एक . 


मतदान केंद्राचेनाव 

२ 
मतदान केंद्राध्यक्षास मतदान केंद्रावर 
आणि जर मतदान केंद्र एकापेक्षा 
अधिक मंडपात असल्यास प्रत्येक 
मंडपावरमिळालेल्या मतपत्रिकांची 
संख्या. 
मतदारांना दिलेल्या मतपत्रिकांची 
संख्या 
परत केलेल्या वापरात न 
आणलेल्या मतपत्रिकांची संख्या. 
रद्द केलेल्या मतपत्रिकांची संख्या 
प्रदत्त मतदानासाठी वापरलेल्या 
मतपत्रिकांची संख्या 


दोन 


तीन . 


चार. 


पाच . 


ठिकाण : 


दिनार्कः 


मतदान केंद्राध्यक्षाची स्वाक्षरी 


टीप :- मतदान केंद्रावर एकापेक्षा अधिक मतदान मंडप असल्यास अशा प्रत्येक मतदान 

मंडपाच्या बाबतीत या नमुन्यामध्ये वेगळाहिशेब ठेवण्यात येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


४१ 


नमुना - १८ 


[नियम ६४ ( १) पहा) 
निकालपत्राचा नमुना 


तालुका. 


जिल्हा.. 


मतदारसंघातील 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती 
/ विभागातील ( गण ) निवडणूक . 


मतदान केंद्र 


अ,ब, क ,ड इत्यादींना मिळालेली एकूण वैध मते 


संख्या 


एकूण 
वैध मते 


फेटाळण्यात 
आलेली मते 


मतदान 
केंद्रांचे 
नांव 


अ.क्र . 


मतदान 
केंद्रावरील प्रदत्त मते 


अ 


क 


| एकूण मते 


१ 


२ 


३ 


६ 


២ 


८ 


९ 


१० 


या मतदान केंद्रावर ( मतदान केंद्रावर ) नोंदविलेल्या मतांची एकूण संख्या : 


ठिकाण: 


दिनांक : 


निवडणूक निर्णय अधिका-याची स्वाक्षरी 


भाग चार - ब - ३५४-६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७ / कार्तिक ९ , शके १ ९ ३ ९ 


नमुना - १ ९ 


[ नियम ६५ पहा ] 
निवडणूक निकालाचा आणि समितीच्या सदस्यांची नावे घोषित करण्याचा नमुना 


तालुका......... 


कृषि उत्पन्न बाजार समिता 
जिल्हा. 
( एक ) 

(कालावधीसाठी) निवडणूक 
( दोन ) मतदारसंघाचे/ विभागाचे(गण) नाव : 


अ.क्र . 


उमेदवाराचेनाव 


उमेदवारांना मिळालेली एकूण वैध मते 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


( अ) एकूण वैध मते 
( ब) एकूण अवैध मते 
( क ) एकूण प्रदत्त मते . 


मी घोषित करतो की , ( नाव ) 


..( पत्ता ) 


हे यथोचितरीत्या निवडून आलेले आहेत . 


......... 


मोहर 


निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विजय कुमार , 


शासनाचे प्रधान सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


४३ 


CO -OPERATION , MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 


Mantralaya Annex , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 31st October 2017 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION ) ACT, 1963. 

No. KPM -0817 / C.R . 164/ 21 - C. — The following draft of rules further to amend theMaharashtra 
Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation ) Rules, 1967, which the 
Government of Maharashtra proposes to make in exercise of the powers conferred by sub - section 
( 1) and clauses (d ) and (u ) of sub -section ( 2) of section 60 of theMaharashtra Agricultural Produce 
Marketing (Development and Regulation ) Act, 1963 (Mah . XX of 1964) and of all other powers 
enabling it in that behalf , is hereby published as required by sub -section (3 ) of section 60 of the 
said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby 
given that the said draft will be taken into consideration by the Government of Maharashtra on 
or after 30th November 2017 . 


2. Any objections or suggestions, which may be received by the Director (Marketing ) 
Maharashtra State , New Central Building, 3rd Floor , Pune 411 001, from any person with respect 
to the said draft before the aforesaid date , will be considered by the Government . 


DRAFT RULES 


1. These rules may be called the Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development 
and Regulation ) ( Amendment) Rules , 2017 . 

2. In rule 2 of the Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development and 
Regulation ) (Amendment) Rules, 1967 (hereinafter referred to as “ the principal Rules” ) , — 

(i) clauses (u ) and (vi) shall be deleted ; 
( ii) Clauses (xiv ), ( XV ) and (xvi) shall be deleted . 


3. Rules, 35 , 35A , 35AA , 35A1A , 353 , 35BB , 36 to 40 , 40A , 41 , 41A , 41B , 41C , 410 , 41E , 41F , 
43 to 54, 54A , 55 to 60 , 60A , 60B , 600 , 61,61A , 61B , 62 to 71, 71A and 72 to 90 of the principal Rules 
shall be deleted . 


4. FORM 8 - A , FORM 8 - B , FORM 9 , FORM 10 , FORM 10 - A , FORM 10 - B , FORM 10 - C , FORM 
11, FORM 11- A , FORM 11 - B , FORM 11 -C , FORM 12 , FORM 13 , FORM 14 and FORM 15 appended 
to the principal Rules shall be deleted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIJAY KUMAR , 


Principal Secretary to Government. 


भाग चार - ब - ३५४-६अ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७ / कार्तिक ९, शके १९ ३ ९ 


CO -OPERATION , MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 


Mantralaya Annex , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 31st October 2017 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION ) ACT, 1963. 


No. KPM -0817 /C.R . 164/ 21 -C. — The following draft of rules to make the Maharashtra 
Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation ) Election to Committee Rules, 
2017, which the Government of Maharashtra proposes to make in exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1) and clauses ( d ) and (u ) of sub -section (2 ) of section 60 of the Maharashtra 
Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation ) Act, 1963 (Mah . XX of 1964) and 
of all other powers enabling it in that behalf, is hereby published as required by sub - section ( 3) of 
section 60 of the said Act , for the information of all the persons likely to be affected thereby ; and 
notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the Government of 
Maharashtra on or after 30th November 2017. 


2. Any objections or suggestions, which may be received by the Director (Marketing) 
Maharashtra State, New Central Building , 3rd Floor, Pune 411 001 , from any person with respect 
to the said draft before the aforesaid date , will be considered by the Government. 


DRAFT RULES 


PART - I 


1. Short title . — These rules may be called the Maharashtra Agricultural Produce Market 
Committee (Election to Committee ) Rules , 2017 . 
2. Definitions. In these rules , unless the context requires otherwise , 

( 1 ) “ Act” means the Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development and 
Regulation ) Act, 1963 (Mah.XX of 1964) ; 

( 2 ) “ Ballot box ” includes any box , bag or other receptacle used for the insertion of ballot 
paper by voters or electronic voting machine which shall be of such design as may be approved 
by the State Co-operative Election Authority ; 

(3 ) “ Bye -laws” means bye -laws framed under the Act ; 

(4 ) “ Committee ” means a Committee as defined in clause (j) of sub -section (f) of section 2 of 
the Act ; 

(5 ) " constituency ” means an electoral division as specified in these rules ; 

(6 ) " counting agent” means a person appointed by a candidate to be his counting agent, 
with the previous approval of the Returning Officer appointed by the State Co-operative 
Election Authority ; 

( 7 ) " date of declaration of election ” means the date on which provisional voters list is 
declared ; 

(8 ) “ District Election Officer ” means an officer or officers approved by the State Co 
operative Election Authority , not below the rank of Collector or District Deputy Registrar , 
Co-operative Societies of the district as the case may be, to assist the State Co-operative 
Election Authority in performance of its functions for the conduct of elections of Agricultural 
Produce Market Committee in the District or Region under the supervision and control of 
the State Co -operative Election Authority ; 

( 9 ) " election ” means an election to elect a Committee or committee member of a Market 
Committee ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७ / कार्तिक ९ , 


शके १ ९ ३ ९ 


४५ 


( 10 ) “ election agent” means a person whose name appears in the final list of voters and 
who is appointed by a candidate to be his election agent, with the previous approval of the 
Returning Officer, appointed by the State Co- operative Election Authority ; 

(11) “ notice board ” means the board placed in or near the Office of a Market Committee , 
Returning Officer and District Election Officer for the purpose of displacing notices thereon ; 

( 12 ) " polling agent” means a person whose name appears in the final list of voters 
appointed by a candidate to be his Polling Agent , with the previous approval of the Returning 
Officer appointed by the State Co -operative Election Authority ; 

( 13) “ Polling Officer” means any person appointed by the returning officer to assist the 
presiding officer ; 

( 14 ) “ presiding officer”means any person appointed by the Returning Officer for the 
conduct of the election ; 


( 15 ) “ public holiday ” means any day which is a public holiday for the purposes of section 
25 of the Negotiable Instruments Act , 1881 ( 26 of 1881), and includes any other day which is 
notified by the State Government to be a holiday for Government offices in the State or by 
the Collector to be a local holiday for the District ; 

( 16 ) “ reserved seat” means a seat reserved for the members belonging to the Women , 
Scheduled Castes or Scheduled Tribes , De-notified Tribes (Vimukta Jatis ) or Nomadic Tribes 
and Other Backward Classes ; 


( 17 ) “ Returning Officer" means a Returning Officer appointed by the State Co -operative 
Election Authority , and includes Assistant Returning Officer for the purposes of any election 
under Chapter IV of these rules ; 


( 18 ) “ State Co -operative Election Authority ” means the State Co- operative Election 
Authority constituted by the State Government under section 73 CB of the Maharashtra 
Co- op . Societies Act , 1960 (Mah . XXIV of 1961) ; 


( 19) " section " means a section of the Act ; 


(20 ) " Secretary ” means a Secretary defined in clause (r) of section 2 of the Act ; 


(21) " Voter " means , 

(i) An agriculturist residing in the Market Area , who holds minimum 10 R land and 
who is not less than 18 years of age and who has sold his or her notified agricultural 
produce at least 3 times in the preceding 5 years before date of declaration of provisional 
voters list programme ; 

(ii) Licensed Trader or Commission Agent ; 


( iii) Licensed Weighman and Hamal ; 


( 22 ) “ Voters list ” means the list of voters as finalized in accordance with rules 6 and 7 . 


( 2 ) The words and expressions used in these rules but not defined here above shall have the 
same meaning as respectively assigned to them in the Act. 

3. Powers of the State Co-operative Election Authority . — In order to conduct the elections of 
the Agricultural Produce Market Committees, the State Co-operative Election Authority shall 
have the following powers, namely : 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७ / कार्तिक ९, शके १९ ३ ९ 


(i) to appoint any officer or employee of the State Government , or any Co -operative 
Societies or any Local Body on any post with such designation and duties for the 
purpose of conducting the elections, and it shall be obligatory on every officer or employee 
so appointed to perform the duties assigned to him , failing which he shall be liable for 
prosecution for having committed contempt of the lawful authority of the public servant 
within the meaning of Chapter X of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) : 


Provided that, the State Co- operative Election Authority may , by general or special 
order , direct any officer or employee of the State Government not below the rank of 
Collector or District Deputy Registrar to exercise its powers under this clause : 


Provided further that , such officer or employee shall work under the general 
superintendence and control of the State Co-operative Election Authority ; 


(ii ) to requisition any public or private premises, vehicles, services or any other 
material required for holding the election , from any Office of the State Government, Local 
Body, Co -operative Societies as he may deem necessary for the purposes of conducting 
election . On service of such requisition , it shall be obligatory on the authority to whom such 
requisition is made , to forthwith hand over the possession of premises, vehicles or any 
other material, as the case may be , to the Requisitioning Authority or any person authorized 
by him in that behalf : 

Provided that, the State Co -operative Election Authority may , by general or special 
order , direct any officer or employee of the State Government not below the rank of District 
Deputy Registrar to exercise its powers under this clause ; 

( iii ) to appoint Observers and Zonal Officers, who shall be appointed with a view to 
keep watch for smooth and fair conduct of elections as and when required ; 


(iv) to issue such special or general orders or directions for fair and free elections, 
which shall not be inconsistent with the provisions of the Act and the rules ; 

( U ) to issue general or special orders, from time to time, regarding the amount to be 
deposited in the ‘ Election Fund under sub - section ( 1 ) of section 14 in advance by the 
Market Committee . 


4. Duty of the State Co -operative Election Authority to hold election of the Market Committee. 

( 1) The elections of the Market Committee shall be held or caused to be held by the 
State Co-operative Election Authority in accordance with the provisions of the Act and these 
rules . 


( 2 ) The State Co -operative Election Authority and District Election Officer shall 
maintain a register in Form 1 in his office showing the names of the Market Committees 
whose elections are due every year . 

( 3 ) The Secretary of Market Committee shall, with regard to the Market Committee , 
whose elections are to be held by the State Co -operative Election Authority under clause (6 ) 
of sub - section ( 1) of section 14 of the Act, make a report in Form 2 to the District Election 
Officer on or before the 30th November of every year, in respect of the Market Committee 
whose term of office is to expire in the succeeding year and the District Election Officer 
shall forward the same alongwith his report to the State Co -operative Election Authority , 
on or before the 31st December of every year . 

On receipt of such report, the State Co-operative Election Authority shall publish within 
15 days, a list of Market Committees whose elections are due to be held in that market 
year . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


४७ 


PART II 


PREPARATION OF VOTERS LIST 


5. Division of market area for Agriculturist Constituency into divisions (Gan ).– For 
agriculturists constituency each market area shall be divided into fifteen divisions (Gan ), as far 
as possible into equal number of voters in the voters list existing on the date of declaration of 
provisional voters list in the market area for election of fifteen seats and each seat shall be 
elected from respective divisions (Gan ) : 

Provided that, the District Election Officer shall declare the division (Gan ) of the market 
area and reserved seats among the agriculturists constituency by lottery system at least one 
month before declaration of provisional voters list . 

6. Preparation of voters list.— ( 1 ) The Collector shall provide or cause to provide the 
village wise list of agriculturists , who hold minimum 10 R land in the concerned market area , to 
the Secretary of concerned Agricultural Produce Market Committee and District Election Officer 
for preparation of primary voters list before 180 days of expiry of term of the Market Committee. 

( 2 ) Within thirty days of receipt of list from the Collector, a provisional voters list in 
Form 4 shall be prepared by the Secretary of the Market Committee. The names of agriculturists 
which appear in the list provided by the Collector , who has sold his or her notified agricultural 
produce at least three times in the preceding five years shall be included in the provisional list. 
Such sale of an agricultural produce shall be determined on the basis of register submitted by the 
licensed traders and commission agents in the concerned Market Committee and maintained by 
the Market Committee in Form 3 . 


In case of traders and commission agents constituency , the names of traders and commission 
agents who hold license of Market Committee as provided in clause (b ) of sub - section ( 1 ) of section 
13 of the Act to operate as such in the market area shall be included in the provisional voters list. 

In case of hamal and weighmen Constituency , the names of hamal and weighmen operating 
as such in the market area shall be included in the provisional voters list. 

In agriculturist s constituency, the names of voters shall be arranged in alphabetical order 
division wise : 

Provided that , in case of Market Committee where the elections could not be held before 
the expiry of the term of the Committee due to unforeseen situations or any other reason , a 
provisional list of the voters shall be prepared , on the basis of the date fixed by the State Co 
operative Election Authority : 

Provided also that , the provisional voters list of the Market Committee on which an 
Administrator or Board of Administrators is appointed under second proviso of sub - section (2 ) of 
section 13 , section 15A or section 45 of the Act, shall be prepared on the basis of the date fixed by 
the State Co -operative Election Authority . 

(3 ) Four copies of the authenticated provisional voters lists certified by the concerned 
Secretary of the Market Committee in Form 4 shall be delivered by the concerned Secretary of 
Market Committee to the concerned District Election Officer or other officer as may be directed 
by the State Co -operative Election Authority, one hundred and fifty days before the date of 
expiry of the term of Committee in print as well as in digital form . The Secretary of concerned 
Market Committee shall certify the provisional voters list as per record maintained in Form 3 . 

The District Election Officer shall,within fifteen days from receipt of provisional voters list, 
invite claims and objections. Copies of provisional voters list shall be displayed on the notice 
board of the Market Committee and office of the District Election Officer . 


(4 ) If any Market Committee fails to deliver copies of the provisional voters list as provided 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७ / कार्तिक ९, शके १९ ३ ९ 


in sub - rule ( 3 ) to the District Election Officer on or before the due date, the District Election 
Officer shall himself or through any person authorized by him in this behalf, prepare such 
provisional voters list on the basis of list of agriculturist received by him under sub -rule (1) and 
the expenditure incurred thereof shall be recovered from the Market Committee or the persons 
responsible therefor as arrears of land revenue. 

(5 ) In the event of the District Election Officer taking action under the last preceding sub 
rule ( 4 ), he shall also cause copies of the provisional voters list to be displayed on his notice 
board and notice board of the Market Committee within fifteen days from the date of receipt of 
such list, for inviting claims and objections. 

( 6 ) Particulars to be included in the provisional voters list of Market Committees for 
agriculturists constituency shall contain the surname, name, father s or husband s name ( in 
alphabetical order), age and sex with address in Form 4 . 

7. Claims and objections to the provisional voters list.— ( 1) When the provisional voters 
list is published for inviting claims and objections, any omission or error in respect of name or 
address or other particulars in the list may be brought to the notice of the concerned District 
Election Officer in writing by any person whose name appears in provisional voters list of the 
Market Committee during office hours , within ten days from the date of publication of the 
provisional voters list. 

(2 ) Every claim or objection shall be in writing and state the grounds on which the claim is 
based or the objection is raised , as the case may be, and may accompany with the proof thereof, if 
any . 

( 3 ) The District Election Officer shall, or as directed by the State Co-operative Election 
Authority , after making such enquiries as deem necessary in this behalf, consider each claim 
or objection , and give his decision thereon in writing to the persons concerned within ten days 
from the last date prescribed for receiving the claims and objections. Thereafter final voters list 
shall be published within the period of fifteen days from the last date prescribed for receiving 
the claims and objections. The list finalized by the District Election Officer after deciding all 
claims and objection shall be final list of voters. 


(4 ) The copies of the final list of voters in Form 5 shall be displayed on the notice board of 
the District Election Officer and also on the notice board of the Market Committee at least ten 
days before the declaration of the election programme and in no case later than fifteen days 
from the finalization of claims and objections. 

8. Right to vote.— ( 1) Every person whose name is entered in the final voters list of respective 
constituency shall be entitled to vote in that constituency : 

Provided that, in Agriculturist s Constituency , the name of the voter appearing in the division 
(Gan ) shall be entitled to vote only in such division (Gan ). 

( 2 ) No Person shall vote at any election , if he is confined in a prison whether under a sentence 
of imprisonment or otherwise or is in lawful custody of the police . 


PART- III 


ELIGIBILITY TO BECOME COMMITTEE MEMBER 


9. Persons qualified to be elected .- ( 1) Every person who is an agriculturist and who is residing 
in themarket area and is not less than twenty -one years of age on the date specified by the State 
Co-operative Election Authority , if required with the help of the Collector or the District Deputy 
Registrar, as the case may be , unless disqualified under the Act or rules and whose name appears 
in the final voters list shall be qualified to be elected by the agriculturists constituency . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


४ ९ 


(2 ) Every person whose name in the voters list of traders constituency under these rules , be 
qualified to be elected by the traders constituency . 

( 3 ) Every person whose name is included in the voters list prepared under rules 6 and 7 
shall , unless disqualified under these rules , be qualified to be elected to the Market Committee. 

( 4 ) Every person whose name is in the voters list of the hamals and weighmens constituency 
shall, unless disqualified under these rules, be qualified to be elected from that constituency . 

10. Disqualifications of Committee member.— ( 1) A person shall be disqualified for being 
chosen as or for being, a member of a Market Committee, 

( a ) if he has been convicted by a Court in India of any offence and sentenced to 
imprisonment for a term exceeding six months unless such disqualification has been removed 
by an order of the State Government ; or 


(6 ) if he has not attained the age of twenty - one years ; or 
(c) if he is of unsound mind and stands so declared by a Competent Court ; or 


(d ) if he is an undischarge insolvent; or 


(e ) if he is a deaf-mute ; or 
(f) if he has failed to pay any fees or charges due to the Market Committee ; or 

( g ) if he is a servant of the Market Committee or of Government or of a Local Authority 
or holds a license from such Committee other than that of traders, commission agents, hamals 
or weighmen ; or 

(h ) if he has directly or indirectly or by his partners any share or interest in any contract 
or employment with or on behalf of or under the Market Committee ; or 

(i) if he has committed breach of the Act or the rule or bye -laws made thereunder more 
than once ; or 

(j) if he has failed to make payments to any seller or his commission agent as required 
by the Act and rules. 

(k ) if he is disqualified by the Act or the rules made thereunder . 
(2 ) A person shall not be chosen as a member , 

(i) representing the trader s constituency, if he does not ordinarily reside in the market 
area or if the license issued to him is cancelled , or suspended or not renewed ; 

(ii ) representing agriculturists constituency , if his main income is not from agriculture 
or possesses a traders , commission agents or broker license or has interest in a joint family 
or a firm which has a trader s or commission agents or broker license . 

Explanation . — For the purpose of this sub -rule, a person shall be deemed to be ordinarily 
residing in the market area , or he resides in such area for not less than one hundred and eighty 
days in a calendar year . 

( 3 ) Where any question arises as to whether a person has become subject to any of the 
disqualification mentioned in sub -rule ( 1),such question shall be decided by the Director within 
thirty days of its reference . On the decision of the Director or the decision in Appeal, as the case 
may be , a person who is disqualified , shall cease to hold office from the date of the decision by the 
Director , or by the Appellate Authority , as the case may be. The State Co -operative Election 
Authority shall , on receipt of such decision , hold the bye -election provided the remaining period 
of the term of the Committee is not less than one year from the date of decision . 


TT OR -2-348-6 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १९ ३ ९ 


( 4 ) No decision on any such question shall be given , unless the member has been given a 
reasonable opportunity of being heard . 

(5 ) Any person aggrieved by the decision of the Director may , within thirty days from the 
date on which the decision is communicated to the member , appeal to the State Government . 


PART - IV 


ADMINISTRATIVE MACHINERY FOR THE CONDUCT OF ELECTIONS 


11. Appointment of Returning Officers, Assistant Returning Officers and such other Officers 
required to conduct the elections.— ( 1) The State Co -operative Election Authority shall appoint 
the Returning Officer and may also appoint one or more persons to be called as the Assistant 
Returning Officer to assist the Returning Officer . 

(2 ) Every Assistant Returning Officer , shall, subject to the control of the Returning Officer 
and general control of the State Co -operative Election Authority , be competent to perform all or 
any of the functions of the Returning Officer : 

Provided that, no Assistant Returning Officer shall perform any of the functions of the 
Returning Officer which relate to the scrutiny of nominations unless the Returning Officer is 
unavoidably prevented from performing the said function : 

Provided further that, the State Co -operative Election Authority may change Returning 
Officer, if the Returning Officer is unable to perform his functions. 

12. Appointment of an Observer . — The State Co -operative Election Authority may nominate 
an Observer who shall be an officer of the Government to watch the conduct of elections of a 
Market Committee and to perform such other functions as may be entrusted to him by the State 
Co -operative Election Authority . 

13 . General duty of Returning Officer . — It shall be the general duty of the Returning Officer 
at 

any election to do all such acts and things as may be necessary for effectually conducting the 
election in the manner provided in these rules or the orders made thereunder in this behalf. 

14. Polling stations. The Returning Officer shall, if necessary , provide sufficient number 
of polling stations for any constituency for which election is to be held and shall publish on the 
notice board of the Market Committee and in such other manner as he deems fit, a list showing 
the polling stations so provided and the polling areas for which they have respectively been 
provided . 

15. Appointment of Presiding Officers and Polling Officers.— ( 1) The Returning Officer 
shall appoint a Presiding Officer for each polling station and such Polling Officer or Officers 
as he thinks necessary , but shall not appoint any person who has been employed by the 
concerned Market Committee or on behalf of, or has been otherwise working for a candidate in 
or about the election : 


Provided that, if a Polling Officer is absent from the polling station , the Presiding Officer 
may appoint any person who is present at the polling station , other than a person who has been 
employed by the concerned Market Committee or on behalf of, or who has been otherwise 
working for a candidate in or about the election , to be the Polling Officer during the absence of 
such officer , and shall inform the Returning Officer accordingly. 

( 2 ) A Polling Officer shall , if so directed by the Presiding Officer, perform all or any of the 
functions of a Presiding Officer under the Act or these rules . 

(3 ) If the Presiding Officer, owing to illness or otherwise or due to unavoidable cause , is 
absent from the polling station , his functions shall be performed by such Polling Officer as has 
been previously authorized by the Presiding Officer, to perform such functions during his 
absence . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


५१ 


16. General duty of Presiding Officer and Polling Officer.— (1 ) It shall be the general duty 
of the Presiding Officer at the polling station to keep law and order and to see that the poll is 
taken fairly . 

( 2 ) It shall be the duty of the Polling Officers at a polling station to assist the Presiding 
Officer for such station in the performance of his functions. 

17. Control. — The Returning Officer , Assistant Returning Officer , Presiding Officers, Polling 
Officers and all other persons appointed in any matter connected with these rules shall work 
under the general guidance , superintendence and control of the State Co -operative Election 
Authority or the offices authorized by it in this behalf. 


PART V 


CONDUCT OF ELECTION 


18. Appointment of dates, etc. for various stages of election .- ( 1 ) The Returning Officer , 
with prior approval of the State Co -operative Election Authority , shall draw and , by order,declare 
a programme of various stages of election , in Marathi, within ten to twenty days, both days 
inclusive from the date of display of final voters list of the Market Committee , which shall be as 
follows 


Date of declaration of such programme. 


(i) Date of declaration of election 

programme. 


(ii) Last date for making nominations 


Five working days from the date of 
declaration of election programme. 


(iii) The date of publication of list of 

nominations received . 


As and when received till the last date fixed 
for making nominations. 


(iv ) Date of scrutiny of nominations 


Next day of the last date for making 
nominations. 


. 


(U ) Date of publication of list of valid 

Next day after the date of completion of 
nominations after scrutiny . 

scrutiny . 
(vi) Date by which candidature may be Within fifteen days from the date of 
withdrawn . 

publication of list of valid nominations after 

scrutiny. 
(vii ) Date of publication of final list of 

The day next succeeding the last day fixed 
contesting candidates and allotment of for withdrawal of candidature . 

election symbols. 
(viii ) Date and time during which and the Not earlier than seven days but not later 

place / places at which the poll shall be than fifteen days from the date of 
taken , if necessary . 

publication of final list of contesting 
candidates ( time and place to be fixed by the 

Returning Officer ). 
(ix ) Date , time and place for counting of Not later than 3rd day from the date on 
votes . 

which the poll shall be taken (time and place 

to be fixed by the Returning Officer ). 
(x ) Date of declaration of results of voting Immediately after the counting of votes. 

Explanation . — a ) If the date in reckoning dates as specified in the above cases is a public 
holiday , the next succeeding working day shall be fixed for the respective events ; 


भाग चार - ब - ३५४-७अ 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


(6 ) The proportion of polling station to number of voters at each polling stations and the 
place of polling stations shall be fixed in consultation with the State Co - operative Election 
Authority . Where the polling Stations are spread over entire market area , the Returning Officer 
shall make arrangement to get all the ballot boxes or electronic voting machines to the office 
of the Returning Officer or to the polling booth fixed by Returning Officer or to such other safe 
place as he may deemed fit. 

19. Manner of publication of election programme.- (i) The Returning Officer shall send a 
copy of the order made under rule 18 in FORM 6 to the Market Committee either personally or 
by special messenger or by registered post to the Market Committee at the registered address 
with instruction to display the copy of the programme on the notice board and website of the 
Market Committee on behalf of the State Co -operative Election Authority . 

(ii) The time during which poll shall be taken should be mentioned in the election programme. 

(iii) Wherever it is necessary to fix time, date and place for any stage in the election 
programme, it shall be mentioned in the election programme declared by Returning Officer . 

( iv ) The Election Programme of Market Committee shall also be published at least in one 
local daily newspaper by the Returning Officer. 

(U ) The date fixed under this rule for polling shall not be changed within seven days of the 
date fixed for the poll, except with the previous approval of the State Co- operative Election 
Authority . 

20. Nomination of Candidates.- ( 1) Any person may be nominated as a candidate for election 
to fill a seat , if he is qualified to be chosen to fill that seat, under the provisions of the Act and 
these rules. 


(2 ) Every nomination paper presented under rule 21 in Form 7 shall be completely filled in : 

Provided that, a failure to complete or a defect in completing the declaration as to symbols 
in a nomination paper shall not be deemed to be a defect of a substantial character within the 
meaning of these rules . 

( 3 ) Any person whose name is entered in the list of voters shall be a proposer or seconder , 
as the case may be , for nominating a candidate at election . 

(4 ) The nomination paper in Form 7 , shall be supplied by the Returning Officer or an officer 
authorized by him in this behalf, to any voter or to any agriculturist residing in that area , on 
payment of the price of the nomination paper to be fixed by the State Co -operative Election 
Authority . 

21. Presentation of nomination paper and requirements for valid nomination .-— ( 1) On or 
before the date appointed as a last date for making nomination under rule 18 each candidate 
shall either in person or by his proposer deliver to the Returning Officer during the time and at 
the place specified in the order made under rule 18 , a nomination paper completed as provided 
by rule 20 and signed by the candidate and by two voters of his constituency , one of whom shall be 
the proposer and another as the seconder . 

(2 ) Any person who is not subject to any disqualification as a voter under these rules and 
whose name is entered in the list of voters for the constituency for which the candidate is 
nominated , may subscribe as proposer or seconder . He shall not subscribe as proposer for more 
than one nomination paper . 

( 3 ) In the case of reserved seat under the provisions of sub -section ( 1 ) of section 13 , a candidate 
shall not be deemed to be qualified to be chosen to fill that seat unless his nomination paper 
contains a declaration by him specifying the particulars of Scheduled Caste , Scheduled Tribes, 
De-notified Tribes ( Vimukta Jatis) , Nomadic Tribes or other backward classes and the nomination 
paper shall be accompanied by self- attested copy of caste certificate and caste validity certificate 
issued by the Competent Authority . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


(4 ) On Presentation of a nomination paper, the Returning Officer shall satisfy himself that 
the candidate is an agriculturist residing in the market area or as the case may be, a trader and 
that the name and the number in the list of voters of the proposers and seconders as entered in 
the nomination paper are the same as entered in the list of voters : 

Provided that, the Returning Officer shall permit any clerical or technical error in the 
nomination paper in regard to the said name or number to be corrected in order to bring them in 
conformity with the corresponding entries in the list of voters and where necessary, any clerical 
or printing error in the said entries shall be overlooked . 

Explanation . — For the purpose of satisfying the Returning Officer that the candidate is an 
agriculturist, a certificate of the Talathi of the village where the candidate resides to the effect 
that the person is an agriculturist as defined in clause (6 ) of sub -section ( 1) of section 2 of the Act, 
and is residing in the market area shall be produced along with the nomination paper . The 
certificate shall be conclusive proof that the candidate is an agriculturist and is residing in market 


area . 


(5 ) Nothing in this rule shall prevent any candidate from being nominated by more than one 
nomination paper 

for election in the same constituency : 
Provided that , not more than four nomination papers shall be presented by or on behalf of 
any candidate or accepted by the Returning Officer for election in the same constituency . 

22 . Symbols of Election .— ( 1) The Returning Officer shall specify the symbols that may be 
chosen by the candidates at the election from among those specified by the State Co-operative 
Election Authority but he shall not allot any symbols which are associated with recognized political 
parties. 

(2 ) At any such election , more than one nomination papers are delivered by or on behalf 
of a candidate , the declaration as to symbols made in the nomination paper first delivered and 
no other declaration , as symbols, shall be taken into consideration under sub -rule (3 ) of rule 29 , 
even if that nomination paper has been rejected . 

23. Deposits and Fees. 


Deposit for Candidate 
other than reserved seat 


Deposit for Candidate of 

reserved seat 


Nomination 
Form Fee 


Rs. 5000 


Rs. 1000 


Rs. 200 


( 1) A Candidate shall not be deemed to be duly nominated for election from any constituency 
unless he deposits or causes to be deposited with the Returning Officer the nomination fee 
specified hereunder , 

Provided that, where a candidate has filed more than one nomination paper for election in 
the same constituency , not more than one deposit shall be required to be paid by him under 
this rule : 


Provided further that, if a candidate withdraws his nomination , the deposit shall be refunded 
within fifteen days of his withdrawal. 

24. Notice of nomination and time and place for the scrutiny.— The Returning Officer shall 
on receiving the nomination paper under rule 21 , inform the person or persons delivering the 
same, of the day , time and place fixed for the scrutiny of nominations and shall enter on the 
nomination paper, its serial number and shall acknowledge the receipt thereof and shall sign 
thereon a certificate stating the date on which and the hour at which the nomination paper has 
been delivered to him and shall , as soon as may be thereafter , cause to be affixed on the 
notice board in his office, a notice of the nomination containing description similar to those 
contained in the nomination papers, both of the candidates and of the proposer . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


25. Scrutiny of nominations.— ( 1) On the date fixed , for the scrutiny of nomination papers 
under rule 20 , the candidates, one proposer of each candidate duly authorized in writing by 
each candidate , may attend, at the time and place appointed in this behalf , and the Returning 
Officer shall give or cause to give them all reasonable facilities for examining the nomination 
papers of all candidates which have been delivered as required by rule 21.No other person shall 
be allowed to attend the scrutiny of nomination . 

( 2 ) The Returning Officer shall then examine the nomination papers and shall decide all 
objections which may be made to any nomination and may , either on such objection or on his 
own motion , after such summary inquiry , if any, as he thinks necessary , reject any nomination 
on any of the following grounds, that is to say : 

(a ) that the candidate is disqualified for being chosen to fill the seat by or under the Act 
and the Rules ; 

(b ) that the proposer or seconder is disqualified from subscribing a nomination paper ; 

(c ) that there has been a failure to comply with any of the provisions of rules10 , 21 and 
23 of these rules ; 

(d ) that the signature of the candidate or the proposer or the seconder on the nomination 
paper is not genuine. 

( 3 ) Nothing contained in clause ( c) or (d ) of sub -rule (2 ) shall be deemed to authorize the 
rejection of the nomination of any candidate on the ground of any irregularity in respect of a 
nomination paper , if the candidate has been duly nominated by means of another nomination 
paper in respect of which no irregularity has been committed . 

(4 ) The Returning Officer shall not reject any nomination paper on the ground of any defect 
which is not of a substantial character. 

(5 ) The Returning Officer shall hold the scrutiny on the date appointed in this behalf 
under rule 18 , and shall not allow any adjournment of the proceedings, except when such 
proceedings are interrupted or obstructed by riot or open violence or by causes beyond his 
control : 

Provided that, in case any objection is raised by the Returning Officer or is made by any 
other person , the candidate concerned may be allowed time to rebut it , not later than the next 
day before the publication of list of valid nomination , and the Returning Officer shall record his 
decision on the date to which the proceedings have been adjourned . 

(6 ) The Returning Officer shall endorse on each nomination paper his decision accepting 
or rejecting the same and, if the nomination paper is rejected , he shall record in writing , a brief 
statement of his reasons for such rejection , and a copy of such statement shall be immediately 
supplied on demand to the candidate or to the proposer concerned . The copy of such statement 
shall be sent invariably to the State Co - operative Election Authority . 

26. Publication of List of Valid Nomination . — Immediately after all the nomination papers 
have been scrutinized and the decisions accepting or rejecting the same have been recorded , the 
Returning Officer shall prepare a list of candidates whose nominations have been accepted . 
Immediately on the next day after the scrutiny is over , the Returning Officer shall affix the 
list on his notice board and shall record the date on which and the time at which the list was so 
affixed : 

Provided that , the Returning Officer shall be competent to include the names of candidates 
whose nominations are subsequently held valid in appeal before the Appellate Authority . 

27. Appeal.— ( 1) Any candidate aggrieved by a decision of the Returning Officer rejecting 
a nomination paper, may present an appeal within 3 days of the date of order of rejection of 
nomination paper to the District Election Officer. In case of the District Election Officer being 
Returning Officer, an appeal shall lie to the Director of Marketing who shall dispose of such 
appeal within ten days from the date of receipt of such appeal and the decision of such officer, 
shall be final. A copy of the petition of appeal shall be furnished to the Returning Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


५५ 


(2 ) The decision of the District Election Officer or Director of Marketing , as the case may 
be, in appeal under this rule and subject only to such decision , the decision of the Returning 
Officer accepting or rejecting the nomination of candidate shall be final and conclusive. 

28 Withdrawal of Candidature.- ( 1) Any candidate may withdraw his candidature by notice 
in writing subscribed by him and delivered to the Returning Officer 

( a ) where no appeal is presented under rule 27 , and the day immediately following the 
day after the expiry of the period referred to in sub -rule ( 1 ) of rule 27 , and 

(6 ) Where such appeal is made on the day next following the day which the decision of 
the District Election Officer or Director of Marketing, as the case may be , is given . 

(2 ) The notice shall be delivered to the Returning Officer before 30 clock in the afternoon on 
the day fixed under sub -rule ( 1 ) for withdrawal of candidature . 

(3 ) The notice may be delivered either by the candidate in person or by his proposer who has 
been authorised in this behalf in writing by the candidate . 

No person who has given a notice of withdrawal of his candidature under sub -rule ( 1) 
shall not be allowed to cancel the notice . 

( 5 ) The Returning Officer shall, on being satisfied as the genuineness of a notice of withdrawal 
and the identity of person delivering it under sub -rule ( 1), cause a notice to be affixed on the 
notice- board in his office . 

29. Preparation of list of contesting candidates and allotment of symbols.— ( 1) On the day 
next succeeding the last date fixed for withdrawal of candidature , the Returning Officer shall 
prepare and publish in Form 8 , a list of contesting candidates in Marathi, that is to say , the 
candidates whose names have been finally accepted and who have not withdrawn their 
candidatures within the prescribed time and with the symbols allotted to them on the notice 
board of his office . 

(2 ) The said list shall contain the names in alphabetical order. The alphabetical order shall 
be determined with reference to the surnames of the candidates having surnames , and names of 
proposer , of other candidates . 

( 3 ) Where a poll becomes necessary, the Returning Officer shall consider the choice of 
symbols expressed by the contesting candidates in their nomination papers and shall 

( a ) allot a different symbol to each contesting candidate in conformity as far as 
practicable , with his choice ; 

(b ) if more than one contesting candidates have indicated their preference for the 
same symbol, then decide to allot the symbols on the basis of first come first serve and such 
allotment shall be final. 

Provided that, if more than 30 % of candidates of the total contesting seats come together 
and form the group and demand a common symbol by common written application signed by 
all the concerned candidates, then the Returning Officer may allot them a common symbol. 

(4 ) Every candidate shall forthwith be informed of the symbol allotted to him and be supplied 
with by the Returning Officer a specimen provided by the State Co-operative Election Authority . 

30. Publication of list of contesting candidates.— The Returning Officer shall, immediately 
after its preparation , cause a copy of the list of contesting candidates to be affixed on the notice 
board in his office and shall also supply a copy to each of the contesting candidates and to the 
office of District Election Officer and Market Committee . 

31. Appointment of Election Agents.— ( 1) If a candidate desires to appoint any person to be 
his election agent , such appointment shall , subject to the provisions of sub -rule ( 3 ), be made by 
him in FORM 9. The candidate shall give notice of such appointment to the Returning Officer by 
delivering or forwarding the letter of appointment to the Returning Officer at the time of 
presentation of the nomination paper or at any time thereafter before or at the time of allotment 
of the symbols . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


( 2 ) The appointment of the Election agent may be revoked by the candidate at any 
time by a declaration in writing signed by him and lodged with the Returning Officer . Such 
revocation shall take effect from the date on which it is so lodged . In the event of such a 
revocation or on the death of an election agent, whether that event occurs before or during 
the election , or after the election but before the account of the candidate election expenses 
has been lodged with the Returning Officer in prescribed manner, the candidate may appoint 
another person to be his election agent, and notice thereof shall be given to the Retuning 
Officer, in the same manner as in the case of the first election agent . 

( 3 ) The candidate may appoint a person as election agent whose name appears in list of 
voters . 

(4 ) No person , who is subject to any disqualification as a voter under the Act , rules 
or bye - laws, so long as the disqualification subsists , or whose name is not entered in the list 
of voters for the constituency for which the candidate is nominated , shall be appointed as 
an election agent . 

32. Appointment of Polling Agents and Counting Agents.— ( 1) At an election at which the 
poll is to be taken , any contesting candidate may appoint one agent and one relief agent to act 
as Polling Agents and Counting Agents of such candidate, whose name appears in the voters 
list, at each polling station . Such appointment shall be made by a letter in writing in FORM - 10 
signed by the candidate . 

( 2 ) The candidate shall deliver the letter of appointment to Polling Agent who shall, on the 
date fixed for the poll , present it to and sign the declaration contained therein , before the Presiding 
Officer. The Presiding Officer shall retain a letter presented to him in his custody . Polling Agent 
shall not be allowed to perform any duty at the Polling Stations unless he has complied with the 
provisions of this rule . 

( 3 ) The Polling Agent may work as Counting Agent as per the authority given by the candidate 
in Form 10 . 


- 


(4 ) Each contesting candidate may appoint not more than two agents to act as Counting 
Agents of such candidate by a letter in writing in duplicate in FORM 10 signed by the 
candidate . Before the commencement of the counting of votes , the candidate shall give notice of 
the appointment of such Counting Agents to the Returning Officer by forwarding to such officer 
the letter of appointment . The candidate shall also deliver the duplicate copy of the letter of 
appointment to the Counting Agent who shall , on the date fixed for the counting of votes , present 
it to , and sign the declaration contained therein before the Returning Officer . The Returning 
Officer shall retain the duplicate copy presented to him in his custody . No Counting Agent shall 
be allowed to perform any duty at the place fixed for the counting of votes , unless he has complied 
with these provisions. 

33 . Death of Candidate before poll. -If a contesting candidate dies and a report of his 
death is received by the Returning Officer before the commencement of the poll, the Returning 
Officer shall , upon being satisfied of the fact of the death of candidate , countermand the poll and 
inform the State Co -operative Election Authority along with the proceedings with reference to 
the election , and the election shall be commenced in all respect, as if for a new election : 

Provided that, no further nomination shall be necessary in the case of a person who was a 
contesting candidate at the time of the countermanding of the poll: 

Provided further that, no person who has given a notice of withdrawal of his candidature 
under rule 28 before the countermanding of the poll shall be eligible for being nominated as a 
candidate for the election after such countermanding: 
Provided also that, no fresh notice of withdrawal by the candidate whose nomination is accepted 
before the countermanding shall be accepted by the Returning Officer for the election after 
such countermanding . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


५७ 


34 . Uncontested Elections. - If after the expiry of the period within which candidatures 
may be withdrawn under rule 28 , the number of candidates in the constituency whose 
nominations have been accepted is equal to or less than the number of seats to be filled , the 
Returning Officer shall forthwith declare such candidate or all such candidates to be duly 
elected to fill the seat or the relevant number of seats , as the case may be , and shall complete 
and certify the declaration in Form 11 and inform the State Co -operative Election Authority. 


PART- VI 


SECRECY OF VOTING 


35. Maintenance of secrecy of voting .- Every officer , clerk , agent or other person who 
performs any duty in connection with the recording or counting of votes at an election shall 
maintain , and aid in maintaining the secrecy of the voting and shall not (except for some 
purpose authorized by or under any law ) communicate to any person any information calculated 
to violate such secrecy . 

PART- VII 


THE POLL 


36 . 


Manner of voting at contested election .— ( 1) In cases other than those covered by rule 34 , 
a poll shall be taken . 


(2 ) At every election where a poll is taken , votes shall be taken by ballot or electronic voting 
machine in the manner hereinafter provided and no votes shall be given by proxy . 

( 3 ) Every voter shall have right to vote for one candidate for respective seat . 

37 . Ballot Box or Electronic voting machine. — Every Ballot Box or Electronic voting 
machine shall be of such design as may be approved by the State Co -operative Election Authority . 

38. Form of ballot paper. — Every ballot paper shall be in Form 12 and the names of 
candidates shall be arranged in the same order in which they appear in the list of contesting 
candidates . If candidate having any Alias / Nick name it may be inserted . However , if two or more 
candidates bear the same name, they shall be distinguished by addition of their occupation or 
residence or in some other manner which should be determined by the Returning Officer . 

39. Arrangement at Polling Stations.— ( 1) Outside each polling station , there shall be 
displayed , 

(a ) a notice specifying the polling area , the voters of which are entitled to vote at the 
polling station and where the polling station has more than one polling booth , at each of 
such booth , the description of the voters allotted to such booth , and 


( b ) a copy of the list of contesting candidates with their allotted symbols . 


( 2 ) At each polling station , there shall be set-up, one or more voting compartments in 
which voters can record their votes screened from observation . 

(3 ) The Returning Officer shall provide at each polling station a sufficient number of 
ballot boxes or Electronic Voting Machine, ballot papers, copies of the list of voters in respect 
of the polling area or areas , the voters of which are entitled to vote at such polling station , 
instruments for stamping the distinguishing mark on ballot papers and articles necessary for 
voters to mark the ballot papers . The Returning Officer shall also provide at each polling 
station such other equipments and accessories as may be required for taking the poll at such 
polling station . 
HTT OR - 0-348 - C 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १९ ३ ९ 


40. Admission to Polling Station . — The Presiding Officer shall regulate the number of 
voters to be admitted at any one time inside the polling station and shall exclude there from all 
persons other than , 

(a ) Polling Officers ; 


(6 ) Public servants on duty in connection with the election ; 


(c ) Persons authorized by the Election Officer or the Returning Officer ; 


( d ) Candidates , their Election agents , and subject to the provisions of rule 32 , one Polling 
Agent of each candidate ; 


(e ) a child in arms accompanying a voter ; 
(f) a person accompanying a blind or infirm voter who cannot move without help ; 


(g ) such other persons as the Returning Officer or the Presiding Officer may employ 
for the purpose of identifying the voter . 


41. The preparation of ballot boxes for poll.— ( 1) Where a paper seal is used for securing a 
ballot box , the Presiding Officer shall affix his own signature on the paper seal and obtain 
thereon the signatures of such of the polling agents present and are desirous of affixing the 


same . 


(2 ) The Presiding Officer shall thereafter fix the paper seal so signed in the space 
meant therefore in the ballot box and shall then secure and seal the box in such manner that 
the slit for the insertion of ballot paper there into remains open . 


( 3 ) The seal used for securing a ballot box shall be affixed in such manner that after the box 
has been closed , it is not possible to open it without breaking the seals. 

(4 ) Where it is not necessary to use paper seals for securing the ballot box , the Presiding 
Officer shall secure and seal the ballot box in such a manner that the slit for the insertion 
of ballot papers , remains open and shall allow the Polling Agents present to affix, if they so 
desire , their seals . 


(5 ) Every ballot box used at a polling station shall bear the seal both inside and outside 
marked with 


(a ) the serial number, if any , and the name of constituency ; 


(6 ) the serial number and name of the polling station ; 


(c ) the serial number of the ballot box to be filled in at the end of the poll on the label 
outside the ballot box only , and 


(d ) the date of poll . 


(6 ) Immediately before the commencement of the poll, the Presiding Officers shall 
demonstrate to the polling agents and other persons present that the ballot box is empty and 
bears the labels referred to in sub - rule (5 ) of this rule . 


(7 ) The ballot box shall then be closed , sealed and secured and placed in full view of 
the Presiding Officer and the Polling Agents . 

42. The preparation of Electronic Voting Machines for poll . — If it is decided to use the 
electronic voting machine for the poll , the procedure thereof shall be specified by the State 
Co-operative Election Authority , which shall, as far as is technically feasible be in accordance 
with these rules. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


43. Identification of voters.- ( 1) The Presiding Officer may employ at the polling 
station such persons as he thinks fit to help in the identification of the voters or to assist him at 
the time of taking poll. 

( 2 ) Each voter entering the polling station shall carry with him his Photo Identity proof as 
prescribed by the Election Commission of India , Central or State Government. 

( 3 ) As each voter enters the polling station , the Presiding Officer or the Polling Officer 
authorized by him in this behalf , shall check the voter s name and other particulars with the 
relevant entry in the list of voters and then call out the serial number , name and other 
particulars of the voter . 

(4 ) In deciding the right of a person to obtain a ballot paper , the Presiding Officer or the 
Polling Officer, as the case may be , shall overlook clerical or printing errors , in any entry in 
the list of voters , if he is satisfied that such person is the same voter whom that entry relates . 

44. Challenging of identity. — ( 1) Any Polling Agent may challenge the identity of a person 
claiming to be a particular voter by depositing a sum of Rs. 50 in cash with the Presiding Officer 
for each such challenge. 
( 2 ) On such deposit being made, by that person , the Presiding Officer shall, 

(a ) warn the person challenged of the penalty for personation ; 

(b ) read the relevant entry in the list of voters in full and ask him whether he is the 
person referred to in that entry ; 

( c ) enter his name and address in the list of challenged voters in Form No. 13 , and 

( d ) require him to affix his signature in the said list . 
( 3 ) The Presiding Officer shall, thereafter, hold a summary inquiry into the allegations and 
may for that purpose , - 

( a ) require the challenger to adduce evidence in proof of the challenge and the person 
challenged to adduce evidence in proof of his identity ; 

(b ) put to the person challenged any question necessary for the purpose of establishing 
his identity and require him to answer them on oath ; and 

( c) administer an oath to the person challenged and any other person offering to give 
evidence . 


( 4 ) If, after the enquiry , the Presiding Officer considers that the challenge has not been 
established , he shall allow the person challenged to vote, and if he considers that the challenge 
has been established , he shall debar the person challenged from voting . 

(5 ) If the Presiding Officer is of the opinion that the challenge is frivolous or has not been 
made in good faith , he shall direct that deposit made under sub - rule ( 1) be forfeited to the 
Election Fund and in the other case, he shall return it to the challenger at the conclusion of 
the inquiry . 


45. Safeguards against personation.— ( 1) With a view to prevent the personation of voters , 
every voter about whose identity the Presiding Officer or the Polling Officer , as the case may 
be, is satisfied shall , allow his left thumb to be inspected by the Presiding Officer or the 
Polling Officer and an indelible ink mark to be put on it . 


( 2 ) If any voter refuses to allow his left thumb to be inspected or marked in accordance 
with sub -rule ( 1) or has already such a mark on his left thumb or does any act with a view to 
removing the ink mark , he shall not be supplied with any ballot paper or allowed vote . 

भाग चार - ब - ३५४-८अ 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


( 3 ) Any reference in this rule to the left thumb of a voter, shall, in the case , where the 
voter has his left thumb missing, be construed as a reference to any other finger , or his left 
hand and shall , in the case where all the fingers of his left hand are missing be construed as a 
reference to the thumb or any other finger of his right hand, and shall in the case where all his 
fingers of both the hands are missing , be construed as reference to such extremity of his left or 
right arms as he possesses . 

46. Issue of ballot paper.— ( 1) No ballot paper shall be issued to any voter before the hour 
fixed for the commencement of the poll. 

( 2 ) No ballot paper shall be issued to any voter after the hour fixed for the closing of the 
poll, except to those voters , who are present at the polling station at the time of the closing of 
the poll. Such voters shall be allowed to record their votes even after the poll hour s close . 
( 3 ) Every ballot paper shall before issue to a voter be 

( a ) Stamped with such distinguishing mark as the District Co -operative Election Officer 
may direct ; and 

(6 ) Signed in full on its back by the Presiding Officer . 


(4 ) At the time of issuing a ballot paper to a voter , the Polling Officer shall record the serial 
number thereof against the entry relating to the voter in the copy of the list of voters set apart 
for the purpose . 

(5 ) Save as provided in sub - rule (4 ) no person in the polling station shall note down the 
serial numbers of the ballot papers issued to particular voters. 
47. Voting procedure.— ( 1) The voter on receiving the ballot paper shall forthwith : 

(i) Proceed to one of the polling compartments ; 

(ii ) There make a mark on the ballot paper with the instrument supplied for the purpose 
on or near the symbols of the candidate for whom he intends to vote ; 

(iii) Fold the ballot paper, so as to conceal his vote ; 
(iv ) If required , show the Presiding Officer the distinguished mark on the ballot paper ; 
(v ) Insert the folded ballot paper into the ballot box; 

( vi ) Quit the polling station . 
( 2 ) No voter shall be allowed to enter a polling compartment when another voter is inside 
it . 


48. Recording of vote of blind or infirm voter.— ( 1) If the Presiding Officer is satisfied 
that, owing to blindness or other physical infirmity , a voter is unable to recognize the symbols 
on the ballot paper or to make a mark thereon without assistance , the Presiding Officer shall 
permit the voter to take with him a companion of not less than eighteen years of age to the 
voting compartment for recording the vote on the ballot paper on his behalf and in accordance 
with his wishes , and , if necessary , for holding the ballot paper so as to conceal the vote and 
inserting it into the ballot box : 

Provided that , no person shall be permitted to act as the companion of more than one voter 
at any polling station , on the sameday : 

Provided further that, before any person is permitted to act as the companion of voter on 
any day under this rule , he shall be required to declare in FORM No. 14 that he shall keep 
the vote recorded by him on behalf of the voter secret and that he has not already acted as 
the companion of any other voter at any polling station on that day . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , ऑक्टोबर ३१ , २०१७/ कार्तिक ९, शके १९ ३ ९ 


& 


( 2 ) The Presiding Officer shall keep a record in Form No. 15 of all such cases under this 
rule. 


49. Spoilt and Returned ballot papers.— ( 1) A voter, who has inadvertently dealt with his 
ballot paper in such manner that it cannot be conveniently used as a ballot paper may , on 
returning it to the Presiding Officer and on satisfying him of the inadvertence , be given 
another ballot paper and the ballot paper so returned shall be marked Spoilt, cancelled by the 
Presiding Officer. 

( 2 ) If a voter after obtaining a ballot paper decides not to use it , he shall return it to the 
Presiding Officer and the ballot paper so returned shall be marked as “Returned cancelled by 
the Presiding Officer . 

( 3 ) All ballot papers cancelled under sub - rule ( 1 ) or sub -rule ( 2 ) shall be kept in a separate 
packet . 

50. Tendered votes.— ( 1) If a person representing himself to be a voter applies for a 
ballot paper after another person has already voted as such voter , he shall, on satisfactorily 
answering such questions relating to his identity as the Presiding Officer may ask , be entitled 
to the following provisions of this rule , to mark a ballot paper (hereinafter referred to as a 
“ Tendered Ballot Paper ) in the same manner as any other voter. 

( 2 ) Every such person shall , before being supplied with a tendered ballot paper , sign his 
name against the entry relating to him in a list in FORM 16 . 

( 3 ) Tendered ballot paper shall be the same as the other ballot papers used at the polling 
station , except that it shall be , 

(a ) serially the last in the bundle of the ballot papers issued for use at the polling 
station ; and 

(b ) endorsed on the back with the Tendered Ballot Paper by the Presiding Officer in 
his handwriting and signed by him . 

( 4 ) The voter after marking a tendered ballot paper in the polling compartment , and folding 
it, shall instead of putting it into the ballot -box , give it to the Presiding Officer, who shall place 
it in a cover specially kept for the purpose . 

51. Closing of poll.— ( 1) The Presiding Officer shall close a polling station at the hour 
fixed in that behalf under rule 18 and shall not thereafter admit any voter into the polling station : 

Provided that, all voters present at the polling station before it is closed shall be allowed to 
cast their votes . 


(2 ) If any question arises whether a voter was present at the polling station before , it was 
closed , it shall be decided by the Presiding Officer and his decision shall be final. 

52. Sealing of ballot -boxes after poll.— ( 1) As soon as practicable after closing of the 
poll, the Presiding Officer shall , in the presence of any candidates or their polling agents , 
close the slit of the ballot-box and where the ballot -box does not contain any mechanical 
device for closing the slit, he shall seal up the slit and also show any polling agents present 
to affix his seal. 


( 2 ) The ballot - box shall thereafter be sealed and secured . 


( 3 ) Where it becomes necessary to use a second ballot -box by reason of the first box getting 
full, the first box shall be closed , sealed and secured as provided in sub - rules ( 1 ) and (2 ) 
before another ballot - box is put into the use . 

53. Account of ballot papers.— ( 1) The Presiding Officer shall at the close of the poll prepare 
a ballot paper account in FORM No. 17 and enclose it in a separate cover with the words 
‘ Ballot Paper Account superscribed thereon . 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


( 2 ) The Presiding Officer shall permit a polling agent, who so desires to take a true copy of 
the entries made in the ballot paper account and shall attest it as true copy . 

54. Sealing of other packets.— ( 1) The Presiding Officer shall then make into separate 
packets , 

( a ) the Marked copy of the list of voters ; 
(6 ) the unused ballot papers ; 
(c ) the spoilt and returned ballot paper ; 

(d ) the covers containing the tendered ballot papers and the list of the tendered 
ballot papers ; 

(e ) the list of challenged votes ; and 

(f) any other papers directed by the Returning Officer to be kept in a sealed packet. 
( 2 ) Each such packet shall be sealed with the seals of the Presiding Officer and those polling 
agents present , who may desire to affix their seals thereon . 

55. Transmission of ballot boxes, packets, etc. to the Returning Officer.- ( 1) The Presiding 
Officer shall then deliver or cause to be delivered the following to the Returning Officer at such 
places as the Returning Officer may direct , 


( a ) the ballot boxes ; 


(b ) the ballot paper account ; 


( c ) the sealed packets referred to in Rule 54 ; and 


(d ) all other papers used at the poll. 


(2 ) The Returning Officer shall make adequate arrangements for the safe transport of all 
ballot -boxes , packets and other papers and for their safe custody until the commencement of 
the counting of votes . 
56. Fresh poll in case of destruction etc. of ballot-boxes.— ( 1) If at any election - 

( a ) any ballot-box used at a polling station is unlawfully taken out of the custody of the 
Presiding Officer or the Returning Officer or is accidentally or intentionally destroyed 
or lost , or is damaged or tampered with , to such an extent, that the result of the poll at 
the polling station cannot be ascertained , or 

( b ) any such error or irregularity in the procedure as it likely to vitiate poll is committed 
at a polling station , the Returning Officer shall forthwith report the matter to the District 
Election Officer . 


( 2 ) The District Election Officer upon receipt of such report, or of his own motion in 
the circumstances stated in sub - rule ( 1) of this rule , after taking into consideration all material 
circumstances, and subject to any general or special orders issued by the State Co-operative 
Election Authority , either , 

(a ) declare the poll at the polling station to be void , appoint a day and fix the hours , 
for taking a fresh poll at that polling station and notify the day, so appointed and the 
hours , so fixed in such manner as may deem fit ; or 

(b ) if satisfied that, the result of a fresh poll at that polling station will not , in any 
way, affect the result of the election or that the error or irregularity in procedure is not 
material, then he may issue such directions to the Returning Officer or take such action 
as he may deem proper for the election . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


६३ 


( 3 ) The provisions of the Act and the rules made there under , shall apply to every such 
poll as they apply to the original poll. 


PART - VIII 


COUNTING OF VOTES AND DECLARATION OF RESULT 


57. Counting of votes. At 

every election where a poll is taken , votes shall be counted by , 
or under the supervision and direction of the Returning Officer and each contesting candidate 
and his counting agent shall have a right to be present at the time of counting . The Returning 
Officer may allow such number of counting agents per candidates so as to conduct the counting 
process in free , fair and transparent manner. 

58. Admission to the place fixed for counting. ( 1 ) The Returning Officer shall 
exclude from place fixed for counting of votes all persons except, 

(a ) such persons as he may appoint to assist him in the counting ; 
(6 ) persons authorized by the District Election Officer ; 
( c) public servants on duty in connection with the election ; and 

(d ) candidates and their counting agents . 
( 2 ) No person , who has been employed by the society or has been otherwise working for 
a candidate in the election , shall be appointed under clause (a ) of sub -rule ( 1). 

( 3 ) The Returning Officer shall decide which Counting Agent or Agents shall watch the 
counting at any particular counting table or group of counting tables . 

(4 ) Any person , who during the counting of votes misconducts himself or fails to obey 
the lawful directions of the Returning Officer , 

Officer , may be removed from the place where the 
votes are being counted by the Returning Officer , or by any police on duty or by any person 
authorized in this behalf by the Returning Officer. 

59. Scrutiny and opening of ballot boxes. — ( 1) The Returning Officer may have the 
ballot boxes used at more than one polling station opened and 

than one polling station opened and their contents counted 
simultaneously . 

( 2 ) Before any ballot box is opened at a counting table the Counting Agent present at that 
table shall be allowed to inspect the paper seal or such other seal as might have been affixed 
thereon and to satisfy them that it is intact. 

( 3 ) The Returning Officer shall satisfy himself that none of the ballot boxes has in fact been 
tampered with . He shall not count the ballot papers contained in tampered box and shall follow 
the procedure laid down in Rule 52 in respect of that polling station . 

60. Scrutiny and rejection of ballot papers.— ( 1) The ballot papers taken out of each ballot 
box shall be arranged in convenient bundles and scrutinized . 
(2 ) The Returning Officer shall reject a ballot paper , - 

( a ) it if bears any mark or writing by which the voter can be identified , or 
(6 ) if no vote is recorded thereon , or 

(c ) if votes are given on it in favour of more than one candidate , where only one 
candidate is to be elected , or 

(d ) where more than one candidate is to be elected , if the voter has recorded on the 
ballot paper more votes than he is entitled to give , or 

(e ) if the mark indicating the vote thereon is placed in such manner as to make it 
doubtful to which candidate the vote has been given , or 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७ / कार्तिक ९, शके १९ ३ ९ 


( f) if it is a spurious ballot paper, or 

(g ) if it is so damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be 
established , or 

as 
(h ) if it bears a serial number , or is of a design different from the serial number or , 
the case may be, design of the ballot papers authorized for use at the polling station . 

(i) if it does not bear the mark which it have borne under the provisions of sub - rule ( 3) 
of rule 47 : 


Provided that , 


(a ) Where the Returning Officer is satisfied that any such defects as is mentioned 
in clause ( h ) or ( i) of this sub - rule has been caused by any mistake or failure on the part of 
the Presiding Officer or the Polling Officer , the ballot paper shall not be rejected merely 
on the ground of such defect ; 

(b ) A ballot paper shall not be rejected merely on the ground that the mark indicating 
the vote is indistinct or made more than once , if the intention that the vote shall be for 
a particular candidate clearly appears from the way the paper is marked ; 

( 3 ) Rejecting any ballot paper under sub -rule (2 ), the Returning Officer shall allow each 
Counting Agent present a reasonable opportunity to inspect the ballot paper . 

( 4 ) The Returning Officer shall record on the back of every ballot paper which he rejects 
the Letter “ R ” and the grounds of rejection in abbreviated form by means of a rubber stamp . 
(5 ) All ballot papers rejected under this rule shall be bundled together. 

Procedure for counting of votes.— ( 1 ) Every ballot paper which is not rejected under 
Rule 60 shall be counted as one valid vote: 

Provided that, no cover containing tendered ballot papers shall be opened and no such paper 
shall be counted . 


61. 


( 2 ) After the counting of all ballot papers contained in all the ballot boxes used at a 
polling station has been completed , the Returning Officer shall make the entries in a result 
sheet in FORM No. 18 and announce the particulars. 

( 3 ) The valid ballot papers shall thereafter be bundled together and kept alongwith 
the bundle of rejected ballot papers in a separate packet which shall be sealed and on 
which the following particulars shall be recorded , namely : 

( a ) the name of the constituency ; 


(6 ) the particulars of the polling station where the ballot papers have been used ; and , 
( c ) the date of counting. 


; 


62. Counting to be continuous . — The Returning Officer shall, as far as possible proceed 
continuously with the counting of votes and shall , during any intervals when the counting has 
to be suspended , keep the ballot papers , packet and other papers relating to the election 
sealed with his own seal and the seals of such candidates or counting agents as may desire to 
affix their seals and shall cause adequate precautions to be taken for their safe custody during 
such intervals . 


63. Recommencing of counting after fresh poll.— ( 1) If a fresh poll is held under rule 56 , 
the Returning Officer shall after completion of that poll, recommence the counting of votes on 
the date and at the time and place which have been fixed by him in that behalf and of which 
notice has been previously given to the candidates . 


(2 ) The provisions of rules 61 and 62 shall apply so far as may be to such further 
counting 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


६५ 


64 . Recount of votes.— ( 1) After the completion of counting, the Returning Officer shall 
record in the result sheet in FORM 18 the total number of votes polled by each candidate and 
announce the same: 


Provided that , when an equality of votes is found to exist between any candidates either 
for the reserved or the unreserved seats and the addition of one vote will entitle any of the 
candidate to be declared elected , the determination of the person or persons to whom such an 
additional vote shall be deemed to have been given shall be made by lots to be drawn in the 
presence of the Returning Officer and the candidates who may desire to be present, and in 
such manner as the Returning Officer may determine. 

( 2 ) After such announcement has been made , a candidate or , in his absence , his 
election Agent may apply in writing to the Returning Officer for a recount of all or any of the 
ballot papers already counted stating the grounds on which the demands such recount with 
depositing amount with returning officer which he may deem fit . 

( 3) On such application being made, the Returning Officer shall decide the matter and 
may allow the application in whole or in part or may reject totally , if it appears to him to be 
frivolous or unreasonable . 

( 4 ) Every decision of the Returning Officer under sub -rule ( 3 ) shall be in writing and contain 
the reasons therefor . 

(5 ) If the Returning Officer decides under sub-rule ( 3 ) to allow an application either in 
whole or in part, he shall , 

(a ) count the ballot papers again in accordance with his decision ; 

(6 ) amend the result sheet in FORM No.18 to the extent necessary after such recount; 
and 

(c ) announce the amendment so made by him . 
(6 ) After the total number of votes polled by each candidate has been announced under 
sub -rule ( 1 ) or sub -rule (5 ), the Returning Officer shall complete and sign the result sheet in 
FORM18 : 

Provided that, no steps under this sub- rule shall be taken on the completion of the counting 
until the candidates present at the completion thereof have been given a reasonable opportunity 
to exercise the right conferred by sub- rule ( 2 ). 

65. Declaration of result and publication of names of the members of the committee . — The 
Returning Officer shall then declare the candidate to whom the highest number of valid votes 
has been given as having been elected and certify the return of election in FORM - 19 where 
the District Election Officer himself is not the Returning Officer shall send signed copies 
thereof to the District Election Officer . On receipt of the declaration , the District Election 
Officer shall , subject to general or special orders issued by the State Co -operative Election 
Authority , publish the names of all elected committee members by causing a list of such 
names together with their permanent addresses and the names of the constituencies from 
which they are elected on the notice board of his office and shall send a copy thereof to the 
registered address of the Market Committee concerned for affixing it on the notice board 
and also for its record . The District Election Officer shall send a list of the elected committee 
members to the State Co - operative Election Authority . 

66. Election to more than one seat. - If a person is elected to more than one seat on the 
committee then , unless within a period of thirty days from the date of declaration of the result of 
the election he resigns all but one of the seats by writing under his hand addressed to the State 
Co -operative Election Authority or as the case may be to the officer authorised by the State 
Co-operative Election Authority in this regard , all the seats shall become vacant. On receipt of 
such resignation or on the seats becoming so vacant, the District Election Officer , in consultation 
with the State Co -operative Election Authority in this regard shall cause to hold the election for 
filling the vacancy . 
HTT OR -2-348-9 


GE 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


PART - IX 


ELECTION EXPENSES 


67. Account of election expenses.— ( 1) All expenditure incurred by District Election 
Officer or the returning officer as the case may be in connection with or included to an election 
of members of a Market Committee shall be a sum due to the State Government and such sum 
shall be recoverable from the Market Committee as an arrear of land revenue as provided by 
section 57 of the Act . 


(2 ) The District Election Officer or the Returning Officer as the case may be shall incur 
such expenditure for conduct of the elections or bye -elections of the Market Committees in 
accordance with the guidelines which may be issued by the State Co -operative Election 
Authority from time to time. 


( 3 ) The District Election Officer or the Returning officer , as the case may be , shall within 
three months of the completion of the general election or bye -election , as the case may be , 
forward to the State Co -operative Election Authority, a statement of receipt of money and 
the expenditure for conducting the election or bye - election and vouchers thereof. The District 
Election Officer shall refund the amount of unspent balance , if any , to the Market Committee . 


PART - X 


MANNER OF PUBLICATION OF NAMES OF ELECTED CANDIDATES 


68. Publication of names of members of the Committee . — ( 1 ) On receipt of the declaration 
of the election results under rule 34 or 65, the District Election Officer shall publish within 
two days the names of all elected committee members by causing a list of such names 
together with their permanent addresses and the names of constituencies from which they 
are elected as provided in Act, and also publish on the notice board or at any prominent place 
in his office and Market Committee . 


( 2 ) The District Election Officer shall send a list of all the elected committee members to 
the State Co -operative Election Authority , Director and concerned Market Committee . 


69. Return or forfeiture of candidate s deposit. — ( 1) The deposit made under rule 23 shall 
either be returned to the person making it or his representative heir or be forfeited to the 
Election Fund . 


( 2 ) Except in cases hereinafter mentioned in this rule , deposit shall be returned as soon as 
practicable after result of the election is declared . 


( 3 ) If the candidate is not shown in the list of contesting candidates, or he dies before the 
commencement of the poll, the deposit shall be returned as soon as practicable after the 
publication of the list or after his death , as the case may be. 

(4 ) Subject to the provisions of sub - rule ( 3 ), the deposit shall be forfeited to the State 
Co -operative Election Authority, if at an election , where a poll has been taken , the candidate 
is not elected and the number of valid votes polled by him does not exceed one-tenth of the 
total number of valid votes polled by all the candidates or , in the case of election of more than 
one member at the election one - tenth of the number of valid votes , so polled divided by the 
number of members to be elected . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


६७ 


PART - XI 


CUSTODY AND DISPOSAL OF ELECTION PAPERS 


Custody of papers relating to elections. — The Returning Officer shall keep in 
custody the packets referred to in rule 54 and all other papers relating to the elections up to 
6 months from the date of declaration of result or in the case of election dispute as directed by 
the Director or the person authorised by him . 

71. Production and inspection of election papers.— ( 1) While in the custody of the Returning 
Officer , 

( a ) the packets of unused ballot paper ; 
(b ) the packets of used ballot papers whether valid , tendered or rejected ; 

( c ) the packets of marked copies of the voters list, 

shall not be opened and their contents shall not be inspected by , or produced before , 
any person or authority, except under the order of the Director or the person authorised by him . 

( 2 ) All other papers relating to the election shall be open to public inspection . 

72. Disposal of election papers. — The packets referred to in rule 54 and all other papers 
relating to the election shall be retained for a period of six months and shall thereafter be 
destroyed , subject to any direction given by the State Co -operative Election Authority or the 
court or any other competent authority . 


PART -XII 


CASUAL VACANCIES 


73. Casual vacancies how to be filled in . In the event of vacancy occurring on account of 
death , resignation , disqualification or removal of the member of a Market Committee or through 
such a member becoming incapable of acting prior to the expiry of his term of office or 
otherwise , the Secretary of the market committee shall forthwith communicate the occurrence 
of such vacancies to the State Co -operative Election Authority and the vacancy shall be filled 
as provided in Act. 


HTT OR - 2-348—937 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


FORM 1 
( See rule 4 ( 2 )) 


Register showing the names of Agricultural Produce Market Committee to be maintained by the State 
Co -operative Election Authority regarding particulars of elections of Market Committee due for 
election in the subsequent year 


Division 


District 


Taluka 


Sr 
No. 


Sirength ofmembers to the 
committee to be clected 


Remarks 


Name of 
the Market 
Comittec 
and full 
address 


Date on Date by 
which last which the 
clection of term of 
office bearer present 

committee 

in office 
will expire 


Hamals and 
Weighmens 
Constitunec 


From Trades 
Agricultures ! and 
constituene Commis 

sion 
Agents 
constit 

uency 
(6 ) 

(7) 


( 2 ) 


(3) 


( 5 ) 


(8 ) 


( 9 ) 


( 10 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


६ ९ 


FORM 2 


( See rule 4 ( 3 ) 


Forms of report to be delivered by the committee of the Market Committee before 30th 
November of every year of the expiry of the period of the committee of the Market 
Committee . 


Remarks 


Sr. 
No. 


Name of Market 
Committee and 

Address 


Date on which Names of No. ofMC 
term of present constituencies members to be 
MC members 

elected against 
in office to 

cach con still ency 
expire 


(6 ) 


Note - The certificate from the Secretary of the Market Committee to the effect that 

submission of provisional voter s list will follow within 7 days shall be as under 


CERTIFICATE 
1 Shri / Smt. 

Secretary of the 
Market Committee , 

hereby certify that 
( 1) The Market Committee shall prepare provisional voter s list of the members prior to that 
date required for it ; 

(2) The information furnished in the Form is as correct and derived from the records of the 
Market Committee ; 

( 3) The particulars to be included in the provisional voter s list shall be according to rule 6 of 
the rules . 


Seal of the Market Committee 


Name and Signature of the 
Secretary of the Market Committee . 


Date : 


190 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १९ ३ ९ 


FORM 3 


(See election rule 6 (3 )) 


Form of Register maintained by every Market Committee for election purpose showing the names 
of Agriculturist who has sold his agricultural produce in market committee as per 7/12 extract. 


Name of the APMC : 


Rate 


Village 


Sr. Name of the 
No Agriculturist 


Date of Total 
Address Agriculture quantity 

produce wise tendered 
brought for 
sale 

(5 ) 


Total Total Total Supervision 
Value of Market fee Fee recoverd 
Produce recoverd 


(3 ) 


( 8 ) 


19 ) 


( 10 ) 


Secretary 


Chairman 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


७१ 


FORM 4 
( See rule 6 ( 6 ) ) 


Provisional List of Voters 


1 Name and Address of the Market Committee : 
2. Name of the Constituency 
3. Total eligible voters as on date of publication of Provisional Voter s List 


Age 


Sex 


address 


Sr. No. 


Name of the voter 
tin alphabetical order ) 
( Surname, first Name 
and middle name) 


(5 ) 


Seal of the 

Marker 
Committee 


Nume and Signature of the 
Secretary of the Market Committee 


Place 
Date : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर ३१ , २०१७ / कार्तिक ९ , शके १९ ३९ 


FORM 5 

( See rule 7) 
Final List of Voters 


Name and address of the Market Committee 
2. Nume of the Constituency 
3. Total voters as on date ofpublication of Provisional Voter s List 
4 Total eligible voters as on date of publication of Final Voter s List 


Sr. 


Age 


Sex 


Address 


No 


Name of the 

voter 
( Surname, first 

Name and 
middle name) 


(1) 


(2 ) 


(5 ) 


Seal of the 

Market 
Committee 


Place 
Date : 


Name und Signature of the 
District Election Officer 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


७३ 


FORM 6 
(See rule 19 (1 ) 


Office of the Returning Officer 
(Present office designation shall be mentioned) 
Name of the Agricultural Produce Market Committee : 
Tahsil 

-District 
In exercise of the powers conferred by nile 19and for the Election of the committee members 
of aforesaid Market Committee as declared by the State Election Authority or District 
Co -operative Election Officer , .............. (Official designation ............) and the Returning Officer 
appointed to conduct election of committee members 

Agricultural Produce 
Market Committee., Tahsil...........District ............. with the prior approval of the District Co 
operative Election Officer, or the State Co - operative Election Authority , hereby draw and 
declare a program of various stages of election for electing the member/members of committee 
of the Market Committee , known as ..........Market Committee., Tahsil ....... District ....... and 
appoint in relation to the election by the constituency or constituencies specified in col. (1) of the 
Schedule appended hereto (hereinafter referred to as the respective constituency ). 

Schedule 


Serial 
N. 


Name of the 
Constitucncy 


Date and Time 
for Scrutiny of 
Nominations 


Publication of 

List of 
Nominations 


Date for filing 

Nominations 
(place from which 
nomination papers 

are obtainable ) 


Date of 
Publication 

of valid 
Nominations 


(5 ) 


(6 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Date of declaration 
ofresult of voting 


Date ofwhich 
candidature 

may be 
withdrawn 


Date, time and 
place for counting 

of votes 


Date and time during 
wirich and the place at 
which the poll shall be 

1aken 


Date of 
allotment of 
symbols & 
publication 
of final list of 
contesting 
candidates 

(8 ) 


( 10 ) 


(11) 


(7 ) 


Address of the Office of the Returning Officer : 


E -mail Id : 


Contact No : 


Returning Officer Name and sign and seal 

Approved by SCEA / DCEO . 


HTT ER - 0-348—90 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


FORM 7 

( See rule 20 ( 2 )) 
Form of Nomination Paper 


Election to the 
Tahsil ............., District...... 


Agricultural Produce Market Committee ., 
( To be filled by the proposer ). 


I hereby nominate Shri/Smt. 
the 

constituency. 


as a candidate for election from 


1. Name of the Constituency ....... 
2. Name of Candidate 


(Surname) (Name) 

(Father s /Husband s name) 
3. Age 
4. Full Postal address of the candidate 

.... (Enclosed Photocopy of 
Residential Address Proof and Photo ID ). 
5. Contact No. (A ) Residence / Office 

..... (B ) Mobile No. 
( C ) E - mail Id 

( D ) Adhaar Card No. 
6. Name of the Constituency / Division (Gan ). 

(i) In a constituency having a reserved seat, state the particular of the Schedule 
Caste / Scheduled Tribe or other Backward classes /Nomadic Tribes/Denotified Tribes/ 
Woman to which the candidate 

belongs 
( ii) The Name of the constituency/ Division (Gan ) in which the 

name of the candidate is entered as a 
voter in the list of voters . 
(iii) Serial Number of the candidate 

...... in the list of 
voters of the constituency aforementioned in which his name is entered as a voter . 
7. Name of the proposer 


(Name) 


... ( Surname) 

(Father s /Husband s name) 
Contact No. (A ) Residence / Office 
E -mail Id 


8 . 


( B ) Mobile No. 


9. Serial Number of the proposer in the list of voters of the constituency / division (Gan ) 


Signature of the Proposer . 


10. Name of the Seconder, 

(Surname ) (Name) (Father s /Husband s name) 
11. Serial Number of the Seconder in the list of voters of the constituency/ Division (Gan ) 


Signature of the Seconder . 


TT OR - 2-348-88 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


७५ 


FORM 8 

(See rule 29 ( 1 )) 
Final list of Contesting Candidate 


Tahsil 


Election to the committee member of 
Market Committee 
from the 
(Gan ) 


Agricultural Produce 

District..... 
Constituency /Division 


Serial No 


Name of the Candidate 


Address of the 
Candidate 

( 3 ) 


Symbol allotted to the 

Candidate 


( 1) 


(2 ) 


Place : 


Signature of Returning Officer. 


Date : 


N.B. - 1. Names shall be arranged in alphabetical order of surname. If no surname then first 

name and for other Publication of the list of contesting candidates shall be made on the 
notice board of the office of the Returning Officer and the registered office of the Market 
Committee. 


HTT OR - 2-348-88 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


FORM 9 

See rule 31 ( 1) 
Appointment of Election Agents 


Election to the committee of ... 

Agricultural Produce Market 
Committee ., 

Taluka... 

District .. 
from the ... 

Constituency/ Division (Gan ) 


To , 


The Returning Officer, 


1 , 


a candidate at the above election do hereby 
give notice that I have appointed 

of ..... ......... (Sr. No..... of voter list) 
as my election agent from this day at the said election , 


Place : 


Date : 


Signature of Candidate 


I accept the above appointment. 


Signature of Election Agent. 


Place : 
Date : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


vou 


FORM 10 

( See rule 32 ( 1 ) ) 
Appointment of Polling Agents /Counting Agents 
Election to the Committee members of 

... Agricultural Produce Market Committee, 
Tahsil.. ...... District........ 
from the 

Constituency/ Division (Gan ) 
To , 
The Returning Officer/ The Presiding Officer .... 

....., a candidate of the present election do hereby request you 
that I have appointed Shri 

as Polling Agent to attend Polling station / Polling 
Booth No.............. of Polling station at : 


Signature of the Candidate . 


Date : 


I agree to act as Polling Agent. 


Signature of the Polling Agent. 


Date : 


Declaration of the Polling/Counting Agent to be signed before 

the Returning Polling Officer 
I hereby declare that I will not at election for 

(name of constituency ) 
constituency do anything forbidden by the Act , or these Rules or bye- laws thereunder . 


Date : 


Signature of the Polling/ Counting Agent. 

Signed before me. 


Returning Officer / Polling Officer. 


Date : 


oc 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


FORM 11 

(See rule 34 ) 
Form of declaration of result of uncontested election 


..........Agricultural Produce Market Committee ., 
Tahsil 

District .......... election for 
constituency for period 
........ (years) 
Year of election : 

In pursuance of the provisions contained in Rule 30 of the Maharashtra Co- operative Societies 
Election Rules, 2014, I declare that Shri/Smt. .... has /have been duly election to 
fill in the seat/seats in the above constituency/ Division (Gan) as he was /they were the only 
uncontesting candidate (s) from the constituency. 

I also certify and declare that the abovementioned relevant No. of seats to be elected to form 
the Managing Committee are duly elected. 


Place : 
Date : 


Signature of the Returning Officer 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


FORM 12 

(See rule 38 ) 
Form of Ballot Paper 


Market 


Agricultural Produce 
Tahsil 

District .. 
constituency / Division (Gan ) Year of election : 


Committee 
Election for 

Sr. No. 


Market 


Committee .. 
Election for 


Agricultural Produce 
Tahsil 

Districi ...... 
constituency / Division (Gan ) Year of election : 


Sr. No. 


Name of the Candidate Symbol assigned 

(2 ) 


TT OR - 0-348-87 


co 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७ / कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


FORM 13 
(See rule 44 (2) C )) 
List of Challenged Votes 


Election of the ........ Agriculture Produce Market Committee, 

..... Tahsil............, District ....... 
(a) Name of Constituency/ Division (Gan ). 
(b) Polling Station (Place) 

(C) No. of Polling Station , if any 
Sr. No. of Entry Name of the Serial No. of Voter Signature or Name of person 
Voter as per voter list thumbimpression challenging 

ofthe voter and his 

address 
(2 ) (3) 

( 5) 


Amount of 
depositmade (Rs.) 


Identity Proof Order of Presiding 

Shown Officer in each case 


Signature of 

challenger 
acknowledging 
receipt of deposit 
when it is returned 

(9) 


In case deposit not 
returned the 

remarks of 
Presiding 
Officer 
(10) 


6 


( 8) 


Place : 
Date : 


Signature of Presiding Officer 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७/ कार्तिक ९, शके १९ ३ ९ 


८१ 


FORM 14 
(See rule 48 (1)) 


Form of declaration by companion of blind or infirm voter 
Election to the committee members of 

Agricultural Produce 
Market Committee ......... Tahsil 

District 

from the ...... 
constituency . 
No. and name of Polling Station : 
Aged ...... Residing at ...... 

Hereby 
declare that - 
(a ) I wish to act as companion of Shri/Smt... 

Who is a blind 
infirm voter at the above election and whose name is in the voters list at Sr. No. 

(6 ) I have not already acted as the companion of any other voter at my polling station on 
this day 

(C) I will keep secret the vote recorded by me on behalf of the voter aforesaid . 


Signature of the companion . 


Place : 
Date : 


भाग चार - ब - ३५४–१२अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१ , २०१७/ कार्तिक ९, शके १९ ३ ९ 


FORM 15 
(See rule 48 (2)) 


List of Blind and Infirm Voters 


Agricultural 
from the ........ 


Election to the managing committee members of...... 
Produce Market Committee, ...., Tahsil......... 

Tahsil..............., District........... 
constituency . 
No. and name of Polling Station : 


Serial No. 
of voter 


Full Name of 

Voter 


Full Name of 
Companion 


Address of Signature or 
Companion thumb impression 

of Companion 
(4) 

(5) 


( 1) 


(2 ) 


( 3) 


Place : 


Signature of Presiding Officer. 


Date : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर ३१ , २०१७ / कार्तिक ९ , शके १ ९ ३ ९ 


< 3 


FORM 16 


( See rule 50 (2 ) 
Tendered Voters List 


Election of the 

..Agricultural Produce Market Commitee, 
........ Tahsil 

District 
(a ) Name of Constituency / Division (Gan ) 
(6 ) Polling Station (Place ) 

(c ) No of Polling Station , if any. 
Serial Name of Sr. No. of Address of Sr. No. of Sr. No. of Signature 
No. of the Voter the Voter the voter tendered 

ballot paper 

or thumb 
the in the list 

ballot issued to impression 
of Voters 
entry 

paper the person 

of the 
who has 

voter 

already voted 
(2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) 

( 7 ) 


Signature of Presiding Officer. 


Place : 
Date : 


८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


FORM 17 

( See rule 53 ( 1)) 
Ballot Papers Account 


Election of the ...... 


Agricultural Produce Market Committee , 


Tahsil 


District 


from the 


constituency/ Division (Gan ) 


Sr. No. 


Name of Polling Station 


Total Nos. 


Serial Nos . 

(3 ) 


Number of ballot papers received by the Presiding Officer 
at the Polling Station and , if the Polling Station has more 

than one booth , at each booth 
Il Number of ballot papers issued to voters 
III Number of unused ballot papers returned 
IV Number of ballot papers cancelled 
V Number of tendered ballot papers used 


Place : 
Date : 


Signature of Presiding Officer. 


Note . - If a Polling Station has more than one polling booth , separate account in this form be 

attached in respect of each of such polling booth . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


८५ 


FORM 18 
( See rules 64 (1 ) ) 
Form of Result Sheet 


Election of the 


from 


Agricultural Produce Market Commitee, 
Tahsil 

... District 
constituency / Division (Gan ) 


the 


Number of 


Polling 
Station 


No of valid Votes 
Cast in favor of 

A , B , C etc. 


Total 
Valid 
vote 


Rejected 

votes 


Tendered votes 


A BB C D 


Total votes at 
polling station 


Sr. 

Name 
No. of polling 

Station 


polling station (s) 


Total No. of votes recorded at 


Place : 


Signature 


Date : 


८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ३१, २०१७/ कार्तिक ९, शके १ ९ ३ ९ 


FORM 19 
( See rule 65 ) 


Form of declaration of result and publication of names of member of the 
committee 


Agricultural Produce Market Commitee , 


Election of the 


District 


Tahsil 


(1) Election for (period ) 
(ii) Name of constituency/ Division (Gan ) 


Sr. No. 


Name of Candidate 

(2 ) 


No of valid votes polled by the candidates 

( 3) 


2 


3 


Etc.: 


(a) Total No. of valid votes : 
(6 ) Total No. of invalid votes : 
(c) Total No. of tendered votes : 


(name) 


(address) has been duly 


I declare that 
elected . 


Signature of the Returning Officer . 


seal 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


BIJAY KUMAR , 
Principal Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


